महाराष्ट्र य ासन 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था 


एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
धोबीतलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 


संकेतस्थळ ॥॥॥५७५://॥॥४५६॥॥००॥1.६०४॥॥ इ-पत्ता [॥४६_॥॥11051(6॥/०100.८0 


मराठीचा विकास ; महाराष्ट्राचा विकास 


नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) 


निवेदन 


महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतिक धोरण २०१० अंतर्गत मराठी भाषेतील प्रतिमुद्राधिकाराची (कॉपीराइटची) मुदत संपलेले 
दुर्मिळ ग्रंथ महाजालावर उपलब्ध करून द्यावे असे म्हटले आहे. त्यानुसार मराठी भाषा विभागाच्या आदेशाप्रमाणे 
(शासननिर्णय क्र. रासांधो १०१२/ प्र. क./२०१२/भाषा-३ दि. २८ मार्च २०१३) राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे असे ग्रंथ 
आणि नियतकालिके महाजाळावर उपलब्ध करून देण्याचा प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. त्याच बरोबर 
प्रतिमुद्राधिकाराच्या कक्षेत येणारी काही साधनेही प्रतिमुद्राधिकारधारकांची उचित अनुमती प्राप्त झाल्यास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत करून अभ्यासकांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येत असतात. 
सदर प्रकल्पांतर्गत मराठी अभ्यास परिषद, पुणे ह्या संस्थेद्वारे प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या भाषा आणि जीवन 
ह्या नियतकालिकाच्या (त्रैमासिक) अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य उपलब्ध करून 
देण्यासंदर्भात उपरोक्त संस्थेला आवाहनपर विनंती करण्यात आली होती. 
सदर विनंती मान्य करून मराठी अभ्यास परिषदेद्वारे सदर अंक संगणकीकरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात 
आले. सदर संस्थेच्या सहकार्यामुळेच आपल्याला संगणकीय स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 
या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना लक्षात घेऊन 
त्यांचे पालन करावे. 
१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 
२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 
३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व मराठी अभ्यास परिषद, पुणे यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 
४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 
स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या सामग्रीतून व्यक्त 
होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही मत, विचारसरणी इ. यांचा 
पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व मराठी अभ्यास परिषद, पुणे यांपैकी 
कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त विभागांवर असणार नाही. 
सदर अंक केवळ अभ्यासकांच्या सोयीसाठी संगणकीय स्वरूपात उपलब्ध करण्यात येत असून अंकांतील 
सामग्रीचे (ळेखन, मांडणी, छायाचित्रे, रेखाचित्रे इ.) प्रतिमुद्राधिकार त्या त्या ळेखकांकडे अथवा प्रकाडठाकांनी त्या त्या 
वेळी केळेल्या व्यवस्थेनुसार आहेत ह्याची नोंद घेण्यात यावी. त्या सामग्रीसंदर्भातीळ कोणतेही अधिकार वा दायित्वे 
राज्य मराठी विकास संस्था, मराठी भाषा विभाग किंवा महाराष्ट्र शासन ह्यांच्याकडे असणार नाहीतः 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


मराठी ठाड्यासरपररिष पत्रका 
भाषा आणि जीवन 


वर्षे ७; अंक २ ; उन्हाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


अनुक्रम 
संपादकीय । भाषेचे प्रेम आणि भाषेचा द्रेष / १ 
चित्रपट, नाट्यकला आणि दूरचित्रवाणी / अनिल झणकर । ३ 
प्रभाकर ऊर्ध्वरेषे : एक संस्मरण | मधुकर विश्वनाथ घासकडवी / १२ 
जाता जाता / मराठी भाषेतली लागालागी आणि लावालावी / नीति बडवे / १७ 
भाषाविकासातील कोशाकार्याचे महत्त्व / प्रमोद तलगेरी / १९ 
मराठीचा पुनरंचित अभ्यासक्रम / द. न. गोखले / २६ 
दखलपात्र / घुसमटलेली मराठी : रोगनिदान / पुष्पा भावे / २२३ 
-/ घुसमटलेली मराठी : आणखी एक रोगनिदान / अशोक रा. केळकर / ३४ 
-/ मराठी माणसाचे इंग्रजी घर / म. अ. मेहेंदळे | २६ 
-मराठी परभाषा म्हणून शिकवताना । जयंत धुपकर / १३८ 
इंग्लिश व्याकरणातील एक चकवा : भविष्यकाळ / मिलिंद स. मांदी / ४० 
पुस्तक परीक्षण / पारिभाषिक संज्ञांचे धेरकूल | अशोक रा. केळकर / ४७ 
मुखपृष्ठ / शि. द. फडणीस 


प्रकाशन : त्रेमासिक ( जानेवारी, एप्रिळ, जुले, ऑक्टोबर ) 

संपादन-समिती : अश्योक रा. केळकर ( प्रमुख ), आश्या मुंडले, कल्याण काळे, 
अंजली सोमण, द. दि. पुंडे, प्र. ना. परांजपे, मॅक्‍्सीन बर्न्सन 

संपादकीय संपक व परीक्षणाथे पुस्तकं : ए-२ परिमल, १२३९-ए आपटे रस्ता, 
पुणे ४११ ००४ (दूरध्वनी ५२००९) 

व्यवस्थापकीय पंपर व पेश्ाचा भरणा : ए-२ परिमल, १२३९-ए आपटे रस्ता, 
पुणे ४११ ००४ ( दूरध्वनी ५२००९) 

पत्रिकेची वर्गणी, परिषदेची चर्गणी, जाहिरातीचे दर : आवरणपृष्ठ तीन पहा. 

सूचना : पत्रिकेत प्रसिद्ध होणाऱ्या टेखकांच्या मतांशी संपादक किंवा परिषद सहमत 
असतीलच असे नाही. 


या अंकाच्या मुद्रणासाठी महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अंशतः अनुदान 
मिळालेले आहे. 


संपादक : अक्योक रा. केळकर / प्रकादक व मुद्रक : मराठी अभ्यास परिषदेसाठी 
विजया देव / मुद्रणस्थळ : संजीव मुद्रणाल्य, ४६९ सदादिब पेठ, पुणे ४११ ०३० 


अनुक्रमणिका 


संपादकीय 


त 


भाषेचे प्रेम आणि भाषेचा डेष 


भाषा आणि जीवन याचे पहिले संपादकीय ( १५१ जुले १९८३ ) लिहिताना असे 
म्हटले होते, की भाषेची अभ्यासक जोपथेत तिच्यावर प्रेम करीत नाही, तोपयत ती त्याच्या 
अधीन होत नाही, आपले सगळे गुपित त्याला सांगत नाही. भाषेवरच्या प्रेमाचा आणखीही 
एक नियम दिसतो. पहिल्या जागतिक मराठी परिषदेच्या अध्यक्षपदावरून श्री. वि. वा. 
शिरबाडकर म्हणाले, ( ११ ऑगस्ट, १९८९), की जो स्वतःच्या भाषेवर प्रेम करतो, तो'च 
दुसर्‍यांच्या भाषेवर प्रेम करू शकतो. सखतःचे उदाहरण देऊन ते म्हणाले, की मराठी भाषे- 
बर माझे प्रेम आहे, तसेच इंग्रजी भाषेवर मी मनापांसून प्रेम करतो. 

आता जे लोक इंग्रजी भाषेवर फिदा झालेले दिसतात, पण स्वतःच्या मराठी भाषेची 
कदर करीत नाहीत, तिला नोकराचचाकरांशी नाही तर म्हाताऱ्या आईशी बोलायची बोली 
समजतात, त्यांचे काय ? दिखाडकर-नियमाला हा अपवाद समजायचा, की काय १ बारकाईने 
पाहिल्यास तसे दिसत नाही. शिखाडकरांनी इंग्रजी भाषेवर मनापासून प्रेम केल्याची साक्ष 
त्यांनी अनुवादिळेली ( आणि स्वतंत्र लिहिलेली सुद्धा ) नाटकेच देतील. इंग्रजी भाषेमधले 
साहित्यवन आणि विचारधन त्यांनी लटलेळे आहे आणि लरबलेलेही आहे. मशारनिल्हे 
इंग्रजीवर फिदा झालेल्या मंडळींच्या भाषाप्रेमाची साक्ष कोगती १ त्यांनी ' स्लिक टॉक ? 
करून पार पाडलेले “ डील्स ', का प्रवासात वेळ घालण्यासाठी चुंफून फेकून दिलेल्या ' सेक्स 
अँड व्हायोलन्स * मसाल्याच्या ' बेस्ट्‌ सेळर * कादंबर्‍या ? इंग्रजीचा सोस म्हणजे इंग्रजीचे प्रेम 
नव्हे. काहींच्या बाबतीत हा सोस मतलबी असतो. भाषा हे त्यांच्या लेखी विचार लपव" 
ण्याचे, फार तर शेरेबाजी करून विचारांचा अभाव लपवण्याचे साधन असते. (ज्यांची 
सखभाषा इंग्रजी आहे, अशांतही भाषेवर प्रेम नसलेले, भाषेला केवळ साधन समजणारे लोक 
मला भेटलेले आहेत. मी उद्‌दृत केलेल्या ओळी कीट्सच्या आहेत, असे माझ्याकडून 
ऐकल्यावर * व्हॉट आर कीट्स १! असा निरागस प्रश्न विचारणारे मला इंग्लंड-अमेरिकेत 
भेटलेले आहेत. ) उलट, काही भारतीयांच्या बाबतीत हा इंग्रजीचा सोस भोळसट असतो. 
आपले इंग्रजी कमी पडले, आपल्याला इंग्रजी आले नाही, तर आपण शर्यतीत मागे पड, 
आपल्याळा सामाजिक प्रतिष्ठा लाभणार नाही आपल्या विचारांना वजन लाभणार नाही, 
असे त्यांना वाटते. ( असे लोक मराठीत बोलतान] जरूर नाही, तिथे इंग्रजी शब्द तर 
घुतडतातच;, पण मराठीत म्हटलेले महत्वाचे वाक्य पुन्हा इंग्रजीत अनुवाद करून 
सांगतात. ) 

तर मग इंग्रजीछा शिव्या देगारे, ' अंग्रेजी हटाओ म्हणून आक्रस्ताळींपणा करणारे, 


संपादकीय । १ 


अनुक्रमणिका 


इंग्रजीचा द्वेष करगारांचे काय ? खरी स्थिती अशी आहे की इंग्रजीचा भोळा सोस काय 
आणि इंग्रजीचा आंघळा द्वे काय-दोन्ही एकाच न्यूनभावाचे दोन सारखेच केविल्वाणे 
आविष्कार आहेत. इंग्रजीचा त्याग केल्याशिवाय मराठी सुप्रतिष्ठित होईल या'ची त्यांची 
त्यांनाच खातरी नसते. 

कधी वाटते की आज मराठी भाषेची आज जी स्थिती आहे ती तशी प्राप्त होण्यामध्ये 
या इंग्रजीदेष्टया मराठीच्या पक्षपाती लोकांचाही तोंडमार लागलेला आहे. त्यांच्या मूर्ख 
इंग्रजी-द्वेषाची तितकीच एकांगी प्रतिक्रिया काही जगात उमटळी.'मराठीला अशा ' मित्रां - 
पासून वाचवा असेच म्हणायला पाहिजे ! ( कुगी दिळा बरे आपल्याला हा वाकप्रचार 
मित्रांपासून वाचवण्याचा ! इंग्लंडचा एकोणिसाव्या दातकातला मुख्यमंत्री आणि व्यंगकवी 
जॉजे कॅनिंग ! ) निराळ्या शब्दांत सांगायचे तर मराठीचा पक्षपात म्हणजे मराठीवस्चे 
प्रेम नव्हे. 

कदाचित्‌ शिरवाडकरांना असे तर सुचवाबचे नसेळ ना की स्वभाषेवर प्रेम करणे म्हणजे 
भाषैवर प्रेम करणे 


भशोक रा. केळकर 


कानी पडलेला संवाद 


१९५०-६५ च्या सुमाराला मी संघीय लोकसेवा आयोगाचा तंत्रविद्याविशोषश्ञ म्हणून 
सभासद होतो, त्या वेळची गोष्ट, एक उच्चस्तरीय तुर्कस्तानी दिष्टमंडळ दिल्लीला आलेले 
होते आणि भारतीय तंत्रविद्या संस्थांमधून ( आय्‌. आय्‌. टी.) १०० तुर्की विद्यार्थ्यांना 
प्रवेश मिळावा, या खटपटीत ते होते. मंडळाच्या म्होरक्‍याला मी म्हटले, ' तुम्ही लोक 
इतके वर्षे स्वातंत्र्य उपभोगत आहात. असे असून तुम्हांला आपल्या ऐएजिनियरांचे प्रशिक्षण 
भारतामध्ये कखाय'ची वेळ का बरे आली ? तो म्हणाला, ' तुमची शका बरोबर आहे. 
आमची एक घोडचूक झाली- आम्ही देशातले सर्वच व्यवहार तुर्की भाषेच्या माध्यमात 
करण्याचा निर्णय घेतला, विविध व्यावसायिकी क्षेत्रांत सतत येणार्‍या प्रगत ज्ञानाशी आम्ही 
वरोबरी राखू शकलो नाही. एक तर भाषांतर- प्रक्रिया फार महाग पडते. प्राध्यापक मंडळींनी 
स्वतंत्रपणे लिहिलेल्या पुस्तकांना फक्त देशातले वाचक लाभले. नवे विचार, नवे शोध 
सहजपणे ना देशात येऊ शकले, ना देशाबाहेर जाऊ दाकले. आमच्या व्यावसायिकांना 
इंग्रजी भाषेचे शिक्षण द्यायचा निर्णय आम्ही आता घेतला आहे. ! 


पी. एल्‌. वर्मा, द ट्ब्यून ( चंदीगढ ) १९८८.०४.२५, पृ. ४. 


२ / भाषा भाणि जीवन ७ : २ | उन्हाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


चित्रपट लेखमाला 


वितरपट, नाट्यकला आणि दूरचित्रवाणी 


अनिल झणकर 


लेखांक ४ मध्ये ( चित्रपट आणि नाट्यकला : दोन कलामाध्यमे, भाषा आणि जीवन, 
हिवाळा १९८९) माध्यम या कल्पनेचा विचार करताना म्हटलं होतं, की दोन गोष्टींच्या- 
मधले पद किंवा संज्ञापनकार्याचं साधन किंवा संवाहक म्हणजे माध्यम. त्या अनुषंगाने 
आपण नाठ्यकला आणि चित्रपटकला यांच्चा संज्ञापनमाध्यम (लेखांक ३, दिवाळी १९८८) 
तसंच कलामाध्यम या दोनही अंगांनी विचार करून पाहिला. एखाद्या माध्यमाचा आपण 
संज्ञापनमाध्यम म्हणून विचार करतो, तेव्हा, त्या माध्यमाद्वारे होणाऱ्या संज्ञापनाःची स्चना 
आणि प्रक्रिया यांची चर्सा करतो, तर कलामाध्यम म्हणून एखाद्या माध्यमाचा विचार 
करताना, आपण त्या माध्यमाचे मूलभूत घटक, त्यांची एकमेकांशी असलेली नाती, आणि 
त्यांच्या रचनेतून प्रकट होणारी त्या माध्यमाची अभिव्यक्ती यांवर लक्ष केंद्रित करतो. या'च 
संदभति आपल्याला दूरचित्रवाणीचा विचार करायचाय्‌. कारण आजकालच्या जगात नार्य, 
वित्रपट, आणि दूरचित्रवाणी एकमेकांशी स्पर्धा तसंच देवाणघेबाणही करताना दिंसतात. 

दूरचित्रवाणीवाबत बोलताना अनेकदा ते व्यापक प्रसार किंवा बहुजनसंपर्की माध्यम 
(मंस मीडियम) असल्याचा हटकून. उल्लेख होतो. कधी नभोबाणी आणि चित्रवाणीफीत 
( व्हिडियोटेप ) यांच्या जोडीला दूरचित्रवाणीला इलेक्ट्रॉनिक मीडियम या वर्गात घालतात. 
पग सहसा, कलामाध्यम म्हणून कुणी दूरवित्रवाणीकडे पाहत नाही. समाजाच्या शेक्षणिक 
सर्वांगीण उन्नतीचं एक महत्त्वाचं साधन वगेरे म्हणून काही लोक दूरचित्रवाणीकडे 
पाहतात, तर काहीजग समाजातील एकंदर वेळवाऊ बाष्कळपणाळा खतपाणी घालणारा 
प्रकार म्हणून त्याळा मोडीत काढतात. तेव्हा यातली कुठलीही टोकाची भूमिका टाळून या 
सर्व गोष्टींचे नीटपणे परिप्रेक्ष्ण करायचे असेल, तर दूरचित्रवाणीचा उगभ आणि 
विकास यांच्याशी निगडित असलेल्या तांत्रिक, वैज्ञानिक, आर्थिक आणि सामाजिक गोष्टींची 
माहिती करून घेणं हे ओघानंच आलं. 


रै 
जे. एळू. बेअडे या ब्रिटिश माणसाकडे दूरचित्रवाणीच्या शोधाचं श्रेय जातं. पण 


१९२६ साली त्याने निर्मिळेली दूरचित्रवाणी ही आजच्यासारखी रंगीत स्वरूपात किंवा 
प्रसारगक्षम नव्हती, तर दृश्य आणि ःनी यांचं रूपांतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातल्या संदेशां- 


मधे ( ४०815) करता येतं; हे त्यानं यरास्वीपणे दाखवून दिलं. त्याने दाखवलेल्या दिरोने 


चित्रपट, नाठ्यकळा[्‌ आणि दूरचित्रवाणी / ३ 


अनुक्रमणिका 


प्रगती होत होत बीबीसीने १९२६ साली दूरचित्रवाणीच्या प्रसारणास सुरुवात केली. हे 
प्रसारण कृष्णधवल छटांमध्ये होतं. १९२९ साली अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष रोझवेल्ट यांचा 
संदेश दूरचित्रवाणीवर अनेक ठिकाणी प्रथम दाखवण्यात आला आणि १९४० सालापासून 
तिथे प्रसारणयेत्रणेचं जाळं उभारून * नेटवक ट्रान्समिशन !ला सुरुवात झाली. त्याचवरोबर 
प्रायोगिक स्वरूपात रंगीत दूरचित्रवाणी पण अस्तित्वात आली. १९६० सालानंतर दूर- 
चित्रवाणीने रंगांच्या आणि उपग्रह -दळगवळगाच्या युगात प्रवेश केला. आता खास दूर- 
चित्रवाणीकरता अवकाशात सोडलेल्या उपग्रहांद्वारे एक कार्यक्रम, अनेक देशांमध्ये, एकानच 
वेळी दाखवण्याची सोय झाली. अशा तऱ्हेने प्रसारणक्षमतेच्या तसंच तांत्रिक दर्जाच्या 
बाबतीत एवढा मोठा पल्ला गाठल्यावर पुढल्या दराकात म्हणजे १९७० सालानंतर घरगुती 
किंबा अव्यावसायिक पातळीवर वापरायची अर्ध्या इंचाची चित्रवाणीफीत (व्हिडिओटेप) 
( ४५५), केबल टीव्ही ही तंत्रे विकसित झाली. त्यामुळे आता प्रसारणक्षम (81090०2851) 
आणि अप्रसारणक्षम ( ॥०॥ 100285 ) चित्रवाणी असं वर्गीकरण जन्माला आले. 
अव्यावसायिक उपकरणांपैकी लग्न-मुंजी, सत्कार-समारंभ, डोहाळजेवणं इ.च्या चित्री- 
करणाकरता वापरलं जाणारं ७5 हे तंत्र आपल्या ओळखीचं आहित. तुलनेने केबल 
टीव्ही मात्र आपल्याकडे अजून तेवढा प्रचलित नाही. केबल टीव्हीच्या तंत्रात दूरचित्र- 
वाणीच्या संदेशाचे वहन हे रेडियो लहरींऐवजी धातूच्या तारेमार्फत केलं जात. अव्यावसा- 
यिक उपयोगासाठी असलेल्या ४त$ व केबल टीव्हीमुळे लोकांच्या लहान-सहान 
गटांनी, आपापल्या गरजांपुरते व आपापल्या विभागात दाखवण्यापुरते कार्यक्रम ( विशेषतः 
शैक्षणिक किंवा सामाजिक अनुबोधनपर कार्यक्रम ) खाजगीरीत्या निर्माण करण्याचं दालन 
उघडलं गेलं, नवीन रक्‍यता जन्मास आल्या. _ 

दूरचित्रवाणीच्या या गेल्या सुमार पाच-एक ददाकांच्या कालावधीत'च इतर क्षेत्रांत झालेल्या 
स्टीरिओफोनिक ध्वनिमुद्रण, संगणक-निर्मिती व विकास यांसारख्या गोष्टींचे फायदेही दूर- 
चित्रवाणीला मिळ्त गेले. किंबहुना असं म्हणायळा पाहिजे, की दुसर्‍या महायुद्धाच्या 
काळात विकसित झालेली रेडार-यंत्रणा ( २.1), ), इलेक्ट्रॉनिक्स विरोषतः संगणक- 
तंत्रज्ञान या क्षेत्रांमध्ये झालेल्या अभूतपूर्व प्रगतीमुळे अर्वाचीन जगात एक सर्वस्वी नवीन, 
आणि अतिव्यापक अद्शा संदेशवहन-तंत्राचं ([110111811071 '८०॥॥०102९9 ) युग 
अवतरलं. दूरचित्रवाणी हा या व्यापक विश्वाचा'च एक भाग आहे. 


8. 


वरकरणी पाहता दूरचित्रवाणी, नोऱ्यकला, आणि चित्रपट ह्यांच्यांत काही साम्य दिसतं. 
उदा. दूरचित्रवाणी हेही चित्रपटाप्रमाणेच एक मुद्रणमाध्यम आहे. त्याच्यातून उगम 
पावणारी संवेदना ही चित्रपटाप्रमाणे च्क्‌'श्राब्य परिणामावर आधारित असते. नाटकाप्रमाणेच 
दूरचित्रवाणीत माणसाच्या उपस्थितीला, 'चलनवलनाला महत्त्व आहे. नाटकात अखंडपणे 


४ / भाषा आणि जीवन ७ : २ / उन्हाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


आणि सदोदित जिवंत संज्ञापन होतं, तर दूरचित्रवाणीत नित्रेदन, बातम्या, खेळ-परिषदा 
यांचं ' थेट * प्रसारण अशा कार्यक्रमांच्या वेळीच फक्त तत्काल संज्ञापन घडत असतं. पण 
हे साधम्थे इथेच संपतं. कारण जरा बारकाईने पाहू गेळं, तर या माध्यमांमधंळे फारकतीचे 
मुद्देच जास्ती जाणवतात. 


(क) तांत्रिकता 


नार्यकला हे ध्वनी (भाषा), हावभाव (अभिनय ), घन आकृतींची हालचाल अशा- 
सारख्या कुगाही माणसाच्या बऱ्याच अंशी अधीन साधनांवर अवलंबून असलेलं माध्यम 
आहे. त्यात तांत्रिकतेला दुय्यम स्थान आहे. 

चित्रपट हे भौतिक विज्ञान, रसायन आणि जीवविज्ञान या ज्ञानशाखांमधल्या 
तंत्रांवर आणि सिद्धांतांवर सर्वस्वी अवलंबून असलेल यंत्रजीवी माध्यम आहे. 

दूरचित्रवाणी हे तर पूर्णतः इलेक्ट्रॅनिक तंत्रज्ञानावर आधार्लेळं माध्यम आहे. 

नाटकात मानवी शरीर आणि दृश्य जग ही नैसर्गिक यथार्थ ददीनात ( ॥७08] 
0९1५0९०1४७ ) मध्ये दिसतात. 

विभपटात हृश्य जग हे क्षणोक्षणी बदलत्या प्रतिमांच्या रूपाने साकार होते. तसंच 
पडद्यावरच्या ह्या प्रतिमांमध्ये दिसणाऱ्या मानवी शरीराचं व इतर वस्तूंचं आकारमान 
वास्तवापेक्षा कितीतरी पटींनी मोठं असतं. त्यामुळे वस्तूंचे, माणसाच्या देहाचे बारीकसारीक 
तपशीलही भव्य अश्या आकारात, अधिक स्पष्टपणे पाहायला मिळतात. 

दूरचित्रवाणीत कॅमेऱ्यापुढचं एकंदर जगच जणू संकोच पावतं. माणसाचं पूण शरीर 
मोठमोठाली झाड, एखाद्या पर्वताचा मोठा भाग यासारख्या लहानमोठ्या गोष्टी दूरचित्र- 
वाणीच्या पडद्यावर सरसकट फार लहान होऊन प्रकटतात. 

नाटकात जे काही घडतं ते डोळ्यापर्येत थेट म्हणजे कुठल्याही यंत्राचा हस्तक्षेप न 
होता पोहोचतं. 

चित्रपटातली हइ्यं आणि ध्वनी आपल्यापथत पोहोचतात ते यंत्राची कार्यक्षमता आणि 
तंत्रजू-कलाकारांचं तंत्रकोशल्य हा दोन गोष्टींच्या मिलाफाने. यंत्राची गुणवत्ता जितकी 
प्वांगली आणि ती वापरण्याचं कोशल्य जितकं सरस तितका'च तांत्रिक व सोंदर्यशास्त्रीय- 
दृष्ट्याही परिणाम सरस. 

दूरचित्रवाणी आपल्यापर्यंत पोहोचण्याच्या प्रक्रियेत चित्रपटासारखी'च एक तांत्रिकता 
असते; पण चित्रपटाच्या तुलनेत दूरचित्रवाणीची प्रतिमा ही फारच निकृष्ट असते. प्रकारा- 
योजना, रंगसंगती, प्रतिमाकार, कृष्णधवल छटा यांसारख्या गोष्टींचे बारकावे दूरचित्रवाणीत 
चित्रपटासारखे चांगल्या तऱ्हेने यरेत नाहीत, तितके परिणामकारक वाटत नाहीत. 


चित्रपट, नांव्यकला भाणि दूरचित्रवाणी / ५ 


अनुक्रमणिका 


(ख) संज्ञापन 


नार्यसंज्ञापन हे जिवंतपणे, सार्वजनिक ठिकाणी सादर होत असल्याने सामाजिक 
असतं. ते एकपक्षी नसतं. कारण त्यात साद-प्रतिसादाचं नातं अपेक्षित असतं; ह्या 
नात्याच्या प्रयोगाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो. 


४" 


चित्रपटाचं संज्ञापन हे पडद्यावस्च्या हलत्या-बोळत्या प्रतिमा आणि इतर ध्वनींद्वारे 
होतं. चित्रपट बबत असताना आपण बाह्य जगातील “बनी आणि इऱ्ये यापासून पूर्णतः 
तोडलेले असतो. पडद्यावरच्या प्रतिमांचा भव्य़ाकार ति त्यांनी निर्माण केलेला त्रिमितिबद्ध 
जगाचा आभास आणि वाढवून मोठा केलेला ध्वनी यांमुळे संज्ञापणाला एक तीव्रता, 
सखोल परिणामकारकता प्रात होते. चित्रपट चाळू असताना हशा, टाळ्या; हुंदके, शिट्ट्या; 
ठेका धरणे असे प्रतिसाद प्रेक्षाग्हात मिळतात; पग त्यांचा चित्रपटाच्या गुणवत्तेवर किंवा 
ल्यीवर परिणाम होत नाही. कारण पडद्यावर प्रतिमांचा आणि ध्वनीचा ओघ अव्याहत 
आणि एकपक्षी असा चाढूच राहतो; पग तरीही संज्ञापनाची तामाजिकता उरतेच. 


दूरचित्रवाणीद्वारे होणारं संज्ञापन हे जिवंत नसून जरा दूरंस्थच (160110(8 ) असतं. 
टेनिस किंबा क्रिकेटची मॅच किंवा वातम्या जरी आपण थेट प्रक्षेपणाद्वारे तत्काल ग्रहण 
करीत असलो, तरी ते जिवंत संज्ञापन होत नाही. कारण तिथे एकादा स्वरूपात आपण 
प्रेक्षक म्हणून नसतो आणि साद-प्रतिसादाचं नातं तिथे अस्तित्वात नसत. या प्रकारच्या 
संज्ञापनाचा प्रेक्षकगण जरी संख्येने अगदी महाकाय असला, तरी तो विखुरलेला असतो, 
त्यातला प्रत्येकजण आपापल्या वैयक्तिक परिसरात बसून संज्ञापन ग्रहण करीत असतो, 
प्रेक्षकांचा आपापसांत संपर्क नसतो, म्हणून'च या प्रकारच्या संज्ञापनात सामाजिकता, सार्व- 
जनिकता नसते. दूरव्ित्रवाणीचे कार्यक्रम पाहताना प्रेक्षकाची खाजगत, व्यक्तिगतता अबाधित 
असते, कारण तो स्वतःच्या घरी असतो. ग्हणजेचच आसपासच्या जगापासून कुठल्याही पद्धतीने 
विल्ग झालेला नसतो. गप्पा मारत, चहा पीत, मासिक चाळत तो कार्यक्रम पाहू शकतो. 
मधेमधे फोन येणे-करणे, दारावरची धटी वाजणे, रस्त्यावस्च्या रहदारीचा आवाज हे 
प्रकार चाळूच असतात. त्यामुळे प्रेक्षकाची एकाम्रताही खूप खालच्या पातळीवर असते, 
कार्यक्रमात जरा जरी खोट वाटली, तर आपले लक्ष तावडतोव विचलित होतं आणि ते तसं 
होऊ नये, म्हणून प्रयत्न करण्याची जवाबदारी निर्मात्याची असते. शिवाय हे संज्ञापन 
एकपक्षी असतं. त्यामुळे प्रत्येक प्रेक्षकाला धरून ठेवेल, अश्या पद्धतीने घटिताचा ओघ 
राखणं जरुरीचं असतं. अद्या रीतीने दूरचित्रवाणीत समूहापेक्षा व्यक्तिकेंद्रित संद्तापनावर 
भर असतो, म्हणूनच या प्रकारच्या संज्ञापनाच्य़ा यश्याचं इंगित सांगणारे जाणते लोक; 
०७ ७०94802852 (0 ॥18110१-०३५॥॥४ असं सुत्र मांडतात. 


६ / भाषा आणि जीघनं ७ : २ / उन्हाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


२ 


दूरचित्रवाणीच्या विकासातले वैज्ञानिक तंत्रज्ञानावर आधारलेले टप्पे आपण मधाशी 
पाहिलेच आहेत. पग दूरचित्रवाणीचं पूर्ण स्वरूप समजावून घेण्यासाठी आर्थिक व सामा- 
जिक पातळींवर या व्यवसायात झालेली स्थित्यतरंही आपल्याला लक्षात ध्यावी लागतील. 
या सर्व घडामोडी तीन मोठ्या टप्प्यांमध्ये मांडता येतील 

पहिल्या टण्प्यामधल्या घडामोडी या तशा लहान वतुळातल्या ठराविक लोकांपुरत्या 
मर्यादित होत्या. तंत्रज्ञांनी तांत्रिक राक्‍यता निर्माण केल्या आणि मग त्यांचा उपयोग करून 
घेण्यासाठी इतरांना पाचारण करण्यात आलं. कार्क्रमाच्या निर्मितीकरता लागगारी यंत्रणा 
कार्यान्बिंत करणे, तिची देखरेख करणे ही कामं तंत्रज्ञांच्या हातांत राहिली (प8100/810 
पवा विचार), तर ती यंत्रणा राबवून प्रसारणासाठी कार्यक्रम तथार करणे ही जबाबदारी 
लेखक, निर्माता, कॅमेरामन, ध्वनिमुद्रक, संकलक अश्या लोकांकडे आली ( &ली एकचा ९ 
चा विचार. ). 

दुसऱ्या टप्प्यात दूरव्वित्रवाणीचं तांत्रिक प्रशिक्षण घेतलेल्या लोकांची संख्या भराभर 
वाढली. माध्यमाचं स्वरूप जाणणाऱ्या, त्यावर विचार करून काम करणाऱ्या कुराल व्याव- 
सायिकांच्या वाढत्या संख्येबरोबरच दूरचित्रवागीचा प्रसार झपाट्याने झाला. उपप्रह-दळण- 
वळणाचं युग आलं आणि शाह्री वस्त्यांमध्ये तरी दूरचिल्रवाणीचे संच घरोघरी दिसू लागले. 
त्यामुळे जाहिरात-उद्योगातल्या लोकांना या प्रकारात रस वाटला आणि त्यांनी या उद्योगात 
फार मोठ्या प्रमाणात शिरकाव केला. प्रेक्षाग्हात दाखवली जाणारी एक २३० सेकंदांची 
जाहिरात, अनेक प्रती करून देशात ठिकठिकाणी जर महिनाभर दाखवली, तर सुमारे 
काही लाख लोकांनी ती पाहिली, असं म्हणता येत असे. पण राष्ट्रीय प्रसारणात (किंवा 
आंतरराष्ट्रीय पण ) तीच जाहिरात एकाच प्रक्षेपणात अक्षरशः कोस्यवधी लोकांपर्यत 
एका'च वेळी पोहोचू लागली. अमेरिका, पश्चिम युरोप, जपान, तसंच आपल्या देशा- 
सारख्प़ा तथाकथित मुक्त आगि खुल्या अर्थव्यवस्थेतल्या जाहिरात-उद्योगाची आर्थिक ताकद 
प्रचंड मोठी आहे. लोकांना एखाद्या वस्तूकडे आकृष्ट करणे, ती वस्तू त्यांच्याकरता कशी 
महत्त्वाची आहि, ही गोष्ट त्यांच्या मनावर कुठल्याही विघिनिषेधाशिवाय, आणि हकश्राव्य 
संज्ञापनाचा आक्रमक स्वरूपात वापर करून त्यांच्या गळी उतरविणे हे ह्या उद्योगाचे 
ध्येयच आहे. या उद्योगाच्या दृटीने संचापुढे वसलेला प्रत्येक प्रेक्षक हा त्यांचं भावी 
गिऱ्हाईक असू शकतं. अशा तऱ्हेने उत्पादित वस्तूसाठी (10१0०1) बाजारपेठा तयार 
करणे आणि हे करताना शक्‍य तितका गाजावाजा करून समाजातल्या प्रत्येक 5य़क्‍्तीपर्थत 
पोहोचणे ही या उद्योगाची गरजच आहे. या प्रकारच्या संज्ञापनाच्या रोख अधिक नेमके- 
पणाकडे ठखलेला असतो. उदा., एका विरिष्ट प्रकारच्या सावगाच्या विक्रीसाठी कुठल्या 
उत्पन्नगरातीळ लोकांवर जाहिरातीचा रोख रायचा, हे संशोधन करून ठरवलं जातं. 


१ 


चित्रपट, नाठ्यकला भाणि दूरचित्रवाणी / ७ 


च 


अनुक्रमणिका 


त्यानुसार मोहिमा आखल्या जातात. सभूहातल्या प्रत्येकाला व्यकितगत पातळीवर वरा 
करणे हे ध्येय असतं ( छा09009511 10 1च100-०95112), अशा तऱ्हचा सज्ता- 
पनाचा विस्तार करणारी दूरचित्रवाणी मग एक बिदाल सेवावाहिनी (5810106 (081110) 
बनून राहते 

तिसऱ्या टप्प्यात माने दूरचित्रवाणी हा रोजच्या व्यवहारातल्या अनेक उपक्रमांपैकी 
एक असा बनून राहतो. किंचितशा तंत्रपरिचयावर व्यावसायिक कुरालता नसलेला सामान्य 
माणूसदेखीलळ ही उपकरणं चालवू लागतो. उदा., लमनाची, समारंभाची व्हिडिओफीत किंवा 
वेगवेगळ्या संस्थांमधल्या लोकांनी ७5 द्वारा आपल्या मर्यादित उपयोगाकरता तयार 
केलेले कार्यक्रम. (४५४ म्हणजे ७1680 प०॥6९ 86९16४106 हे ध्यानात घेण्याजोगं 
आहे. ) 

सध्या आपल्याकडे दुसऱ्या टप्प्याने परिपक्रता गाठलेली दिसते आणि तिसऱ्या टप्प्याला 
आपण स्पर्शमात्र केळा आहे, असं म्हणता येईल. दूरचित्रवाणीचचा माध्यम म्हणून आज- 
प्थेतचा प्रवास पाहिला, तर त्यातून एक-दोन मूळभूत महत्त्वाच्या गोष्टी स्पष्ट होतात. 
पहिली गोष्ट म्हणजे दूरचित्रवाणी हे कलामाध्यम नसून निव्वळ एक संक्रमणमाध्यम आहे. 
(11९61111 0 [191511155101 ) आणि हे माध्यम संदेशवहन तंत्र आणि त्यातून 
उभी राहिलेली संस्कृती यांच्या परिघात येतं. म्हणूनच दूरचित्रवाणीचा नावाजलेला इति- 
हासकार एरिक वानी आपल्या दूरचित्रवाणीसंबंधीच्या पुस्तकाला 1'॥७७ 01 018119 
असं शीषेक देतो, ते यथोचितच वाटतं. “ 


:1 


आपल्या पुस्तकाच्या शीषैकाकरता एरिक बानानं दूरचित्रवाणीच्या कॅमेऱ्याच्या तसंच 
संचाच्या आत असलेल्या चित्रनलिकेचा ( ॥1ल॑'पा८ ॥॥०७) संदर्भ घेतला आहि. तेच 
रूपक जर पुढे वाढवायचं, तर असं म्हणता येईल, को दूरचित्रवाणी ही एक बकासुराच्या 
भुकेची, आधाशी अन्ननलिका आहे, कारण ती जाग्तावस्थेत सतत खाद्य मागत असते. 
लहान-मोठे चित्रपट, नाटके; जगातल्या घडामोडींचं इृत्तचित्रण, नार्‍च-गाणी, संगीताच्या 
मैफिली, माणसांच्या मुलाखती असं अनेक प्रकारचं खाद्य तिळा लागतं. दुसरी मजेशीर 
गोष्ट म्हणजे हे सर्व खाद्यपरार्थ नलिकेच्या अंतरंगातून जसेच्या तसे आरपार निघून जातात 
त्यावर दूरचित्रवाणी या माध्यमाचे म्हणून आपले काही संस्कार होत नाहीत...नाटकात 
किंवा चित्रपटात जेव्हा एखादी संगीतस्चना वाजवली जाते, तेव्हा ती त्या नाटकाच्या 
मीझांसेनचचा (1156-61 -$०९18 ) किंवा चित्रपटाच्या मोंताजचा (11011386) भाग 
बनते. पथेर पांचाली पाहताना पाइवसंगीतात जेव्हा सतार ऐकू येते, तेव्हा ती पं. रविशंकर 
यांची करामत म्हणून न ऐकता आपण तो ध्वनी चित्रपटाच्या एकंदर ध्वनि-आरेखाचा 
भाग म्हणून ऐकतो. 


८ / भाषा आणि जीवन ७ ! २ / उन्हाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


केवळ संदेश-बहन आणि प्रसारण करणारी व्यवस्था असल्याने दूरचित्रवाणीला स्वतःचा 
आकार किंवा स्व-रूप नाही. रेडिओप्रमाणेच दूरचित्रवाणीच्या संदर्भात बोलताना आपण 
: कार्यक्रम ! हा शब्द वापरतो. या कार्यक्रमांची आदायानुसार कथात्मक ( छलांला ) 
आणि कथाविरहित ( ०0०1100 ) अशी मोठी विभागणी आपल्याला करता येते. या 
कार्यक्रमांच्या विधा ( 261165 ) जर आपण पाहिल्या, तर चित्रपट, नास्यकला, आणि 
रेडिओ यांच्याशी परिचित माणसाला त्यात नवीन असं फारसं आढळणार नाही. प्रसंगनिष्ठ 
विनोदावर आधारित अशा सिटकॉम्स ( 8120115 किंवा ७॥७8॥०॥ (0॥1९0185- 
उदा०, यह जो हे जिंरगी ); पोलिसी 'चातुर्यकथा ( रोरलाॉंक होम्स, ओल्ड फॉक्स, करम- 
चंद ), अनेक एकापाठोपाठ येगार्‍्या भागांमधून उल्गडत जागारी कोटुंबिक, सामाजिक 
विषयांवरची मालिका ( हम लोग, बुनियाद ), कादंबरीचं माठिका ह्या रूपातलं चित्रण 
( राग दरबारी ), चर्चात्मक कार्यक्रम (फोकस ); सामाजिक विषयांवस्चे, समस्यांवरचे 
अनुबोधपट ( कसोटी ), बातम्या, खेळांचं समालोचन, जाहिराती, व्यक्तींशी घडवून आण- 
लेल्या भेट्यार्ता, संमेळन-परिषदा यांचं थेट प्रक्षेपण या सर्व विधांची पाळंमुळे चित्रपट, 
नार्यकला, रेडिओ आणि वृत्तपत्रे या माध्यमांमध्ये स्पष्ट दिसून येतात. अलीकडे खास 
दूरचित्रवाणीकरताच तयार करायचे चित्रपट ( (७1115) आणि नाटकं ( (21९05189$ ) 
या कल्पनेनं आपल्याकडे जरा कुठे मूळ धरलं आहे. 

हे झालं दूरचित्रवाणी किंवा प्रसारणात्मक चित्रवाणी ( 810०80०851 ए'४ ) बद्दल; पण 
केवल टीव्ही, व्हिडिओ याही छोट्या पातळीवरच्या प्रसारणाच्या अन्य शक्‍यता आहेत 
आणि कालांतराने त्या आपल्याकडेही मोठ्या प्रमाणावर येऊ शकतील. शिवाय तबकडी- 
अटेना (19131 1101118 ) सारख्या उपकरणांमुळे, आज आपल्याला जसे रेडिओवर 
आंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम सहज उपळब्ध होऊ शकतात. तसे दूरचित्रवाणीवरही मिळू शकतील. 
हा झाळा पुढचा विचार, पण सध्यातरी आपल्या दूरचित्रवाणीच्या नलिकेत चित्रपट 
किंवा चित्रपटसृष्टीशी संबंधित असं काहीही करमगूकप्रधान भरपूर प्रमाणात कोंबण्याकडे 
कल आहे. 


ष्र 


या लेखमाळेळा सुरवात करताना चित्रपट आणि इतर प्रमुख कलांच्या तौलनिक 
विचाराने सुरुवात केली होती. आता समारोपाच्या वेळी सर्व लेखमालेतले प्रसुख मुद्दे 
उजळणीच्या रूपात मांडतो. 

चित्रपट हे शास्त्रीय तंत्रज्ञानामुळे जन्माला आलेलं आणि स्वतःचं अस्तित्व तसंच 
प्रगतीकरता पूर्णपणे तंत्रज्ञानावस्च अवलंबून असलेलं, विचार आणि भावना व्यक्त करण्याचं 
एक यांत्रिक माध्यम आहि. 

जगातल्या प्रमुख कलांपैकी हीच एकमेव कला अशी आहे, की जिचा अथपासून'चा 


चित्रपट, नाठ्यकला आणि दूरचित्रवाणी / ९ 


अनुक्रमणिका 


इतिहास ज्ञात आहे. 

चित्रपट हा एखाद्या, बाह्य जगापासून मुद्दाम वेगळ्य़ा केलेल्या वास्तूत, पूणे अंधारात 
बसलेल्या प्रेक्षकांपुढे, पडद्यावर उमटणाऱ्या आणि सतत बदलणाऱ्या प्रतिमांद्वारे आणि 
प्रत्यक्षात ऐकू येगाऱ्या वेगवेगळ्या ध्वनींमार्फत सादर केला जातो. 

दाट ग्हणजे प्रकाराचित्रणाचा एक सल्या तुकडा या चित्रपटाच्या रचनेत्वा मूळ घटक 
आहे. 

अनेक शॉट आणि ध्वनींची पडद्यावर अखंडितपणे उमटणारी साखळी याद्वारे चित्रपट 
आकाराला येतो. ही साखळी संकलनात नेमकी घडवलेली असते. 

चित्रपट ही संगीतासारखीच एक कालबद्ध कला आहे. 

चित्रपट हे एक सुद्रणमाध्यम आहे. त्यामुळे चित्रकला, संगीत अद्यांसारख्या इतर कलां- 
मधली मूल्ये आणि घटक वापरून, बहुविध परिगाम साधगारी समर्थ, एकसंध चित्रपटीय 
'स्वना चित्रपटात तहज स्वता येते. 

काटेकोर निकषावर बोलायचं, तर चित्रपट ही भाषा ठरत नाही, पण दृश्यकलांच्या, 
नास्यकलांच्या भाषांमंधळे घटक एकत्र आणणारी ती एक व्यवस्था आहे. त्यामुळे एखाद्या 
चित्रपटीय॑ स्चनेत, एका'च वेळेला अनेक * भाषा * वापरल्या गेलेल्या दिसतात. अशा प्रकारे 
विविध माप्ाव्यवस्थांच्या दुनियेत बहुविध भाप्रा एका चोकटीत राबवणारा चित्रपट हा जणू 
८ झाषानियंत्रक ' (९01110161० 1६12092059 ) आहे. चित्रपटाची इतर कळा आणि 
माध्यमांशी असलेळी नातींगोती सूक्ष्म आणि स्त्रोलवस्ची आहेत. 

चित्रपट जगातल्या वस्तूंच्या, मागसाच्या, इतर घडामोडींच्या दृकश्राव्य नोंदी करतात. 
या नोंदी हा कालांतराने ऐतिहासिक पुरावा ठरतो. 

चित्रपटाद्रारे मनोरंजनाबरोबरच अशिक्षितांचंही उद्बोधन किंवा शिक्षण उत्तम प्रकारे 
होऊ गाकते. भाषेसारखा लिपिज्ञानाचा अडथळा तिथे येत नाही. 

चित्रपट ही पूर्णपणे लोक्याहीच्या युगातली, विसाव्या शतकातल्या तंत्रज्ञानावर आधार- 
लेली कला आहे. ती सामूहिक कला असून प्रथमपासून तिची भरभराट ही लोकाश्रयावस्च 
झालेली आहे. चित्रपटाच्या प्रेक्षकवर्गात आजही निरक्षर आणि कष्टकरी समाजातल्या 
लोकांची बहुसंख्या आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी; खास करून भारतात तर फास्वच प्रकर्षाने, 
उच्चभूंमध्ये चित्रपटाला फारशी प्रतिष्ठा नाही. चित्रपट आणि चित्रपटसंस्कृती हा ( भारता- 
सारख्या देशात तर खास करून ) स्वतंत्र अभ्यासाचा व्यासंगाचा विषय होऊ शकतो, या 
विचारांची पहाट आमच्या विद्यापीठांमध्ये अजून होतेच आहे. 

चित्रपटाचे सामाजिक, राजकीय पातळीवर होणारे परिणाम फार व्यापक आहेत. 
आपल्या चित्रपटसंस्कृतीच्या अम्यासातून आपल्या समाजजीवनाबाबत महत्त्वाचे निष्कष 
काढता येतात. 

मूळ चित्रपटांच्या जमान्यात काम करणाऱ्या एका सोविएत दिग्दर्शकाने या माध्यमावर 


१० / भाषा आणि जोवन ७: २ । उन्हाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


केलेले निंतन आणि मनन आज साठ वर्षांनंतरच्या रंगीत, व्वनिचित्रपटांच्या काळातही 
तितकंच उद्‌नोधक वाटतं. या माणसाचं नाव आहे. झिंगा वेर्तोव आणि त्याचे नेमके शब्द 
असे आहेत. 


(१) यंत्र कप वापरावं 


पहिला मुद्दा : कॅमेरा हा सिनेमाक्ष म्हणून वापरण्यात यावा. 
असा एक सिनेमाक्ष- जो जग व्यापून टाकगाऱ्या दृष्टिंगम्य घडामोडींच्या सावळ्या- 
गोंधळाचा शोध घेण्यात मानवी डोळ्य़ापेक्षा कितीतरी अधिक नेमका असेल. 


(२)भसामीभसामी 


.« मी आहे डोळा. एक यांत्रिक डोळा. 

मी, एक यंत्र तुम्हांला अता एक राब्द दाखवतो आहे, की ज्यासारखे शब्द केवळ 
मीच पाहू शकतो. 

मी, स्वतःला ' आज पासून आणि मानवी जडतेपासून मुक्त करतो, मी सतत 
हाल'चाल करतो, मी वस्तूंच्या जबळ जातो तसंच लांबही, मी त्यांच्या खाली रांगतो; 
मी दोडणार्‍्या घोड्याच्या अगदी तोंडाजवळून पळतो, मी पूर्ण वेगाने भर गर्दीत 
घुसतो, मी पळणाऱ्या सैनिकांच्या पुढ्यात पळतो, मी माझ्या पाठीवर वळतो, 
मी विमानाबरोबरच वर झेपावतो, मी पडणाऱ्या आणि उसळणाऱ्या सर्वांबरोबर 
खालीवर उसळतो. हा मी आहे. 

एक यंत्र, बेशिस्त हालचालींमधून वाट काढत, एकाहून एक गुंतागुंतीच्या हाल- 
चालींची नोंद ठेवणारं... 

माझी वाट ही विश्वाच्या नवनवीन आकलनाकडे जाते. 

अशा रीतीने, तुम्हांला ठाऊकही नसलेलं जग मी एका नवीन पद्धतीनं उल्गडूून 
दाखवतो. 


४३३/१८, सारस्वत वसाहत, सोमवार पेठ, पुणे ७११ ००१. 


चित्रपटलेखमाला समाप्त 


चित्रपट, नाग्यकळा. आणि दूरचित्रवाणी | ११ 


अनुक्रमणिका 


प्रभाकर ऊध्वेरंषे : एक संस्मरण 
मधुकर विश्वनाथ घासकडबी 


प्राध्यापक ऊध्वरेषे यांच्या पुणे येथे १० जुळे, १९८९ ला अकस्मात झालेल्या दुःवद्‌ 
निधनामुळे इंग्रजी विषयाच्या माझ्यासारख्या अनेक समवयस्क कॉलिज-शिक्षकांमध्ये 
कमालीची खिन्नता व मित्रवियोगाची भावना निर्माण होणे स्वाभाविकच आहे. एक उमद्या 
स्वभावाऱचा समव्यवसायी विचाखंत, ठेखक, मित्र व शिक्षक आता आपल्यात बसून जिवंत 
पुरोगामी विचार हिरिरीने मांडून चर्चा, गप्पा, व हास्यविनोदात रंग भरणार नाही, हे 
आमचे दु्दैब. 

त्यांचा आणि माझा प्रत्यक्ष परिचय किर्लास्करने घेतलेल्या एका परिसंवादात पंचवीस- 
एक वर्षांपूर्वी झाला. या परिसंवादात ग्रामीण भागातील महाविद्याल्ये, त्यांचे शेक्षणिक 
प्रश्न, विदयार्थ्यांच्या अपेक्षा व अडचणी, आणि विशोष्रतः प्राध्यापकांचे ग्रामीण जनतेशी 
संबंध व त्यांची सामाजिक जबाबदारी, इत्यादी प्रश्नांवर उपयुक्त चर्चा झाली व ती 
प्रसिद्धही झाली होती. विद्यार्थ्यांच्या व त्यांना शिकविणार्‍्यांच्या अडचणी सोडविण्याकरिता 
पारंपरिक मार्ग सोडून वास्तववादी अभ्यासक्रम, अध्यापनपंद्धती स्वीकारणे आवश्यक आहे, 
शिक्षणाचा प्रत्यक्ष जीवनाशी निकटचा संबंध ठेवलाच पाहिजे, हे त्यांचे प्रतिपादन माझ्याही 
दृष्टीने योग्य असल्यामुळे आमच्यांत सुसंवाद निर्माण झाला, आणि नंतर वेळोवेळी आमच्या 
गाठीभेटी होत राहिल्या. 

या परिसंवादाच्या सुमारास आपल्याकडे इग्रजी साहित्य व भाषा यांचे महत्त्व, इंग्रजीचे 
परभाषा ग्हणून अध्यापन आणि त्यांच्या रचनालक्षी पद्धतीसारख्या नव्याजुन्या पद्धती, 
पारंपरिक अध्यापनात पाठांतराला दिलेळे अवाजवी महत्त्व, शिक्षकांना येगाऱ्या अडचणी, 
इत्यादी विविध मुद्द्यांवर चर्चा सुरू झाली. चर्चासत्रे, उन्हाळी प्रशिक्षणसत्रे होऊ लागली. 
इग्रजी भाषा शिकविण्याला योग्य महत्त्व देऊन त्यानुरूप नवी पुस्तके व पाठ्यक्रम पुढे आले 
व स्वीकारले गेले. १९६५ च्या सुमारास पुण्याच्या डेकन कॉलेजमध्ये ' इंग्रजी साहित्य व 
इंग्रजी भाषा ? यांवर प्राध्यापकांचे एक चर्चासत्र झाले. त्यात प्राध्यापक ऊर्ध्वरेषें यांच्या- 
बरोवर मीही सहभागी झालो होतो. आम्हीं दोबांनीही सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांना अना- 
बश्यक व जड असे इंग्रजी साहित्य सर्रसपणे न शिकवता इंग्रजी भाषा उपयुक्ततेच्या दृ्टीने 
शिकविली पाहिजे, हे स्पष्टपणे मांडळे. त्यावर खूपच वाद झाला, प्राध्यापक ऊर्ध्वरेपेंनी 
वेळोवेळी लेखांतून व चर्चातून अशीच पुरोगामी भूमिका मांडली. एखाद्या विषयाचे केवळ 
तास घेऊन परीक्षार्थी विद्यार्थी तयार करू नयेत, प्रामाणिकपणे व प्रयत्नपूर्वक शिकवावे; 
आर्थिक लाभावर अवाजवी भर देऊ नये, सामाजिक बांधिलकी मानली पाहिजे, अशी 
त्यांची विचारसरणी होती. त्याचत्ररोवर प्राध्यापकांच्या नोकरी, वेतन वगैरेंच्या समस्या 


१२ / भाषा आणि जीवन ७ : २ / उन्हाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


सोडविण्याकरिता व प्राध्यापकांना योग्य न्याय मिळविण्याकरिता सुसंघटितपणे प्रयत्न 
करण्याकरिता प्राध्यापक ऊर्ध्वरेषे झटत असत. महाराष्ट्र सरकारने १९८२ पासून निदृ्त 
वेतनाची सोय केळी. त्यामुळे कोळेजच्या कर्मेचाऱ्यांच्या जीवनाला स्थैथ प्राप्त झाले. दुदेंवाने 
१ ऑक्टोबर या तारखेपूर्वी निव्रत्त झालेले शिक्षक व शिक्षकेतर कमेचाऱ्यांना निवृत्ति- 
वेतनाचे फायदे मिळाले नाहीत. १९८५ मध्ये निदृत्तिवेतनाचे सर्व फायदे १-१०- १९८२ 
पूर्वी निवृत्त झाळेल्यानांही मिळावेत; याकरिता पुणे येथे महाविद्याल्यांतील व विद्यापीठांतील 
कर्म चाऱ्यांनी' संघटना निर्माग केली. त्यात प्राध्यापक ऊर्ध्वरेषे यांचा महत्त्वाचा वाटा होता. 
आता १-१-१९७३ नंतर निवृत्त झालेल्या सर्व सेवक्तांना निवृत्ती वेतन मिळत आहे. 
पण त्याचवरोबर शिक्षकांनी आपली जबाबदारी निष्ठेने पार पाडून विद्यार्थ्यांना ान व 
संस्कार देण्याचे उत्तरदायित्व मान्य केलेच पाहिजे, हा विचारही त्यांनी सतत मांडला. 
त्यांचे पूर्वायुष्य मोठे आकर्षक व आददावादी होते. त्यांचा जन्म १९१८ मध्ये झाला 
आणि इंदूरला त्यांचे शिक्षण झाले, १९३०-४० या विशिष्ट कालखंडातील आमच्या 
तरुग पिढीवर माक्‍तेवादी विचार, रशियातील साम्यवादी राज्यक्रांती व त्या देशाने केलेली 
त्यानंतरची स्वतःची डोळ्यांत भरणारी प्रगती, भारतीय स्वातंत्य चळवळ, सामाजिक 
सुधारणा व प्रागतिक नवमतवादी विचारसरणी या सर्व गोष्टींचे खोलवर संस्कार झाले. 
बर्गेड शॉ किंवा बट्रेंड रसेल यांच्यासारख्यांचे लेख, मार्क्सवाद, इत्यादींवर 'चर्चा करणाऱ्या 
अभ्यास मंडळांच्चा तो काळ होता. ऊर्ध्वरेषे या काळात भारतामधील साम्यवादी विचार- 
सरणीकडे आक्रष्ट झाले. १९४१ साली आपले इंदूर शहर सोडून ते मुंबईला आले व पूरण 
वेळ भारतीथ कम्युनिस्ट पार्टीचे काम करू लागले. त्यांच्या सुविद्य पत्नी उषाताई याही 
त्यांच्याबरोबर यात सामील झाल्या. नवविवाहितांची स्वप्ने व सुखे सोडून कम्यूनमध्ये ८-९ 
वर्षे राहून दोघांनीही तुटपुंज्या वेतनावर निष्ठापूर्वक काम केले. पार्टीचे मुखपत्र ' लोकराज्य 
यात संपादक, लेखक, प्रफतपासनीस यांचे व वेळप्रसंगी अंकांच्या गघ्यांचा भारही वाहण्याचे 
काम केले. पण कम्युनिस्ट पक्षाच्या पोथीनिष्ठ आणि रशियन कम्युनिस्ट पार्टीच्या तोंडाकडे 
पाहणाऱ्या विचारांचा मनोमन स्वीकार ते कधीच करू शकले नाहीत. हळूहळू त्यांना या 
सर्व प्रकाराचा उद्देग आला. त्यांचा संपूर्ण भ्रमनिरास झाला व त्यांनी ८-९ वर्षे प्रामा- 
णिकपणे अनेक अडीअडचणींतून पक्षाचे काम केले असूनही कम्युनिस्ट पक्ष सोडला. 
( आयुष्यातल्या या पर्वाबद्दल त्यांनी नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या हरवलेले दिवस या 
आत्मनिवेदनपर पुस्तकात लिहिलेच आहे. ) आता ते आपल्या आवडत्या इंग्रजी भाषा 
आणि साहित्य या विषयाच्या अध्यापनाकडे वळले. त्यासाठी भाषाविज्ञान विषयांची 
माहिती असणे जरूर आहे, हे लक्षात आल्यावर त्यांनी उन्हाळी वर्गातून आणि नंतर एक 
वर्षमर फेलो म्हणून डेकन कोलिजमध्ये त्या विषयाचे अध्ययन केले. महाविद्यालयीन 
पातळीवर इंग्रजी शिकवण्याचा १८ वर्षांचा अनुभव गाठीशी बांधून नंतर ते नागपूर विद्या- 
पीठात इंग्रजी विषयाचे रीडर आणि नंतर प्रमुख झाले. १९७८-७९ मध्ये ते निवृत्त झाले 


प्रभाकर ऊध्वेरेषे : एक संस्मरण / १३ 


अनुक्रमणिका 


व॑ काहीं काळानंतर पुण्यात स्थायिक झाले. मी. १९८५ मध्ये पुण्यात स्थायिक झाल्यानंतर 
गेळी २-४ वर्षे मळा त्यांचा अधिक सातत्याने सहवास घडला. ऊर्ध्वरेषे, भागवत; 
जमदग्नी वगेरे आम्ही सर्व समवयस्क निवृत्त इंग्रजीचे प्राध्यापक भेटत असू व चर्चा; गप्पा 
होत. निडृत्तिवेतन मिळाल्यानंतर आमचे मंडळ केवळ आर्थिक प्रश्नाकरता चालू न ठेवता 
चर्चा, निवंधवाचन, सांस्कृतिक व सामाजिक कार्य वगैरे चाळू ठेवण्याकरिता एक गट 
करून काही नवा कार्यक्रम हातांत ध्यावा; असे प्राध्यापक ऊर्ध्वरेषेनी सुचवले. आमच्याही 
मनात तसेच काही विचार घोळत असल्यामुळे आम्ही ती सूचना आनंदाने स्वीकारली 
आणि आता कामाला सुरुवात करणार, इतक्यात आमच्या दुर्दैवाने आम्हांला प्राध्यापक 
ऊर्ध्वरेषे यांच्या साथीला मुकावे लागत आहे. त्यांची आठवण आम्हाला सतत राहील व 
त्यांची गेरहजेरी पदोपदी तीव्रतेने जाणवेल. 


प्राध्यापक उर्ध्वरेषे यांचे गेल्या चार-एक वर्षांतील साप्ताहिक सोबतमध्ये प्रसिद्ध झालेले 
छे माझ्या वाचनात आले. त्या वरून त्यांच्या विचारांची ब लेखनाची आणि काही प्रमाणात 
त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची कल्पना सहज येऊ शकते. या लेखांपूर्वी त्यांची तीन पुस्तके प्रसिद्ध 
झालेली मळा माहीत आहित. त्यात गॉर्कीच्या आडे या कादंबरीचा मराठी अनुवाद हे विशेष 
गाजले व त्यांना १९६७ मध्ये सोबिएत लंड नियत-कलिकाचा नेहरू पुरस्कार मिळाला. 
त्यांच्या १९६९ मध्ये नागपूरला प्रसिद्ध झालेल्या द स्टोरी व्ह लॅंग्वेज या लहानशा 
पुस्तकात भाषेचा अभ्यास करणाऱ्या शाळा-कॉलेजांतील विद्यार्थ्यांना इंग्रजी भाषेविषयी व 
त्याच अनुषंगाने येणाऱ्या भारतीय भाषांसंबंधी प्राथमिक स्वरूपाची माहिती रोचक पद्धतीने 
मांडली आहे. आजच्या विद्यार्थिवर्गाचे ब त्यांना इंग्रजी शिकवणाऱ्या प्राध्यापकांचे ज्ञान 
आणि कोशल्य व आज आपणां सर्वांसमोर असलेल्या काही समस्या यासंबंधीचे विचार 
पुण्याच्या साताहिक सोबजतमध्ये वेळोवेळीं प्रसिद्ध झाळे आहेत. त्यांची ओळख करून देणे 
मला आवश्यक वाटते. कारण आज या शोक्षणिक समस्या आपल्या सर्वांसमोर ताज्या आहेत. 
हे लेख म्हणजे-- 


१, इंग्रजीची खिडकी, मराठीचे डोळे ( १४-७-८५) 

२. इंग्रजी बागुलबुवा आता पुरे झाला ( २-२-८६) 

३. इंग्रजीचे अध्ययन, अध्यापन व संशोधन ( ४-५-८६) 

४ इंग्रजीच्या अध्यापनाची समस्या कशी सुटेल १ ( २३-३-८७) 

५. इंग्रजी वाड्ययाचे अध्ययन व अध्यापन ( १०-५-८७) 

६. इंग्रजीत नापास कोग ? विद्यार्थी, शिक्षक, की शासन १ (९-८-८७) 
७. हे पाहा आमच्या इंग्रजीच्या प्राध्यापकांचे संशोधन ( ४-१०-८७) 
८. रोक्‍्सपियर कसा शिकवावा १? ( २०-३-१९८८) 

९, इंग्रजी साहित्पराचे अध्यापन : ना. ल. वैद्यांना उत्तर ( १९-६-८८ ) 


१४ | भांषा आणि जीवन ७ : २ / उन्हाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


: इंग्रजीची खिडकी. मराठीचे डोळे ! या लेखात विज्ञान, तंत्रज्ञान, वैद्यक, उच्चं बं 
सर्वोच्च न्यायाल्ये, आंतरराष्ट्रीय संबंध, उद्योगधंदे व व्यापाराच्या क्षेत्रातील सर्वोच्च 
पातळीवरील व्यवहार व केंद्र सरकास्चा बराचसा कारभार अश्या काही क्षेत्रात इंग्रजीचे 
महत्त्व कायम राहणे आता अटळ असले, तरी राज्यपातळीवरील ब जिल्हा ब तालुका 
पातळीवरील कारभार आणि लोकजीवन, साहित्य, वृत्तपत्रे वगैरे क्षेत्रात प्रादेशिक भाषांचे 
महत्त्व वाढत जाणे हेही तितकेच अटळ आहे. तेव्हा बहुसंख्य लोकांना इंग्रजीचे त्यांच्या 
विशिष्ट गरजांपुरते ज्ञान असले, म्हणजे पुरे, असे ते म्हणतात. प्रादेशिक भाषांच्या माध्य- 
मांच्या शाळातून जे इंग्रजी दिकवले जाते त्याचा दर्जा सुधारण्यासाठी कसोशीने प्रयत्न 
करण्याची शासनाकडे लोकांनी मागणी केली पाहिजे. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत झालेल्या 
अशा प्रयत्नांचे कठोर मूल्यांकन झाले पाहिजे ब काही मर्यादित अर्थाने इंग्रजीही आमच्या 
गरजांच्या हरीने आमची खिडकी असली, तरी आमचे डोळे प्रादेशिक भाषांचे-म्हणजे 
महाराष्ट्रात मराठीचे असले पाहिजेत, असे त्यांचे प्रतिपादन आहे. 

: इंग्रजी बागुलबुवा आता पुरे झाला ! या लेखात इंग्रजीच्या वाढत्या हब्यासामुळे व 
अध्यापनामुळे मराठीला वाःचकवगच राहणार नाही व ती नामशेष होईल वगैरे बागुल्बुवा 
उभा करण्यापेक्षा काही क्षेत्रांत इंग्रजीचे महत्त्व कायम राहूनही प्रादेशिक पुस्तकांचा वाचक- 
वर्ग कसा वाडेळ, याचे प्रयत्न झाळे पाहिजेत व ते अधिक जिद्दीने झाळे पाहिजेत. इंग्रजीचे 
अध्ययन हे प्रादेशिक भाषेला मारक नाही, हा मुद्दा मांडून हे अध्यापन करीत असताना 
यैगाऱ्या समस्यांचा ते विचार करतात. 

या समस्यांमधे प्रामुख्याने अभ्यासक्रम कसा असावा, पुस्तके व साहित्य कोगते असावे 
वगेरेबाबतचे विचार या तीन-चार लेखांत मांडळे आहेत. क्लीषेकांवरून या लेखांतील 
विचारांचे दिग्दर्शन सहज होऊ शकते. सर्वसाधारणपणे ' इंग्रजीची खिडकी... ! या 
लेखात सांगितल्याप्रमाणे एका विशिष्ट उद्देशाने इंग्रजी शिकवावे, त्याकरिता शिक्षकांनी 
जाणीवपूर्वक व क्र्तेव्यबुद्धीने काम करावे, त्यांना योग्य ते मार्गदर्शन मिळण्याची सोय 
असावी, अशा प्रकारचे प्रतिपादन त्यांनी केलेले आहे. यासंबंधात आणखी एका महत्त्वाच्या 
मुद्दयाची चर्चाही या व इतर लेखांत आढळते. सर्वच विद्यार्थ्यांना. इंग्रजी शिकविताना 
साहित्यावर अवाजवी भर देणाऱ्या पारंपरिक पद्धतीचा त्याग करून उपयुक्ततेच्या व्यावहारिक 
दृष्टिकोनातून शिकविले पाहिजे. शोक्सपियर, चासर, इत्यादी महान्‌ साहित्यिकांच्या कला- 
कृतींचे स्सम्रहण करण्यापेक्षा इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व मिळवून एक साधन या दृष्टीने तिचा 
कौशल्याने उपयोग करायचेप्च प्रयत्न सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांकडून करवून घेतले पाहिजेत. 
तस्च इंग्रजीच्या अध्ययन व अध्यापनातील समस्या सुट्टू शकतील. अद्या प्रकास्चे विचार 
स्पष्टपणे आणि परखडपणे मांडून त्यांनी वाचकांना, पालकांना व शिक्षकांना जागे केले 
आहि. हे सर्व लेख मराठीत असल्यामुळे सर्व वाचकांपर्थेत सहजपणे पोचू शकतील. 

इंग्रजी साहित्याचे अध्यापन ज्या विद्यार्थ्यांना करायचे, ते कोगत्या उद्देशाने आणि 


प्रभाकर ऊर्ध्व रेषे १ एक संस्मरण | दध 


अनुक्रमणिका 


कोणत्या पद्धतीने करायचे, हाही त्यांच्या चिंतनाचा विषय काही लेखांमधून आलेला आहे. 

परभाषेतील साहित्याच्या अभ्यासाचे माध्यमही खभाषा ( भारतीय संदर्भात प्रादेशिक 
भाषा ) असावे, असे विचार त्यांनी मांडले होते, त्यावर ना. ल. वेंद्य यांनी १७-४-१९८८ 
च्या अंकात ऊर्ध्वरेब्रेंचा हा मुद्दा विचाराह आहे, असे म्हणून काही प्रमागात सहमती 
दाखवून कोणत्याही भाषेतील साहित्याचा पूर्ण रसास्वाद मूळभाषेतून'च घेता येतो, असा 
प्रतिविचार मांडला होता. यावर उत्तर म्हणून ऊर्ध्वरेषे यांनी विचार मांडले आहेत. वेद्यांचे 
म्हणणे रास्त आहे, असे मान्य करून ऊध्वरेषे विचास्तात, की हे ' व्यवहार्य ' आहे का? 
प्रादेशिक भाषा हीच मातृभाषा असलेल्या आपल्या विद्यार्थ्यांना हे रक्य नाही. किंबहुना 
त्याची तितकी गरजही नाही. इंग्रजी किंया इतर कुठल्याही भाषेचे विद्यार्थी ग्रीक वा 
रशियन साहित्याचा अभ्यासही त्यांच्या स्वतःच्या भाषेतूनच करतात. भाष्रांतरित 
साहित्याचे स्थान ब अभ्यास यांविषयी व भाषांतर आणि भाषांतरपद्धती यांवर आजकाल 
खुपच उपयुक्त चर्चा होत आहे. त्या संदर्भात दोबां लेखकांच्या चर्चेचा विचार करता येईल. 

याबाबत एवढे मात्र खरे, की आत्तापर्येत आपल्या शाळा-कलिजांतून भाषांतरंपद्धती 
बापरीत असू. त्याचे बरे-वाईट परिगाम आपल्या इंग्रजी शिक्रविण्यावर झालेले आहेत. 
याची जाणीव ठेवून इंग्रजी साहित्याचे अध्यापन व इंग्रजी भाषेचे अध्यापन यांतील स्पष्ट भेद 
मनात सतत बाळगला पाहिजे. 

दुसरा एक विचार मला मांडावासा वाटतो, तो म्हणजे सव्याच्या पद्धतीत शिकलेठा 
आमचा विद्यार्थी इंग्रजी भाषेबददळ अवांतर जाणतो पण इंग्रजी माघ्रा जाणत नाही, इंग्रजी 
साहित्याबद्दल अवांतर माहिती जाणतो; पण इंग्रजी साहित्य जागत नाही. 

आमच्या या उमद्या मनाच्या, तरुणांना लाजवील, असा उत्साह शेवटपर्यंत टिकून अस- 
णाऱ्या, समाजापुढील प्रश्नांचा कळकळीने विचार करणाऱ्या आणि ते सोडवण्यासाठी सतत 
काही करू पाहगाऱ्या मित्राला ही श्रद्धांजली ! 


अहमदनगर महाविद्यालयातून इंग्रजीचे प्राध्यापक म्हणून निवृत्त, 


वसंतबद्दार, ११९ बी, पभात रस्ता, पुणे ४११ ००४. 


[ मराठी अभ्यास परिषद (१९८२) आणि परिषदेची पत्रिका ( १९८५) यांना 
सुरुवातीपासून उत्साहाने पाठिंबा देंगाऱ्या वडीडधाऱ्या मंडळींमध्ये चिरस्मृत प्रभाकर वामन 
ऊर्ध्वरेषे यांचे नाव प्रामुख्याने ध्यायला पाहिजे. * इंग्रजीची खिडकी, मराठीचे डोळे! ही 
परिषदेने ग्रेथाळीसमवेत काढळेळी विकटचिठ्ठी त्यांना आवडायची आणि तिचा उपयोग 
तांनी शीषेकासाठी तसा उल्लेख करून केळा. पत्रिकेत प्रकाशित झालेले त्यांचे लेखन 
म्हणजे-' परभाघ्रांतीळ नावांचे उच्चार कसे कराते ! प्रसारमाथ्यमांच्या समस्या व उपाय *, 
३:१५६-१२, हिवाळा १९८५--संपादक |] 


१६ / भाषा आणि जीवन ७: २ / उन्हाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


जाता जाता 


मराठी भाषेतली लागालागी आणि लावालावी 
नीति बडवे 


अग “ आई ग, काय जोराची ठेच लागली ! वेळ नाही; म्हणून भूक लागली असून 
खाल्लं नाही. आता पायाला लागलं, म्हणून गाडी चुकते, को काय! गाडी तर केव्हाची 
लागली असेल प्लॅटफॉमेळा. या पावसाळ्याच्या दिवसांत काही तशी ज़ागा धरावी लागत 
नाही. बस लागते, म्हणून गाडीसाठी धडपड. शिवाय गाडीने जाताना वाटेत कजत 
लागतं. तिथल्या वड्यांची ओढ लागलेली. पण घरी गेल्यावर खाल्लं नाही, तर ते आईला 
लागतं. दिवे लावण्याच्या वेळेला घरी पोहोचचलेलं वरं. शिवाय आज टी. व्हीवर आवडता 
कार्यक्रम लागणार आहे. आमच्या शोजार्‍्यांनाही माझं फार लागतं आहे. आमच्या 
रेडिओवर सिलोन नीट लागत नाही. त्यामुळे रेडिओवर माझ्या आवडीचं गार्ण लागलें, की 
लगेचच टेप करून ठेवतात. शिवाय मला ' हे ? लागतं, ' ते! लागतं, म्हणून कोठुकंही 
करतात. मला जरा लागलेल्याच काचऱ्या आवडतात, म्हणून काचऱ्या लागल्या, की माझी 
आठवण काढतात, आणि * लागली होती का ग, उचकी ? म्हणून विचारतात. इतक्या 
प्रेमळ रोजाऱ्यांसाठी या ना त्या हातानं काहीतरी करावंच लागतं. परवाच त्यांच्या 
नातवाला तिसरं लागलें, म्हणून त्यांना साडी घेतली, तो जायला लागला आता शाळेत. 
आता पुढची १५-२० वषे शाळाकेलिज त्याच्या मागं लागलं. त्याचा इंजिनियरिंगच्या 
यादीत नबर लागेल का, याची आजींना आत्तापासूनच काळजी लागली आहे. ' नाही, 
तर आपली सरळ त्याच्या नावावर लॉटरीची तिकिटे ध्यायळा लागायची ? म्हणत होत्या. 
: कुणी सांगावं, लागून जायची एखाद वेळेला ! ? 

याखेरीज कीड लागली, नजर लागली, दृष्ट लागली... आंब्याला मोहोर लागला, 
दही लागळे, दही छान लागलं, इत्यादी इत्यादी हे आहेच किंवा एकदम ट्यूबच 
लागली... त्याचं असं झाले. 

आमच्याकडे सध्या एक अमेरिकन पाहुणी आली आहे. मराठी शिकतेथ्‌. 

परा रात्री आम्ही असंच बाहेरच्या खोलीत गप्पा मारत बसलो होतो. तिच्या आत- 
मधल्या खोलीत दिवा तसाच चाळू राहिला होता. माझी बहीण काहीतरी कामाला उठली; 
तर ही तिला म्हणते, 

“६ माझ्या खोलीतला दिबा लाव. ”? 

आम्हांला कोणालाच काही कळळं नाही, की ही अशी कायं म्हणतेय. 

माझी बहीण म्हणाली, 


मराठी भाषेतील लागालागी आणि लावालावी / १७ 


अनुक्रमणिका 


“ काय करू ?” 
ही परत म्हणते. 
५: तिथला दिवा लाव. ” 
माझी बहीण म्हणाली. 
“ म्हणजे बंद करू का? ? 
- ती म्हणाली. 
६ हो. लाव! ” 
मग माझ्या बहिणीने तिठा सांगितले. 
: टिंबा तर लाबलेलाच आहे. आता तो * बंद कर*, असं सांगायचं. ” 
त्यावर ही म्हणते. 
५ मग ' दार लाव * म्हणजे काय!” 
तेव्हा आमच्या सगळ्यांच्या डोक्यात टयूब लागली. म्हणजे खरं तर आमच्या पाहुणीने 
लावली ! 
५: दार लाव , ' खिडकी लाव ? मधे लावणे म्हणजे ' बंद कर, पण ' टी. व्ही. 
लाव :, ' रेडिओ लाव '; ' गॅस लाव, ' दिवा लाव ? मधे लावणे याचा अर्थ * सुरू कर * 
असा विरुद्ध अर्थी होतो ! 


भाघुनिक युरोपीय भाषा व जपानी भाषा विभाग, 
पुणे विद्यापीठ, रानडे इन्स्टिटयूट, पुणे ४११ ००४ 


प्रश्‍नाळू 


मी सह! इमानी नोकर ठेवले आहेत 

(जे काही मी जाणतो सगळे त्यांनीच शिकवले ) 

त्यांची नावे ना ? काय आणि का आणि का आणि कधी आणि कसे आणि कुठे आणि 
कोग 


रड्यई किपालेंग (इंग्लिश कवी १८५५-१९३६) 


१८ । भाषा आणि जीवन ७ ! २ / उन्हाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


€९ नऊ. 


भाषाविकासातील कोशकार्यांचे महत्त्व 


प्रमोद तलगेरी 


[ डॉ. प्रमोद तलगेरी दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात जमन विभागाचे प्रमुख 
आहेत. त्यांनी एका चर्चासत्रात भाषाविकास आणि भाषाकोडा यांच्या परस्पर संबंधांविषयी 
मांडलेळे विचार भाषा आणि जींवनच्या वाचकांपर्यंत पोहोचावे, म्हणून ते संक्षित अनु- 
वादाच्या स्वरूपात पुढे दिले आहेत. त्यांपैकी काही विचार तर आपल्याला अंतसुख करतील, 
असे आहेत. प्रा. तलगेरींनी आपलं विवेचन प्रामुख्याने मराठी आणि कोकणी भाषेच्या 
ंदर्भात केलं आहे. पण त्यांनी इथे उपस्थित केलेले मुद्दे इतरही भारतीय भाषांना लागू 
करता येतील. ] 


स्वातंत्र्योत्तरकाळात भारताची प्रांतवार पुनरचना झाली. पण भाषाविषयक धोरण आणि 
प्रादेशिक भाषांचा विकास यांविषयी वाद मात्र अजूनही 'चाळूच आहेत. या सगळ्या 
'वर्वितचर्वणात आषण एक गोष्ट साफ विसरूनच गेलो आहोत, की एखादी भाषा लोक 
बोलत राहिले, लेखक त्या भाषेत लिहीत राहिले, भाषांतरकार इतर भाषांतील मोलिक 
खजिने आपल्या भाषेत भाषांतरित करीत राहिले, आणि भाषावैज्ञानिक आणि कोशकार 
त्या भाषेविषयी सातत्याने नोंदी करीत राहिले, तरच ती भाषा जगू शकते आणि बृद्धिंगत 
होऊ शकते. 

रोजच्या वापरातले राब्द, शब्दभेद आणि शोलीविशेषांची कोशात दखल घेतली जाते. 
बदलत्या समाजामधे भाषेला एक गतिशील सातत्य असतं. कोशात भाषाप्रवाहातली निसटती 
रूपं संग्रहित केली जातात. त्यातूनच भाषा प्रमाणीकृत होते. 

भाषा जसं रूप धारण करते, तसं तिचं प्रतिबिंब कोशात उमटतं. म्हणूनच एकभाषा- 
कोशाच्या अवलोकनावरून एखाद्या भाषेच्या विकासाचा दर्जा ठरवता येतो. किंबहुना फक्त 
विकसित भाषांमधेच एकमाषाकोशाचची निर्मिती होऊ शकते. 

कोदानिर्मिती हे एक अविरत 'वालणारं कार्य आहे. समाजजीवनाच्या सर्व क्षेत्रांत 
भाषाव्यवहार शक्‍य व्हावा, म्हणून मुवलक राब्यसंपत्ती निर्माण होऊन, ती रुळून, तिचं 
प्रमाणीकरण होण्यासाठी कोऱास्वनेचं काम संस्थात्मक पद्धतीने आणि सातत्याने चाळू 
राहणं आवश्‍यक आहे. कोरकारितेचं भाषाविकासातीळ अनन्यसाधारण महत्त्व भारतीय 
प्रादेशिक भाषांच्या संदर्भात आपण लक्षातच घेतलेलं दिसत नाही. 

या संदर्भात आपग जर्मन भाषेच्या विकासातल्या टप्प्यांचं निरीक्षण करू. तिच्या 
विकासासाठी दोन शातकांपूर्वीच कसे जागीवपूर्वक प्रयत्न केले गेले, याचं उदाहरण विचारात 
घेता येईल. 


भाषा विकासातील कोशदायांचे महत्त्व / १९ 


अनुक्रमणिका 


पण याचबरोबर ' स्वभाषाविकास ' म्हणजे परभाषांन्वा अव्हेर किंवा दुस्वास नाही, देही 
लक्षात घेतले पाहिजे, इथे प्रसिद्ध कोशकार नोआ वेब्स्टर याने घातलेल्या * संकलनाच्या 
आणि विभाजना 'च्या तत्त्वाचा उल्लेख करता येईल. अमेरिकन भाषेच्या प्रमाणीकरणासाठी 
वेब्स्टरनं कोशाचं माध्यम वापरलं, तेव्हा त्यानं फक्त अमेरिकन वाड्ययीन नमुन्यांवरून 
शब्दसूची तयार केली आणि ब्रिटिश नमुन्यांचा अव्हेर केला. हे विभाजनाचं तत्त्व आणि 
भाषाशुद्धीकरणा'चा दुराग्रह माषाविकासाला मारक ठरेल, हे मराठी-कोकणी किंवा हिंदी- 
उदूच्या उदाहरणांवरून स्पष्ट करता येईल. 

आपल्या भाषेच्या आणि अनुषंगाने समाजाच्या विकासासाठी इतर भाषांविषयी सहिष्णु- 
वृत्ती वाढवली पाहिजे. आज भारतात जो भाषिक अतिरेकाचा उद्रेक झालेला दिसतो, तो 
आपल्या भाष्रिक न्यूनगंडाचंच ग्योतक आहे, आणि तो आपल्या मातृभाषेच्या हेळसांडीतून 
उद्‌भवला आहे. 

मला वाटतं, भारतातली, विशेषतः महाराष्ट्रातली आजची तरूण पिढी ही मातृभाषा 
हरखलेली पिढी आहे. त्यातून त्यांच्या मनात एक अनामिक असुरक्षिततेची भावना घर 
करून बसळी आहे. आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी आस्थेने आणि ठामपणे मातृभाषेचा वापर 
करणं आवश्‍यक आहे... 

६ जमन विद्यापीठांमधे वैज्ञानिक क्षेत्रात असलेली लंटिनची मक्‍तेदारी हळुहळू कमी 
होऊ,लागली. तिचं स्थान आता जमन भाषा घेऊ लागली; कारण या काळात जमनमधे 
प्रचंड प्रमाणावर वैज्ञानिक परिभाप्रा-कोशांची निर्मिती झाली. त्यामुळे विज्ञानविषयक ब 
तंत्रविद्याविषयक प्रमाणित पारिभाषिक जमन प्रतिशब्द रुळले. मुख्यतः भाषावैज्ञानिक 
आणि कोशकार यांनी अद्या रीतीने एकोणिसाव्या गातकात जर्भन भाषेच्या भावी उत्तर्षा- 
साठी भरभक्कम चौकट निर्माण केली... 

: मातृभाषेत सजञनशीळ, विद्रत्तापूर्ण,, किंवा वृत्तपत्तीय अद्या कोणत्याही स्वरूपाचं 
लिखाण करण्यासाठी आवश्यक अशी एकभाषाकोशाची परंपरा भारतीय भाषांमधे अभावा- 
नेच आढळते. द्विभाबाकोरा किंवा बहुभाषाकोर किंवा विरोष्र शब्दसूचींची रचना याची 
एक सातत्यपूर्ण परंपरा अमुक एका भारतीय भाषेत निर्माग झाली आहे, असं कोणत्याहो 
भारतीय भाषेबाबत अभिमानाने म्हणता येणार नाही. फक्त काही तुरळक आणि खाजगी 
धंदेवाईक स्वरूपाचे प्रयत्न काय ते याळा अपवाद आहेत. 

: भारतीय समाज हा एक बहुरंगी, बहुढंगी, आणि बहुभाषिक समाज आहे. अका 
समाजात कोशांसारख्या साधनांच्या भक्रम आधाराची बोली आणि लेखी भाषाव्यवहारा- 
साठी गरज आहे. त्यासाठी काही सजनशीळ लेखक आणि पत्रकार यांनी वापरलेली आणि 
त्या त्या प्रसंगी तात्पुरती तयार केलेडी परिमाप्रा पुरेशी ठरत नाही... 

६ भारतातीळछ इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधे बालवर्गासाठीही पॉकेट ऑक्सफर्ड डिक्रा- 
नरी संदर्भग्रंथ म्हणून नेमली जाते. पग प्रादेशिक भाषांच्या शाळात मात्र मुलं भाषेच्या 


२० / भाषा भाणि जीवत ७ : २ / उन्हाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


तासाला असे संदभेग्रथ वापरताना दिसत नाहीत. अद्या तऱ्हेचे एकभांप्राकोग हिंदीत किंवा 
अन्य कोगत्याही भारतीय भाषांमधे उपलब्धच नाहीत. “ मळा कधीच मराठी मराठी 
शब्दकोशार्‍ची गरज पडत नाही; * असं मोठ्या अभिमानाने सांगगारे मराठी लेखक भेटले 
आहेत. ते म्हणतात, ' काहीही झालं, तरी मराठी माझी मातृमाब्रा आहे. मग मला 
कशाला कोश लागेळ १? कोगत्याही प्रांतिक भाषेच्या तृत्तयत्राच्या कचेरीत किंवा कोणाही 
पत्रकाराच्या हाताशी स्वतःजवळ असा एकभाषाकोर कधीच नसतो. अगदी आजसुद्धा 
बर्‍याच भारतीय भाषा वेयक्तिक पातळीवर खतंत्रपणे निथेत्रित केल्या जातात. 

“ जमेनीमधे मुलांना इतर पाठ्यपुस्तकाबरोबरच जभंन भाषेचा एकमाष्राकोश एक 
महत्त्वाचं शैक्षणिक साधन म्हणून पुरला जातो. मुलांना पहिल्यापासूनच कोळात राब्द 
बघायची सबय लावली जाते. त्यामुळे शब्द वापरताना अर्थाविषयी संदिग्धता रहात नाही. 
भाष्राविकासासाठी राब्दार्थाचं प्रमाणित प्रयोजन शाळेच्या चाकोरीतूनच केळं जातं. एक- 
'भाषाकोश अक्शा रीतीने मातृभाषेतील प्रमाणित रूपं कळवण्याच्या कामी आपली भूमिका 
बजावतो... 

“ बहुतेक सर्व युरोपीय भाषांमधे एकोणिसाव्या दातकात शासनाच्या मदतीने किंवा 
मरतीशिवायही कोशस्वनेचे प्रकल्प हाती घेतले गेले. या कामात मनापासून स्स घेऊन 
कोरकार आणि भाषावैज्ञानिकांनी शास्त्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचं सहकार्य केलं. इथं उदाहरणा- 
दाखल जर्मन भाषेचा उल्लेख करता येईल. 

“: जमेन भाषेला सतराव्या शतकात एका न्यूनभावानं पछाडलेलं होतं. आपल्याला 
अस्खलित फरेच बोलता येते याचीच जमन खानदानी मंडळी त्यावेळी प्रोढी मिखायची. 
असं म्हणतात, की प्रशियाचा राजा फ्रेडरिक महांन याच्यावर फरेंच संस्कृतीचा इतका 
पगडा होता, की त्याने फरेंच ही ज़वळजवळ जर्मनीची राजभाषराच करून टाकली होती ! 
पण अठराव्या आणि एकोणिसाव्या शतकात जमन लेखक आणि कवी, भाषावेज्ञानिक 
आणि कोशकार यांनी फार मोठी जोखीम वाहून अगदी प्राचीनकाळापासूनचं जर्मन 
भाषेचं वैभव आणि वाड्ययसंपत्ती संग्रहित आणि ग्रथित करून ठेवली; कोश, ज्ञानकोश 
आणि इतर संदर्भग्रंथ संपादित करून अनेकविध परकीय भाषांतून तसंच संस्कृतमधूनही 
मोठ्या प्रमागात भाषांतर करून स्वभाषा समृद्ध केली. अश्या रीतीने जमन पंडित आणि 
विद्वानांनी सर्वसामान्य जनतेचा आपल्या भाषेविषयीचा विश्वास आणि स्वामिमान पुन:- 
प्रस्थापित केला. या प्रयत्नांमधून जमन वाड्यय स्चनेसाठी त्यांनी प्रचंड शब्दसंपत्तीचा 
भक्कम पाया घातला. त्यामुळे भाषा व्यवहाराच्या कोगत्याही क्षेत्रात जर्मन भाषेतून लेखन 
करण्याची सोय झाली. 

“६ प्रगत देशात शाब्दकोश हे प्रमाणभाषेचं प्रतीकच मानले जातात. आज'ची भारता- 
तल्या भाषांची परिस्थिती ही काहीशी एकोणिसाव्या शतकातल्या अमेरिकेसारखी आहे. 
म्हणजे कमालीची वांशिक भिन्नता, ओपः'चारिक शिक्षणाची उणीव आणि प्रमाणित भाषा- 


भाषा विकासातील कोशकायोचे महत्त्व | २१ 


अनुक्रमणिका 


व्यवहाराची निकड. कोकणी भाषेचं उदाहरण द्यायचं झालं, तर शुद्धलेखन, उच्चारण, 
आणि दाक्ष्दांमधळे भेद लक्षात घेता कोकणीच्या बोळी आणि लेखी वापरासाठी बिरोत्र 
मागदहाक ठरेळ अश्या संदर्भ ग्रंथाची गरज आहे. ज्याच्या प्रामाण्याविषयी साशंकता 
असणार नाही असा संदर्भग्रंथ कोकणीभाषकाला घूपच उपयोगी ठरेल. जमनमधे ' सीब्ज! 
म्हणून एक उच्चारण कोश आहे. त्याचं प्रामाण्य सर्वमान्य आहे. रेडिओ आणि दूर- 
दर्शनवर बातम्या देंगारांसाठी आणि निवेदकांसाठी, तसंच नटांसाठी हा कोश अधिकृत 
संदर्भग्रंथ म्हणून वापरला जातो. भारतात आकादावाणी किंवा दूरदशीनकडे अश्या तऱ्हेचा 
उच्चारकोश असल्याचं ऐकिवात नाही. खरं तर एकाही भारतीय एकमभाप्राकोशात योग्य 
व प्रमाणित उच्चारांबद्दल काहीही माहितीच पुरवलेली नसते... 

“ भारतातील कोरशकारितेत दिसणारा एक सुत्त प्रवाह म्हणजे विभाजनाच्या तत्त्वाचा. 
( नोआ वेब्स्टस्च्या अमेरिकन भाषेच्या कोशात दिसतो तसा.) अलिकडचे हिंदी कोरा- 
कार, विदोषतः शासकीय संस्थांसाठी काम करणारे कोऱकार हिंदीच्या शुद्धीकरणाच्या भरात' 
-आणि विज्ञेषतः हिंदी उर्दूपासूत वेगळी उठून दिसावी म्हणून- चांगल्या रुळलेल्या 
हिंदुस्तानी दाब्दांचं * तग ? काढून टाकतात, कारण हे शब्द मूळ फार्सी किंवा अरवी 
असतात ! 

“ या माषेच्या झुद्ठीकरणाच्या संदर्भात मळा मान्यवर नट बलराज सहानी यांच्या मार्मिक 
भाष्याची आठवण होत आहे. त्यांना माझ्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाने १९७२ मध्ये 
दीक्षांत समारंभात भाषण देण्यासाठी बोलावलं होतं. एका सिनेमा नटाला- आणि तेही 
हिंदी सिनेसष्टीतल्या विद्यापीठाच्या श्रोतूवर्गाळा संबोधित करण्यासाठी बोलवावं, यांचं पुष्कळ 
रूढिप्रिय लोकांना खुपच आश्चर्य वाटलं. आपल्या खुमासदार भाषणात बलराज सहानींनी 
आपल्या शिक्षगातल्या, सामाजिक प्रव्रत्तीमधल्या आणि भाषाव्यवहारातल्या विसंगती स्पष्टपणे 
दाखवून दिल्या. 

“ हिंदी आणि उर्दूळा अनुक्रमे पाकिप्तानात आणि भारतात मिळणाऱ्या वागणुकीवद्दल 
ते म्हणाले, “ पाकिप्तान रेडिओ उर्दूमधे राकक्‍्य तेवढे जास्त फार्सी आणि अरबी शब्द 
घाळून तिचं सोंदर्य नष्ट करतो आणि ऑल इंडिया रेडिओ हिंदीमधे संपूर्ण संस्कृत कोरा 
कोंबून तिळा बेढब करतो. माझा चित्रपट क्षेत्रातला मित्र जॉनी वॉकर एकदा गमतीने 
म्हणाला, की निवेदकाने ' अत्र हिंदी म॑ समाचार सुनिये ? असं' म्हणण्याऐवजी ' अब 
समाचारां म॑ हिन्दी सुनिये ', असं म्हटलं तर बरं होईल, ” ( बलराज सहानी, १९७२ : 
प्रन ७)... 

“ भारतीय संस्कृती ही एक संमिश्र संस्कृती आहे. ति'च्या बांधणीतीळ विविधता हीच 
तिची खरी शक्ती आहे, तिळा तिचा मोठा इतिहास आहे. आपले कोशकार अर्वाचीन 
भाषांबाबत हा महत्त्वाचा मुद्दा टक्षातच घेत नाहीत, की भाषेमध्ये सांस्कृतिक संदर्भाची 
जी भर पडते, तिची मुळं ही इतिहासात रुजलेली असतात. “ भाषेतील सांस्कृतिक 


२२ / भाषा भषाणि जीवन ७! २ / उन्हाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


आधानाचा हा भाग म्हणजे एतद्देशीय सुसंस्कृत भाषिक प्रज्ञेचा आणि मोर्या सुविद्य 
भाषिक समाजाचा निदेशक बनतो. ” ( गॅलाडो १९८१! ए. ६१) अशा स्थितीमध्ये 
भाषा व्यक्तिगत निथंत्रणातून मुक्त होते. मराठीच्या समृद्धीचं रहस्य यातच आहे. 

मी जरा आणखी पुढे जाऊंन टीका करण्याचे स्वातंत्र्य घेतो. कोकणीला मराठीहून 
वेगळे असं स्वतंत्र भाषिक अस्तित्व आहे, असं दाखवून देण्याची राजकीय आणि शास्त्रीय 
पातळीवरची धडपड चाललेली दिसते. पग निव्वळ “ शुद्ध ? कोकणीचं अस्तित्व सिद्ध 
करण्यासाठी मराठी मूळ असलेल्या सगळ्या शब्दांचे € तण ! कोकणीच्या कोशातून काढून 
टाकणं, ही मोठी चूक ठरेल. य़ा. दोन्ही भाषा रतकानुरातकं एकत्र नांदल्या आहेत. 
त्यांना समाईक इतिहास आहे. या दोन भाषांमधे हृद्य देवाणघेवाण झालेली आहे. 

“ एका विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भातच भाषा साकारते. विशिष्ट ऐतिहासिक संदर्भात 
शब्दाळा आनुषंगिक भावार्थांची जोड मिळत जाते. कोगत्याही प्रमागभाषेची समृद्धी ही 

च्यातील राब्दांच्या नवीन अर्थेच्छटा धारण करण्याच्या क्षमतेवर अवलंबून असते. अशा 
शब्दाचं त्या भाष्रासमाजाला आपल्या समाईक सांस्कृतिक भूतकाळातल्या अनुभवांशी 
नाते जोडता यायला पाहिजे. आणि हेच भाषेच्या एकीकरणा'चे आणि सहभागा'चे कार्य 
होय. शब्द म्हणजे काही केवळ एक कोरगत पद नाही. एखाद्या सजनशील लेखकाच्या 
दृष्टीने शब्द म्हणजे एक सांस्कृतिक ठेवाच आहे. आणि त्यात सबंध समाजाऱचा सहभाग 
असतो. समाजाचा सगळा अनुभव या शब्दात सामावलेला असतो. विशिष्ट संदर्भात तो 
शब्द वापरला असता समाजाला पुनःप्रत्ययाचा अनुभव येतो, इतिहासाला उजाळा मिळतो. 
अनुभव अंगीकारण्यात सुसंबद्धता येते. वाड्ययवाचनातून प्रत्येक माणसाला या सामाजिक 
सहभागाचा अनुभव मिळतो. माणसाच्या भूतकाळातील आणि वर्तमानातील सर्व अनुभव 
क्षेत्रात सहभागी होणं, हे तर वाळायाचं आणि भाषेचं सर्वात महत्त्वाचं कार्य आहे. 

५ कोशांमुळे हे सहभागा'चं कार्य सुकर होते. सामाजिक भाषाव्यवहाराच्या प्रवाहित्वा- 
मुळे एखी विस्मरणात उत्त झाला असता असा जो भाषेच्या इतिहासाचा भाग असतो 
त्याचे कोश जतन करतात... 

“ कोशरचना करणं ही खरोखर पाहता एक शात्त्रीय कामगिरी आहे. पण डॉ. अशोक 
केळकर म्हणतात ( १९८० : ए. २३२१ ) त्याप्रमाणे, भारतात आधुनिक भाषावैज्ञानिक 
अभ्यासाची सुखात या दातकाच्या पाचव्या दशकातच झाली असली तरीही कोशासारख्या 
महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामध्ये भाषाविज्ञानात प्रशिक्षित अद्या लोकांची भरती क्वचितच 
केली जाते... 

५: आतापर्यंत शासकीय किंबा खाजगी संस्थांनी सामाजिक आणि वैयक्तिक भाषा- 
व्यवहाराच्या निरनिराळ्या क्षेत्रात प्रांतिक भाषेच्या विकासासाठी केलेल्या प्रयत्नांना किती 
यदा आलं आहे, याची खात्री करून घेतली पाहिजे. तसंच त्या त्या प्रांतातले लोक 
स्वभाषा वापरण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करतात का, प्रांतिक भाषा हे माध्यम असलेल्या 


भाषाविकासातील कोशकार्यांचे महत्त्व / २३ 


अनुक्रमणिका 


शाळांमध्ये आपल्या मुलांना घालायला पालकांना आवडेल का, प्रांतिक भाषेतील शास्त्रीय 
विषयांवरील पुस्तकांच्या निर्मितीचं प्रमाण वाढलं आहे का, आणि उच्चशिक्षण प्रांतिक 
भाषेतून घेण्याचं प्रमाण वाढलं आहे का, हेही सर्वेक्षणाद्रारे ठखता येईल. तसंच भारतीय 
भाषांतील वर्तमानपत्रे, मासिके, आणि इतर नियतकालिकं यांचा खप वाढला आहे का, 
सर्वसामान्य भारतीय लोक वापरत असलेल्या भाषेवर इंग्रजीचा पगडा कितीं आहे, प्रांतिक 
भाषेतीळ चित्रपटांच्या संख्येत वाढ झाली आहे का, आणि प्रसार माध्यमातील विज्ञापनात 
अजूनही त्याच प्रमाणात इंग्रजी राब्द वापरले जातात का, हे ही पाहिले पाहिजे. या पाहणी- 
बरून प्रांतिक भाषांबाबत समाजाच्या प्रतिसादात आणि प्रद्ृतीत कायं बदल झाळे आहेत, 
ते दिसून येईल. 

“: शहरी भागात इंग्रजीचा प्रमाव कमी झालेला नाही हे नक्की. एके काळी प्रांतिक 
भाषामाध्यम असलेल्या अनेक शाळांतून प्रांतिक भाषा माध्यंम म्हणून काहून टाकल्या 
आहेत. किंवा या शाळांमधे नवीन इंग्रजी माध्यमही सुरू केलं आहे. या सर्वांची पहाणी 
केली पाहिजे. जोपर्यंत वरील निकष्ांना धरून पायाभूत शब्दांच्या याद्या तयार केल्या जात 
नाहीत तोपथत कोणताही उपयुक्त ऱब्दकोर- एकमभाषघ्री किंवा द्विभाप्री- निर्माण होणं 
शक्‍य नाही. 

“ कोरस्चनेतून भोषाविकासासाठी चौकट तयार केली जाते. भारतात मात्र याला 
दुदेंबाने विद्वानांकडून विशेष मान्यता सिळालेली नाही आणि शासन किंवा खाजगी संस्थां- 
कडूनही अभावानेच मदत मिळाली आहे. कारंतांसारखा विद्वान माणूसही आपल्या “ कोरा- 
स्वना ? या विषयांवरील व्याख्यानात संम्युएळ जान्सनच्या व्याख्येवर शिक्कामोतेब करून 
कोशकाराला ' निरूपद्रवी भारवाहक? (1811116595 १1029 ) म्हणतो आणि वर कोर- 
स्तनेच्या कार्यात र्त असलेले लोकही स्वतः ' भाखाहक ही उपाधी मान्य करतील, असं 
म्हणतो ! 

“ घृण सरतेरोवटी हे ' भार वाहण्याचं' कामच फक्त कोशकारितेच्या संस्थापक 
बांधणीचा मजबूत पाया घाडू दाकेळ. यासाठी पिढ्यानपिढ्या शांतपणे, चिकाटीने आणि 
सातत्याने काम करणं आवद्यक आहे. हे शासकीय यंत्रणेतून किंवा घोषणा देऊन आणि 
दगडफेक करून साधणार नाही तर मनापासून काम करणाऱ्या व्यावसायिक भाषावेज्ञा- 
निकांच्या अनेक पिढ्यांनी अत्यंत सखोळ आणि पद्धतशीर काम केल्याने हे साधणार आहे. 
प्रांतीय विद्यापीठे आणि प्रांतिक भाषा संचालनालय यांच्या संलम़ प्रयत्नांतून हे काम 
म्हणजे शेक्षणिक संशोधन कार्याचा भाग बनलं पाहिजे. जीवनाच्या निरनिराळ्या क्षेत्रातून 
माहिती आणि सामस्री मोळा कणणाऱ्या एखाद्या सांख्यिकी संस्थेसारखी कोरास्चना करणारी 
संस्था ही कायमस्वरूपी संस्था राहिली पाहिजे. जर भारतीय भाषांची उन्नती साधायची 
असेल, तर प्रत्येक भारतीय भाषेसाठी स्वायत्त कोशस्वना संस्था स्थापली पाहिजे. तिने 
प्रमाणित कोशापाठी लागगारी सामत्री गोळा केळी पाहिजे. याचा उपयोग शाळा-कॉलिज- 


२४ / भाषा आणि जीवन ७ : २ / उन्हाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


मे, कवी, लेखक, पत्रकारांना आणि अधिकाधिक साक्षर होणाऱ्या प्रांतिक समाजाला जरूर 
होईल. अनेक रातकांपासून अविरत कार्य करत असलेल्या आकादेमी फ्रांसेजच्या धरतीवर 
कोदास्चना संस्थांनी काम कराबं अशा चिवट प्रयत्नांमधूनच भाषिक गटबाजी जाऊन 
खरंखुरं मातृभाषा-प्रेम, इतर भाषांविषयी सहिष्णुता, आणि विदेशी भाषांकडे मोकळ्या 
मनाने बवण्याची वृत्ती वाढेल. ” 


संदभ : 

कने सुमित्र मंगेशा १९८० (टपाल तहात5 3 एतांद्या व्ट्लष्डाव3119. 
समावेरः एल. इगुस्ता, संपादक १९८०. 

कारंत एम्‌. व्ही. १९८६ लेख. ग॥८ ग[त७$ जी पाता, &5णात89) 16५6७, 
१७ ऑगस्ट. 

केळकर अ्योक रा. १९८० [लाजा 81९25 09 ऐ॥०तेढात ताच 112709९605 : 
8556551161: 9110 1€001111019(1015. समावेश : मिश्र, संपादक १९८० : 
प. २२८-२४., 

गलार्डा ए. १९८० 1)ल0180165 कात (४९ 51६ तद्ा01281101 100655 समावेश 
हृगुस्ता १९८०, 

इगुस्ता एळ., संपादक १९८० 1॥८०१ ६10 11९1100 11 12/1०021910119. हॉन्‌बीम 
प्रेस, 

पट्टनायक देवीप्रसन्न १९८० प्रसावना, समावेदा : मिश्र, संपादक १९८०. 

मिश्र बालगोविंद, संपादक १९८०, 1.671002103019 111 तांच. मैसूर १ भारतीय भाषा 
संस्थान, 

सहानी बलराज, १९७२ दौक्षांत समारोह अभिभाषण, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ, नवी 
दिली, १६ नोव्हें. पुस्तिका. 

मूळ प्रकारान ! ]1)2061011116011 0 1931४20926 : 118 1२०1९०1 12:1002191)11015 


उ9७५/७॥191 ॥४७॥॥७॥ (111,७615119% ॥6७५७, 1४0४011081 1986, 1. 
8-12. 


अनुवाद : नीति बडवे, भाघुनिक युरोपीय भाषा व जपानी भाषा विभाग, पुणे 
विद्यापीठ, रानडे इन्स्टिटयूट, पुणे ४9१५ ००४. 


भाषाविकासातील कोशकार्याचे महत्त्व | २५ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा पुनरंचित अभ्यासक्रम 
पाचवी ते आठवीसाठी व्याकरण इत्यादी 


द. त. गोखले 


पंतप्रधान राजीव गांधींच्या नेतृत्वाखालील केंद्रशासनाने नवे राष्ट्रीय शेक्षणिक 
धोरण १९८६ साली जाहीर केले आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य 
सरकारांची हालचाल लगबगीने सुरू झाली. आपल्या महाराष्ट्र राज्याने * पुनर- 
र्राचत अम्यासक्रमाचा मसुदा ' १९८७ साली प्रसिद्ध केला आहे आणि त्यावर 
सूचना मागविल्या आहेत. या मसुद्याच्या प्रस्तावनेत म्हटल्याप्रमाणे, राष्ट्रीय 
शक्षिणक धोरण आणि तोवर उपलब्ध असलेली अनेक प्रकारची सामग्री विचारात 
घेऊन राज्यसरकारच्या प्रयत्नाने हा मसुदा तयार झाला. त्यात राज्य सरकारचे 
अनेंक अधिकारी, निमंत्रित विषयतज्ज्ञ वगेरंच्या कार्यंगटांचा महत्त्वाचा सहभाग 
आहे. दि. ३ एप्रिल व दि. २८, २९ जुले १९८७ रोजी शासन-नियुक्‍्त सदस्य 
आणि निमंत्रित शिक्षणतज्ज्ञ यांच्या एका सभेत या मसुद्याला अंतिम रूप दिले 
गेले. आता महाराष्ट्र राज्य शेक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक 
श्री. व. रा. नागपुरे यांनी त्याचे प्रकाशन केले आहे. 

या मसुद्यावर सूचना मागविलेल्या असल्या, तरी त्याच्या प्रस्तावनेत सूचना 
पाठविण्याचा अंतिम दिनांक दिलेला नाही. सूचनांचा विचार करून, मसुद्यात योग्य 
ते फेरफार करून, तो ' शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविला जाईल ', असे तेथे मोघम 
म्हटलेले आहे. * मर्यादित वितरणासाठी ' प्रसिद्ध झालेला हा मसुदा नुकताच योगा- 
योगाने प्रस्तुत लेखकाच्या हाती पडला. तेव्हा त्याची ही समीक्षा कालबाह्य ठरणार 
नाही, हो आजा. 

कोणताही अभ्यासक्रम विशिष्ट शेक्षणिक धोरणाच्या, आकृतिबंधाच्या नि 
संघटनेच्या चौकटीतच ठरत असतो. तेव्हा प्रस्तुत अभ्यासक्रमाची चौकट प्रथम 
संक्षेपाने तरी बघितली पाहिजे. राष्ट्रीय शेक्षणिक धोरणाची चर्चा आजवर वृत्त- 
पत्रांतून पुष्कळ झाली आहे. तेव्हा येथे त्याच्या परिचयाची विशेष आवशयकता 
नाही. देशभर शिक्षणाच्या व्यवस्थेत सुसुत्रता यावी, अभ्यास जीवनाभिमुख असावा, 
त्यातून योग्य ते मनुष्यबळ तयार व्हावे, प्राथमिक शिक्षण स्वयंपूर्ण असावे, ते 
सावेत्रिक असावे, अभ्यासक्रम ' शिक्षक-केंद्रित ' असण्यापेक्षा * विद्यार्थी-केंद्रित ! 
असावा, थोडक्यात, एकविसाव्या शतकाला सामोरे जाण्याची क्षमता आपल्या 
अंगी यावी, वगेरे उद्दिष्टे नव्या राष्ट्रीय शेक्षणिक धोरणाने स्वत:पुढे ठेवली आहेत, 


२६ / भाषा भाणि जीवन ७ : २ / उन्हाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


हे आपल्याला ठाऊक आहे. नवा अभ्प्रासक्रम इयत्ता १-५ यांचा कनिष्ठ प्राथमिक 
स्तर आणि ६ते ८ या इयत्तांचा वरिष्ठ प्राथमिक स्तर मानतो; आणि ८--२--२ 
असा आकृतिबंध आपल्या डोळ्यांसमोर ठेवतो. म्हणजेच आता ४ थीऐंवजी 
५ वी अखेर नि ७ वीऐवजी ८ वी अखर शिक्षणाचा पहिला नि दुसरा टप्पा 
पुरा होईल. 

महाराष्ट्राचा शेक्षणिक आकृतिबंध अखिल भारताशी सुसंगत राहणार असला, 
तरी इंग्रजी व हिंदी यांच्या शिक्षणात महाराष्ट्र आपला मोठेपणा जपणार आहे. 
इतर राज्यांत या दोन भाषांचे शिक्षण ६ वी पासून सुरू होईल, तर महाराष्ट्रात 
ते ५ वी पासून सुरू होईल. 

एकूण ४५ तासिकांपैकी १५ तासिका ३ भाषांच्या वाट्याला येतील, (म्हणजे 
मातृभाषेच्या वा मराठीच्या वाट्याला सुमारे ५ तासिका येतील), असे पृष्ठ ४ वर 
म्हटले आहे. मात्र ' मातृभाषेच्या अध्यापनासाठी एकूण ३० मिनिटांच्या १३ 
तासिका एका आठवड्यात असतील ', असे पृष्ठ १४ वर सांगितलेले आहे. प्रस्तुत 
पुस्तिकेमधला अभ्यासक्रम ३ भाषांना १५ तासिकांप्रमाणे आखला आहे, को मात- 
भाषेला ३० मिनिटांच्या १३ तासिकांप्रमाणे आखला आहे, ते समजत नाही. 
१५/२ नि १३ तासिकांचा मेळ कसा बसतो, ते कळत नाहो. 

' व्याकरणाचे पुस्तक वेगळे न काढता पाठ्यपुस्तकाबरोबर तो भाग जोडलेला 
असावा ', असा आदेश पृष्ठ १४ वर दिला असून, त्याच पृष्ठावर ५ वीच्या पाठय- 
पुस्तकातील “ गद्य व कविता ' ६४ पृष्ठे; ६ वी नि ७ वीच्या पाठ्यपुस्तकातील 
७२ पृष्ठे आणि ८ वीच्या पाठ्यपुस्तकातील ८० पृष्ठे असेल, असें म्हटले आहे. 
व्याकरणासाठी किती पृष्ठे, याचा उल्लेख नाही. मात्र, पृष्ठांच्या आकाराचा तेथे 
उल्लेख नाही. (टंकाच्या आकाराचा निर्देश नसावा, हे साहजिक होय.) 

या मसुद्यात १ ली ते ३ रीच्या अभ्यासक्रमात व्याकरणाचा वेगळा भाग नाहीं. 
४थी ते ८ वीच्या अभ्यासक्रमात तसा भाग आहे. याचा अर्थ, ४ थी पूर्वी व्याकरण 
नाही, असा मात्र नाही. उदाहरणाथ, ३ रीच्या अभ्यासक्रमात, विद्यार्थी ' पाठच” 
पुस्तकातील नाम, विशेषण, क्रियापद ओळखून लिहितो ', असा उल्लेख आहे. 
(पृष्ठ २२). येथे आपण ५एवी ते ८ वीच्या व्याकरणादिक भाषिक अभ्यासाचा 
मुख्यत: विचार करणार आहोत. त्यात १ ली ते ४ थीच्या अभ्पासाचाही थोडा 
उल्लेख येईल. 

या सवच मसुद्यात अध्यापनशास्त्र नि मराठी विषय यांच्या अत्याधुनिक ज्ञानाची 
नि तंत्राची, त्यांच्या ज्ञानाशी किंवा शेथिल्याशी मोठी चमत्कारिक भेसळ झालेली 
आहे ! एकीकडे अभ्यासक्रमाची इयत्तावार मांडणी करताना ती आधुनिक पद्धतीने 
* अध्यापनाची निष्पत्ती' आणि ' उपक्रम ' यांच्या कोष्टकात बसविलो आहे; 


मराठीचा पुनरंचित भभ्यासक्रम | २७ 


अनुक्रमणिका 


* व्याकरण शिकवताना व्याख्येवर भर देऊ नये ', अशी रास्त सूचना दिली आहे 
(पृष्ठ २९) ; अभ्प्रासक्रपात शब्दकोशच नव्हे, तर ज्ञानक्रोश, वालज्ञानकोश, 
इत्यादी महाकोशही आणले आहेत (पृष्ठ ३८). तर दुसरीकडे, उद्देद्यला उद्देश 
म्हटले आहे (पृष्ठ २५, ४२) ; वृत्तांत ' पादानुकूलक ' नावाच्या अज्ञात वृत्ताचा 
निदेश केला आहे (पृष्ठ ४२) ; नव्या शद्धलेखनात नसलेल्या ' परसवर्णाने दाख- 
विल्या जाणाऱ्या ' अनस्वारांचा उल्लेख उगाच केला आहे (पृष्ठ ३२) ; वाक्यांच्या 
प्रकारात स्वार्थी, प्रश्‍नार्थी, आज्ञार्थी वगरे प्रकारांप्रमाणे केवल, मिश्र, संयक्‍त हे 
प्रकारही येतात, याविषयी अज्ञान दाखविले आहे (पृष्ठ ३२, ३८) ; * वाक्यातील 
शब्दांचे व्याकरण ' सांगणे हा बी. ए. च्या विद्यार्थ्पांनाही अवघड वाटणारा विषय 
कोणतीही मर्यादा न घालता, इयत्ता ७ वीला घातला आहे (पृष्ठ ३८) ; आणि 
इयत्ता ४ थी व ६ वीसाठी एक * क्षमता ' अशी दिली आहे, कौ ' भाषिक वेशिष्ट्ये 
व भाषेची शास्त्रीय बैठक समजावून घेऊन त्यानुसार भाषेचा वापर करणे. ' (पृष्ठ 
२५, ३२) ! - खरोखर अगडबंब शब्दांखरीज या *क्षमते'मध्ये काहीतरी हाती 
लागते काय ? “ भाषेची वैशिष्ट्ये ' काय, नि “ भाषेची शास्त्रीय बेठक ' काय ! 
ती ' समजावून घेऊन ' ' भाषेचा वापर ' कसा करायचा? विद्यार्थ्यांत राहो; 
पण शिक्षकांत तरी ही ' क्षमता ' असते काय ? 

या मसुद्यात वारंवार व्याकरणाचा आणि शुद्धलेखनाचा प्रत्यक्ष किवा पर्यायाने 
उल्लेख झाला आहे. शुद्धलेखनाचे ' मराठी साहित्य महामंडळा'चे नियम शासनाने 
मान्य केलेले असल्यामुळे तेच नियम या मसुद्यात अभिप्रेत आहेत, असे समजता 
येईल. पण व्याकरणाचे काय ? दादोबांपासून गोडबोले, चिपळूणकर, जोशी, दामले 
राजवाडे, ग. हृ. केळकर, मंगरूळकर वगरे अनेक व्याकरणकार अर्वाचीन काळात 
होऊन गले. त्यांच्यामध्ये भरपूर मतभेद आहेत. व्याकरणाच्या एकेका अंगावरही 
त्यांचे ऐकमत्य नाही हे जाणकारांना माहीत आहे. अश्या स्थितीत अभ्यासक्रम 
आखताना प्रमाण धरलेल्या व्याकरणाचा निदेश करायला नको काय ? निदान 
अभ्यासक्रमाच्या कोणत्या भागासाठीं कोणते व्याकरण प्रमाण मानले आहे, ते 
सांगायला नको काय ? त्याशिवाय अभ्यासक्रम कार्यान्वित कसा करता येईल ? 
बरे, व्याकरणावर पुस्तक असणार नाही, असेही हा मसुदा सांगून बसला आहे. मग 
पाठ्यपुस्तकात जर काही विवेचन आलेच, तर तेवढ्यावर भागेल काय ? शिक्षकां- 
साठी हस्तपुस्तिका काढण्याचा विचार आहे. तोमध्ये तरी यासंबंधी सविस्तर 
खुलासा आला पाहिजे. 

५ वीच्या अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्याने कर्ता, कर्म, क्रियापद ही ओळखावी, 
अशी अपेक्षा आहे (पृष्ठ २९); ७ वीच्या अभ्यासक्रमात प्रयोगांचा उल्लेख आहे, 
(पृष्ठ २८); आणि ७ वीच्या अभ्यासक्रमात “ अर्थ ' आले आहेत (पृष्ठ ३८ ) 


२८ / भाषा आणि जीवन ७ : २ / उन्हाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


पण कर्ता, प्रयोग, अर्थ वगरेंबाबत दादोबा, जोशी, खेर, दामले वगरे व्याकरणे- 
कारांत काही मतभेद आहेत, हे जाणकारांना ठाऊक आहे. यासाठीच कोणता 
व्याकरणकार आपण कोठे प्रमाण मानला आहे, हे अभ्प्रासक्रपाने सरळे सांगितले 
पाहिजे, असे वर म्हटले. दादोबा, जोशी, खेर, दामले वगेरे व्याकरणकारांच्या 
मूलभूत मतभिन्नतेकडे डोळेझाक करून ती बिचाऱ्या प्राथमिक शिक्षकांच्या, माध्य- 
मिक शिक्षकांच्या, (किवा सामान्य शालेय व्याकरणकारांच्या) पदरात घालणे 
हा दंभ होय. या व्याकरणकारांची मतभिन्नता अभ्यासक्रम ठरविणारांना मिटवता 
येईल, असे येथें सुचवायचे नाहो. पण त्यांनी पाठ्यांश तरी स्पष्ट करून शिक्षकांपुढे 
ठेवला पाहिजे. 

' उद्देश  ( > उद्दे्य) आणि ' विधेय " यांचा परिचय ४ थीपासून विद्यार्थ्यांना 
झाला पाहिज, (पृष्ठ २५, ४२), असे हा मसुदा म्हणतो. पण वाक्‍्यपूथक्करणाच्या 
या भागाचा व्याकरणाच्या इतर भागांशी संबंध काय, ते समजत नाहो. खरोखर 
एकीकडे नामे, विशेषणे, क्रियापदे वगेरे शब्दजाती; विभक्ती, आख्यात (काळ, 
अर्थे) वगेरे विकरणे; कर्ता, कमं, क्रियापद, प्रयोग वगेरे वाक्यरचना आणि दुसरी- 
कडे वाक्यपृथक्करण यांचा तसा साक्षात संबंध आहे काय? इंग्रजी व्याकरणातील 
हो चीज आपल्याकडे आणण्यास माझा विरोध नाही. पण व्याकरणाच्या अभ्यास- 
क्रमात ती घालताना तिचा इतर पाठयक्रमाशी संबंध काय, ते शिक्षकांना कळले 
पाहिजे. अधांतरी लोंबकळणारी एखादी सुटी, मोकळो गोष्ट विद्यार्थ्याच्या डोक्यात 
भरवली, तर त्यांची तकशकक्‍्तीच गोंधळून जाण्याचा संभव असतो. 

आत्ताच जे उद्देश्य नि विधेय यांविषयी म्हटले, ते एका अर्थी व्याकरणाच्या 
सर्वेच अभ्यासक्रमाविषयी म्हणता येण्यासारखे आहे. ' कार्यात्मक पद्धतोचे व्याकरण 
शिकविणे ' असा आदेश या मसुद्यात दिलेला आहे. (उदा०, पृ. २५). पण कार्या- 
त्मक पद्धतीने सवे व्याकरण शिकविता येईल काय ? ८ वी पर्यंत जेवढे व्याकरण 
अभिप्रेत आहे, तेवढे तरी शिकविता येईल काय ? फॅक्शनल ग्रामर (व्यावहारिक 
व्याकरण) ही कल्पना ,अकोलकर-पाटणकरांच्या पुस्तकाने महाराष्ट्रीय शालेय 
जगतात प्रथम ठळकपणे पुढे आली. पण तिचा पुरा पाठपुरावा अद्यापि झालेला 
नाही. व्याकरणातील कोणता भाग किती व्यवहारोपयोगी आहे, याची झाडून 
पाहणी झाली पाहिजे. ती अद्यापि झाली नाहीं. हा प्रस्तुत अभ्यासक्रम तयार कर- 
णाऱ्यांचा दोष नव्हे. ते काम मोठ्या संशोधनाचे, जाणकारांचे नि परिश्रमाचे आहे. 
पण या लोकांनी ' कार्यात्मक पद्धती ' वगेरे शब्द वापरून शिक्षकांना संभ्रमात 
ढकलणे, फंक्शनल ग्रामरच्या परिसरात हळूच नेऊन पोचवणे, योग्य नव्हे. 

सद्य:स्थितीत व्याकरणाचा विशिष्ट पाठ्यांश (तो व्यवहारोपयोगी कितपत 
आहे, हे न पाहता) शिकविण्यासाठी पुढे ठेवत तो जमेल तेवढा व्यवहाराशी 


मराठी'चा पुनरंवित भभ्य़ासक्रम / २९ 


अनुक्रमणिका 


संल्ग्त करणे नि ' कार्यात्मक पद्धतीने ' शिकविणे एवढेच शिक्षकांच्या हाती आहे. 

ज्ञान नि अज्ञान यांची चमत्कारिक भेसळ प्रस्तुत मसुद्यात झाली आहे, असे वर 
म्हटले आहे. त्याची प्रचीती व्याकरणाच्या पाठ्यांशाला ज्या मर्यादा घातल्या 
पाहिजेत, त्यात चांगली येते. ८ वीच्या अभ्यासक्रमात उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक एवढेच 
अलंकार आहेत; सहाच वृत्ते आहेत; प्रमुख तीनच अर्थ उल्लेखिले आहेत; म्हणजे 
पाठ्यांशाला जाणीवपूर्वक मर्यादा घातल्या आहेत. (पृ. ४२). पण शब्दसिद्धीपुढ 
उपसगेघटित, प्रत्ययघटित, समासघटित ' अशी नोंद करून तो पाठ्यांश अमर्याद 
करून सोडला आहे. इयत्ता ७ वीच्या अभ्यासक्रमात ' वाक्यातील शब्दांचे व्याकरण 
सांगण्याचा जो प्रकार आहे (पृष्ठ ३८) तो असाच अमर्याद आहे, हे पूर्वी 
सांगितलेच आहे. इयत्ता ७ वीच्या अभ्यासक्रमातच ' विभक्ती व तिचे कार्य) या 
विषयाचा समावेश आहे आणि तेथे “ कार्य ' म्हणजे वाक्यातील शब्दांचा संबंध 
जोडणे ' एवढच स्थूल कार्य अभिप्रेत नसून ' विभक्तींचे अथं ' असे सूक्ष्म कार्य 
अभिप्रेत आहे, हे ' उपकम ! या स्तंभावरून दिसून येतें. कारण विद्यार्थ्यांना विभ- 
क्तींच्या अर्थाचा * तक्ता ' करावयाचा आहे. (पृष्ठ ३८). हा पाठ्यांशही अमर्याद 
म्हटला पाहिजे. दामल्यांच्या व्याकरणातील दुसऱ्या भागातील तिसरा अध्याय 
नसता चाळला, तरी हे लक्षात येण्यासारखे आहे. 

व्याकरणाचे एखादे मान्य पाठयपुस्तक असले, तर त्यावरून निरनिराळ्या 
इयत्तांत पाठ्यांशाला कोणकोणत्या मर्यादा घालाव्या लागतात, ते समजू शकते. 
पण प्रस्तुत मसुद्यात व्याकरणाच्या पाठयपुस्तकांनाच अधंचंद्र दिलेला असल्याने 
गोंधळात भर पडण्याचाच संभव आहे. 

कोणत्याही चांगल्या अभ्यासक्रमात पाठ्यांश क्रमश: उलगडत गेला पाहिजे. 
विद्यार्थ्यांचा विकास आणि पाठ्यांशाचा विकास जोडीने नि पायरीपायरीने होत 
गेला पाहिजे. प्रस्तुत मसुद्यात पाठ्यांश केव्हा मर्यादित, तर केव्हा अमर्याद ठेवल्याने 
ती गोष्ट साधलेली नाही, हे येथवर सूचित झाले आहे. त्याची काही प्रत्यक्ष 
उदाहरणे अश्ली : या मसुद्याप्रमाणे इयत्ता दुसरीत मुलाला “* पूर्णविराम व प्रश्‍न- 
चिन्हांचा वापर करता येतो. (पृष्ठ १७), पण इयत्ता तिसरीत तो एकदम ' सवे ' 
विरापचिन्हांचा वापर करतो. (पृष्ठ २१). (विरामचिन्हे म्हणजे * थांबण्याच्या 
जागा दाखवणाऱ्या खुणा ' असा मर्यादित अर्थ आता राहिलेला नाही. पूर्णविराम, 
अर्धविराम यांच्यासह प्रश्‍नचिन्ह नि उद्गारचिन्ह यांचाही समावेश आता विराम- 
चिन्हांत होतो. आणि अवतरण, द्विबिदू, अपसारण, संयोग इत्यादींचाही लक्षणेने 
विरामचिन्हांत अंतर्भाव होऊ लागला आहे.) या मसुद्यात ' भाषिक वैशिष्ट्ये व 
भाषेची शास्त्रीय बेठक समजावून घेऊन भाषेचा वापर करणे! यापूर्वी उल्लेखिलेल्या 
या उद्दिष्टाचा उल्लेख ४ थी च्या व्याकरणात शीर्षभागी आहे. इयत्ता ५ वीत 


३१० | भाषा आणि जीवन ७ : २ / उन्हाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


त्याचा लोप झाला आहे. इयत्ता ६ वीत ते पुन्हा शौर्षंभागी झळकते ! (पृष्ठे २५, 
२९, ३२). इयत्ता ७ वी नि ८ वीमध्ये ते गुप्त आहे. व्याकरणाखाली ५वी - ६ 
वीमध्ये फक्‍त उजळणी दिली आहे! तर ८ वी - ९ वी मध्ये उजळणीचा 
पत्ताच नाही ! (पृ. २९, ३२, ३८, ४२). ' वाक्यातील शब्दांचे व्याकरण ' 
सांगणे हा व्याकरणातील शीग गाठणारा भाग ७ वीमध्ये आहे. (पृष्ठ ३८). 
(पुर्वोक्‍्त) ; पण ८ वीमध्ये त्याचा निदेशच नाही! (पृष्ठ ४२). ६ वीमध्ये 
नि ७ वीमध्येही विरामचित्हांचा वापर विद्यार्थी करतो (पृष्ठे ३२, ३८) असे 
म्हटले आहे. म्हणजे ६ वीमध्ये तो जे शिकतो, ते ७ वीमध्ये विसरत नाही, असे 
आपण समजू या. पण ६ वीमध्ये तो शुद्धलेखनाचे नियम सांगतो ' (पृष्ठ ३३) 
नि ७ वीमध्ये ' शुद्धलेखनाच्या नियमांनुसार विरामचिन्हांचा वापर करून लेखन 
करतो. ' (पृ. ३८) ! यातील उलटा प्रकार अध्यापन जाणणाऱ्या शिक्षकांना 
सहज समजू शकेल. वापर आधी, नियम नंतर, असा शेक्षणिक क्रम असतो. पण येथे 
नियम सांगणे आधीच्या इयत्तेत असून काही नियमांनुसार लखन करणे पुढच्या 
इयत्तेत आहे ! बरे, ६ व्या इयत्तेत जे ' शुद्धलेखनाचे नियम ' मुलांनी सांगावयास 
पाहिजेत, ते साधेसुधे, तुगम नाहीत. त्यांत ' तत्सम शब्दांतील उपान्त्य इ-उ-ई- 
ऊ संबंधी नियम आहेत; ' जोडाक्षरां 'चे नियम आहेत; नि ' सामासिक दब्दां- 
तील “इ! अ '(उ)' यांबद्दलही नियम आहेत. (पृष्ठ ३२). उलट, ७ व्या इयत्तेत 
ज्या ' शुद्धलेखनाच्या नियमांनुसार ' लेखन व्हावयाचे आहे, ते विरामचिन्हांसंबंधी 
भाहेत; सोपे आहेत; नि थोडेफार पूर्वपरिचित आहेत (पृष्ठ २८). येथे शद्ध- 
लेखनाच्या नियमांचा क्रमवार विकास नाही, चढती भांजणी नाही, तर उतरणी 
भांजणी आहे! 

जाताजाता 'जोडाक्षरां'चे नियम कोठे सापडतील, असा लहानसा प्रश्‍न 
विचारावासा वाटतो. असे नियम महामंडळाच्या शुद्धलेखनात दिसत नाहीत. 

या पुस्तिकेतील अभ्यासक्रम एका बाबतीत फारच महत्त्वाकांक्षी आहे. ती बाब 
म्हणजे शब्दकोशाची, ज्ञानकोशाची, वा तत्ञा कोशाची अथवा इतर काही 
महाकोशांची ! या कोशांचा वापर ७ वी-८ वीमधील प्राथमिक वर्गातील मलांना 
करता यावा, अशी ह्या अभ्यासक्रमाची उडी आहे ! वास्तवाच्या संदर्भात 
अध्यापन करता यावे, म्हणून अभ्यासक्रम आखणारांना वास्तवाचे अचूक भान ठेवावे 
लागते. त्यासाठीच अमुक विषयाला आठवड्यांच्या तासिका किती, प्रत्येक तासिकेत 
मिनिटे किती, हे बघावे लागते. खरे म्हणजे, वर्षात कामाचे दिवस किती आणि 
वर्गात मुले किती, हेही बघितले पाहिजे. पानें किती म्हटल्यावर पानात मजकूर 
किती मावणार, हेही पाहायला पाहिजे. वास्तवाचे हे अचूक आणि साक्षेपी भान या 
महत्त्वाकांक्षी अभ्परासक्रमात ठवले नसावे. आमच्या काही प्राथमिक शाळांत अजून 


मराठीचा पुनरंचित अभ्यासक्रम | ३१ 


अनुक्रमणिका 


पुरेसे शिक्षक नाहीत, मुलांना निवारा देणाऱ्या इमारती नाहीत, बसायला बाके 
नाहीत - मुले अधंपोटी उपाशी आहेत नि त्यांच्या अंगांवर घड कपडा नाही, को 
जवळ पुस्तके नाहीत ! - अशी दीनवाणी अवस्था असताना, बर्‍याच प्राथमिक 
शाळांत ग्रंथालय नाही, ग्रंथालय असले, तरी त्यात कोशादिक संदभंग्रंथ नाहीत, हे 
क्रमप्राप्त होय. आज महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यातसुद्धा होकडो प्राथमिक 
शाळा अज्या आढळतील, की जेथे ज्ञानकोश तर नाहीच, पण शब्दकोशही नाही ! 
नुसत्या प्राथमिक शाळा नव्हे, तर अनेक माध्यमिक शाळा आणि महाविद्यालयेही 
अशी आढळतील, को ज्यांना असल्या कोशांचा स्पर्शही झालेला नाही! मग 
शब्दकोश, नि महाकोश विद्यार्थ्यांना परिचित व्हावेत, अशी या पुस्तिकेतील 
अभ्यासक्रमाने केवढीही महत्त्वाकांक्षा धरली, तरी ती पुरी कशी व्हावी ? अभ्यास- 
क्रमाने शाळांचा ' अंत्योदय ' होईपर्यंत वाट बघावी, असे म्हणायचे नाही. पण 
त्याने ' सरासरी ' वस्तुस्थितीचे तरी भान ठेवले पाहिजे. निदान पुढच्या ४-प 
वर्षात शाळांत कितपत सुधारणा होईल, याचा वास्तव अंदाज घेतला पाहिजे. 
शाळेत एखादा लहानसा कोश उपलब्ध झालाच, तर वगातील ४०-४५ मलांच्या 
हाती तो कसा देणार नि त्याचा ' उपयोग ' कसा शिकवणार, त्यात हवा तो 
शब्दाथे ककिंवा माहिती शोधावयाचा “ सराव त्यांच्याकडून कसा करून घेणार 
(पृष्ठ ३८), याचे चित्र कल्पनेने तरी निर्माण करता आले पाहिजे. 

शब्दकोशादिकांची जुजबी तोंडओळख करून देण्यावर या अभ्यासक्रमाचे 
समाधान नाही. कोशातील * वणंक्रम ' नि ' संक्षेप-चिन्हे' यांचा ' दृढ ' परिचय 
तो ७ वी-८ वी तील मुलांना करून देणार आहे; “ अगदी कमी वेळात ' शब्द- 
कोशात अवघड, अपरिचित शब्द पाहण्याची ' सवय * तो मुलांना लावणार आहे; 
एवढेच नव्हे, तर ' अनृस्वार नि जोडाक्षर ' यांनी ज्यांचा प्रारंभ होतो, असे शब्द 
कोशात शोधण्याचा ' सराव ' त्यांना देणार आहे ! शब्दकोशाबरच ' ज्ञानकोश, 
बालज्ञानकोश इ० काही महाकोश्यां'ची ओळखही तो मुलांना घडविणार आहे! 
(पृष्ठ २३८) सारीच शेखमहंमदी - दुसरे काय? 

हा लेख थोडासा लांबलाच. पण प्रस्तुत पुस्तिकेतील अभ्यासक्रमाचा मसुदा 
अंशतः सुधारला गेला, तरी लेख साथको लागेल. (८ सप्टेंबर, १९८८) 


संदर्भ : राष्ट्रीय शेक्षणिक धोरण १९८६ महाराष्ट्र राज्य पुनररचित अभ्यास- 
क्रमाचा मसुदा प्राथमिक स्तर भाग १ अभ्यासक्रम (आणि) भाग २ प्रथम भाषा, 
द्वितीय भाषा आणि तृतीय भाषा, पुणे. महाराष्ट्र राज्य शेक्षणिक संशोधन व 
प्रशिक्षण परिषद, १९८७. 


रमामंगल, २९ सहबास सहनिवास, कर्वेनगर, पुणे ४११ ०२९. 


२२ / भाषा भाणि जीवन ७ ! २ / उन्हाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


दखलपाच 


घुसमटलेलो मराठो : एक रोगनिदान 


पुष्पा भावे 


वस्तुस्थिती अशी दिसते, को स्वातंत्र्यानंतर पुन्हा एकदा स्वदेशीच्या चळवळीची 
गरज आहे इतकी माणसांच्या मनात परदेशाची झोढ आहे. हे नेमके झाले कसे ? 
मराठी राजभाषा असणारे महाराष्ट्र राज्य निर्माण झाल्यावर माणसे अधिकाधिक 
इंग्रजीकडे वळली, ही उलटी गती कशामुळे काली ? 

स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा अनेकांची चुकीची समजूत अशी होती, को आता 
सामाजिक-राजकीय कतंव्याची जाणीव बाळगण्याची गरज नाहो. ज्याने त्याने 
आपला आणि आपल्या कुटुंबीयांचा विकास साधावा. या आत्मकांद्रित सुखवादी 
तर्काने ते आजूबाजूच्या परिस्थितीचा विचार करू लागले. तेव्हा लक्षात आले, को 
या देशात साधनसंपत्ती कमी आहें. त्यामुळे देशातील ऐतिहासिक परिस्थितीमुळे 
ज्या वर्गांना इंग्रजांच्या राज्यात स्वत:चा आथिक विकास घडवून आणता आला, 
त्यांनी आपल्याच हातात उन्नतीच्या किल्ल्या ठेवणे अगत्याचे आहे. 

शिक्षण हो महत्त्वाची किल्ल्ली मानावी, तर स्वातंत्र्याच्या चळवळीपासूनच 
कर्मवीर भाऊराव पाटलांसारख्यांच्या प्रयत्नाने ते गावोगावी उपलब्ध होते आहे. 
स्वातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी धोरण असणाऱ्या राज्यात 
सावेत्रिक शिक्षणाचा उत्तरोत्तर वाढता प्रसार होणार, हेही त्यांना दिसत होते. 
मग शयंतीत आधीच पुढे जाऊन उभे राहिलेल्यांनी आणखी पुढे जाण्याचा मार्ग 
शोधला - इंग्रजी माध्यम ! संख्याशास्त्रीय पुरावे देण्याची ही जागा नाही. परंतु 
शोधले, तर लक्षात येईल की, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचे प्रमाण महाराष्ट्र राज्य 
निर्मितीनंतर अधिक आणि एकोणीसकशोसत्तरनंतर विलक्षण वाढले आहे. 

सत्ताधारी वगं, त्यांनी चालू ठेवलेले बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे उद्योग आणि 
महाराष्ट्रातील बाजारपेठेवरही असलेले अमराठी वचंस्व यांमुळे जोपयंत व्यापार- 
धंद्यात इंग्रजीचे महत्त्व आहे, तोपयंत आपल्या इंग्रजी माध्यमात शिकलेल्या मुलांना 
विशष संधी आहे, हे व्यवहारी पालकांनी नेमके ओळखले होते. शिवाय समाजातील 
विशिष्ट शिक्षणसंस्थांत असणे हे समाजाच्या ' मंत्रित वर्तुळा 'तील स्थानाचे इंगित 
आहे, हेही त्यांना ठाऊक होते. 

आता हे इंग्रजी माध्यमाचे लोण केवळ श्रीमंत आणि उच्चभ्रू माणसांपर्यंतच 
थांबत नाही. आज ते गावोगावच्या साखर कारखान्यात तर पोहोचलेच आहे. पण 


घुसमटलेली मराठी । एक रोगनिदान । ३३ 


अनुक्रमणिका 


तुमच्या माझ्या दारात येणारी कोळीणही कौतुकाने सांगते, कौ तिने कष्टपूर्वक 
तिच्या मुलांना ' चर्चा च्या शाळेत घातले आहे. तिला काही सांगणे तर आज 
फारच कठीण आहे. कारण या समाजाच्या ऊध्वंगामी गतीप्रमाणे ती वागते आहे. 
तिला कोणी आणि कसे समजावयाचे - कारण मराठीविषयी भाषणे करणाऱ्या 
तमाम “ साहित्य सहवासा'तील पुढची पिढी ( प्रा. य. दि. फडके, प्रा. गो. वि. 
करंदीकर, प्रा. मे. पुं. रेगे यांच्या घरांचा अपवाद करता ) इंग्रजी माध्यमातून 
शिकलेली आहे. 

-«. इंग्रजी माध्यमातील अनेक विद्यार्थी [च्या] ... मातृभाषेच्या वापरावरही 
(परिणाम) होतो. एक कोरडे देवघेवीचे साधन म्हणून ते मराठी वापरतात. 
मराठीतील संदर्भपोषणाची शक्‍ती त्यांना दिसत नाही - गवसत नाही. मग त्यांची 
बोली निर्धन आणि कुरचूक होते. ( ही विज्लेषणे झोपडपट्टीतील माणसांच्या 
संस्कृतीपासून दूर गेलेल्या भाषेविषयी श्री. ना. ग. गोरे यांनी योजली आहेत, याचे 
मला स्मरण आहे.) यातूनच शर्‍्याच्या पद्धतीचे संभाषण चालू होते. 


सळ प्रकाहन : घुसमटलेली मराठी, महाराष्ट्र टाइम्स ( मुंबई ) 
१९८९.०८.०६ रवि : पृ. एक-दोन (जागतिक मराठी परिषदेच्या निमित्ताने). 


घसमटलेली मराठी : आणखी एक रोगनिदान 


अशोक रा. केळकर 


असं म्हटलं जातं, की चूक करणं हा माणसाचा हक्‍क आहे, पण तसलीच चूक 
पुन्हा करणं हा मूर्खांचा हक्‍क आहे. 

त्याचं असं झालं, की स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर इंग्रजीला तिच्या स्थानावरून 
खाली ढकलण्याची आपल्या राज्यकर्त्यांना एवढी घाई झाली, की खेर मंत्रिमंडळाने 
आठवीपासून इंग्रजी सुरू करण्याचा तडकाफडकी निर्णय घेतला. मराठी जनतेने 
त्याला मूक संमती दिली. तज्ज्ञ, बृद्धिमंत, विचारवंत मंडळी यातले धोके सांगत 
होती, कमी वर्षांत इंग्रजी शिकवायचे, तर शिक्षकांचा आणि शिक्षणपद्धतीचा कस 
कितीतरी वाढवायला पाहिजे. तो वाढवायचा, तर किती तरी पुर्वतयारी करायला 
पाहिज, मराठी माणसाचे इंग्रजीचे ज्ञान कच्चे राहिले, तर त्याचे व्यावहारिक 
आणि सांस्कृतिक असे दुहेरी तोटे होतील, वगेरे वगैरे. पण लक्षात कोण घेतो ? 

नंतर जनतेला हळूहळू चूक उमगू लागलो. इंग्रजीची वर्षे वाढवण्याबहल, ती 
पु्ववत्‌ पाचवीपासून सुरू करण्याबद्दल तिने सरकारवर दडपण आणले. (सरकारच्या 


३२४ / भाषा आणि जीवन ७ : २ / उन्हाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


पातळोवर चूक उमगल्याचं काही लक्षण दिसलं नाही.) मध्यंतरी, उद्योगीकरण 
आणि नागरीकरण यांचा झपाटा वाढला आणि इंग्रजीचा कमी झालेला कस 
वाढवण्यासाठी केवळ वर्षे वाढवणे पुरेसे नाही, हे लक्षात येऊ लागलं. यावर खरे 
म्हणजे शिक्षकांचा आणि भाषा शिक्षणपद्धतीचा कस वाढवणं हा उपाय होता. 

भारताच्या चार दाक्षिणात्य घटकराज्यांनी एकत्र येऊन बंगळूर येथे ब्रिटिश 
काउन्सिलचं तांत्रिक साहाय्य घेऊन १९६३ साली रीजनल इन्स्टिटयूट ऑव्ह्‌ इंग्लिश 
फॉर साउथ इंडिया ही संस्था स्थापन केली आणि इंग्लिश भाषेचं शिक्षण अधिक 
कसदार होण्यासाठी एक जोरदार कार्यक्रम आखला आणि तो दक्षिणात्य चिकाटीने 
राबवला. महाराष्ट्र सरकारने बऱ्याच उशिरा मुंबईला स्टेंट इन्स्टिटयूट ओंव्ह 
इंग्लिश फॉर महाराष्ट स्थापन केलं. पण कार्यक्रमही फार महत्त्वाकांक्षी नव्ह्ता 
आणि तो दुबळ्या रीतीने राबवला. इंग्रजीचं शिक्षण घाईतनं कमी करण्याचे दूरगामी 
दुष्परिणाम आपल्याला अजून भोवत आहेत. 

इकडे जनतेंने आपला मार्ग शोधला - तो भलताच ! आपल्या मुलांना इंग्रजी 
माध्यमातून शिक्षण माध्यमिक स्तरापासून कसे मिळेल, याची चिता पालक करू 
लागले. काहींना तर तेवढंही पूरेसं वाटलं नाही. त्यांनी तर प्राथमिक स्तरापासून - 
नव्हे, पुर्वप्राथमिक स्तरापासूबच इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण आपल्या मलांना 
मिळवून देण्याची खटपट केली. या खेपेला जनतेच्या घिसाडघाईला सरकारची मूक 
संमती राहिलो, एवढंच. बाकी कथानक पूर्वीसारखंच. तज्ज्ञ, बुद्धिमान, विचारवंत 
मंडळी ऊध्वे बाहू करून यातले धोके सांगत आहेत. या घाईचे दूरगामी दुष्प- 
परिणामही हळूहळू दिसू लागले आहेत. पण लक्षात कोण घेतो ? 

आपला सांस्कृतिक आणि बौद्धिक आत्मघात करून घ्यायचं मराठी जनतेने 
पक्कं ठरवलेलं दिसतं. तज्ज्ञ आदी मंडळींची ऐएसीतंसी ! 

सांस्कृतिक आणि बोद्धिक आत्महत्या ही जरा कडक भाषा वाटते का ? मुळीच 
नाही. ते एक नेमकं वणन आहे. (इतिहासकार राजवाड्यांनी मराठी भाषा मृमूर्ष 
आहे, म्हणून व्तेवलेलं भविष्य थोड्या वर्षांच्या फरकानं खरं ठरणार, कौ काय, 
अशी स्थिती उत्पन्न झालेली दिसते.) 


मूळ प्रकाहन : आग रामेइवरी बंब सोमेश्‍वरी, साप्ताहिक सकाळ ( पुणे ) 
१५८०९०६, पू. द, र४. 


घुसमटलेळी मराठी ; एक रोगनिदान / ३9 


अनुक्रमणिका 


मराठी माणसाचे इंग्रजी घर 
म. अ. मेहेंदळे 


कवी कुसुमाग्रजांना ज्ञानपीठ पुरस्कार अपण करण्याचा समारंभ काही महिन्या- 
पूर्वी मुंबईस साजरा झाला. त्याप्रसंगी भाषण करताना कवी कुसुमाग्रज म्हणाले होते, 

“ इंग्रजीवर एक संपन्न भाषा म्हणून माझेही प्रेम आहे. जगातील ज्ञान- 
विज्ञानाशी संपके साधणारी ती एक खिडकी आहे. हे सुभाषित मलाही मान्य आहे. 
पण खिडकी म्हणज घर नव्हे. 

म्हणजे कुसुमाग्रजांची रास्त इच्छा अशी, की मराठी माणसाचे राहण्याचे घर 
मराठी असावे. फक्त त्याची खिडको तेवढी इंग्रजी असावी. 

पण वस्तुस्थिती अशी आहे, कौ गेल्या कित्येक वर्षांपासुन सुशिक्षित मराठी 
माणूस इंग्रजी ' घरात ' राहणे पसंत करत आहे. इंग्रज आपला देश सोडून गेले, 
तरी मराठी माणसाचा त्यांच्या घराविषयीचा हव्यास कमी झाला नाही. मराठी 
माणसाला शक्‍य असते, तर तो इंग्रजांच्या देशात जाऊन तिथे खऱ्याखुऱ्या इंग्रजी 
घरात राहिला असता. पण ते शक्‍य नाही. तेव्हा तो इथेच एक शाब्दिक इंग्रजी 
घर बांधतो आणि तिथे राहण्यात धन्यता मानतो. 

हा मराठी माणूस * रिटायडं ' होण्याच्या आसपास एखाद्या ' कॉलनीत ' प्लॉट 
घेतो, नाही तर एखाद्या हाऊसग सोसायटीत किवा अपाटमेंट हाऊससध्ये ' फ्लॅट ' 
घेतो. ही सोसायटी कुणाचे प्रबोधन करणारी असली, अस्सल भारतीय असलीं, 
तरी असते मात्र “ सोसायटी ' किवा ' कॉलनी. ' तिथे मराठी माणसाचा प्लॉट 
असला, तर तो त्यावर बंगला बांधतो, नाहीतर त्याला फ्लॅटवर समाधान मानावे 
लागते. तत्पूर्वी बांधकाम जिथे करायचे, तिथे पोचायला ' अप्रोच रोड ' आहे, को 
नाही, तसेच ती जागा ' एन ए' झाली आहे, की नाही, याची खात्री करून घेतो. 

बंगल्याचा किवा फ्लॅटचा ' प्लॅन ' तयार होताना ' बिल्टअप एरिया ' किती, 
' कार्पेट एरिया ' किती, * ओपन स्पेस ' किती, त्याची *मेझरमेंटस्‌ ' तयार होतात. 
बांधकाम ' स्टिल्ट 'वर घेऊन ' पाकिग स्पेस ' देता आली, तर ती सोप बघण्यात 
येते. बंगलेवाल्यांता स्पेसबाबतीचे मोजमाप फार घट्टु नसले तरी चालतें. ' फ्लॅट- 
वाल्यांना ते चापूनचोपून बसवावे ,लागते. सर्वसाधारणवणे आमच्या या मराठी 
माणसाच्या फ्लॅटमध्ये एक ' किचन ' किवा ' किचन कम डायनिंग रूम ' असते. 
एक “ लिव्हिग रूम ' आणि एक अथवा दोन ' बेडरूम्स' असतात. फ्लॅटहोल्डर 
जरा बऱ्या स्थितीतला असला, तर त्याच्याकडे एक ' गेस्ट रूम ' अथवा ' स्टडी 
असते. फ्लॅटमध्ये एक संडास आणि एक ' बाथरूम ! असल्यास ती दोघे सेपरेट 


१६ | भाषा आणि जीवन ७ : २ / उन्हाळा १९८२ 


अनुक्रमणिका 


रांहतात, पण दोन असल्यास एकत्र नांदतांत. त्यांना ' अटच्ड टॉयलेट ' असे मराठीत 
म्हणतात. संडास सेपरेट असल्यास, तो ' इंडियन स्टाईल ' असतो. बाथरूमबरोबर 
एकत्र नांदत असल्यास तो 'वेस्टनं स्टाईल ' असतो. क्वचित ' अंग्लो इंडियन 
असतो. घरात 'फ्लोअर'वर ' टाइल्स ' बसवायच्या को ' ब्लॅक स्टोन, ' संडास- 
बाथरूममध्ये ' डोडो ' किती उंच हवा, किचनमध्ये * सिक “ कुठे, ' वॉश बेसिन 
कुठे हे त्या इंग्रजी घरात राह्यला येणाऱ्या मराठी माणसाच्या संमतीने ठरविणे 
शक्‍य असते. 

फ्लॅटच्या बाहेरच्या अंगाला लहान-मोठ्या ' बाल्न्कनीज ' असू शकतात. त्यांना 
नंतर 'ग्रिल्स' टाकून बंदिस्त करता येते. 

पुर्वीचा मराठी माणूस अंगण, ओसरी, देवघर, माजघर, उठाय-बसायची खोली 
असलेले घर बांधत असे आणि तेथे राहायला येण्यापूर्वी वास्तुशांत करीत असे. 
आताचा मराठी माणूस वर वणिलेल्या इंग्रजी घरात राहायला येण्यापूर्वी वास्तु- 
शांतीच्या नेमको उलटी 'हाऊस वार्मिंग पार्टी' देत असतो... 

मराठी माणसाने इंग्रजी घराचा ध्यास घेतला असला, तरी तिकडे इंग्रजी माणूस 
मात्र * संस्कृत कुटुंबात ' रहात आहे. 

विवाहबद्ध झालेला मराठी माणूस अगर इंग्रजी माणूस आपापल्या स्वतंत्र घरात 
राहायला गेला, की एका नव्या कुटुंबास सुरुवात करतो. त्यांना मुलेबाळे झाली, 
को काही जवळची नाती निर्माण होतात. कोणी ' बाप ' बनतो, कोणी ' आई ', 
त्यांना मुलगा ' होतो, अथवा ' मुलगी ' आणि ही मुले एकमेकांचे भाऊ-बहीण 
असतात. कुटुंबातली ही अगदी जवळची अशी नाती. यांचे एक कुटंब बनते. ही 
नाती व्यक्‍त करणारे संस्कृत शब्द पाहावेत तर ते असें आहेत: (१) पितर, (२) 
मातर्‌, (३) सूत, (४) दुहितर, (५) म्रातर, आणि (६) स्वसर्‌. संस्कृतला 
मराठी आपली आजी मानते, पण आजीचं आजीपण सिद्ध करणारा एकतरी शब्द 
आजच्या मराठीत उरला आहे का ? आई-बाप, मुलगा-मुलगी- आहे कुठे संस्कृत 
शब्दांशी काही संबंध ? नाही म्हणायला भावाने (भ्रातर्‌) थोडी पुसट खण शिल्लक 
ठेवली, आहे. 

या उलट वरील नाती व्यक्‍त करणारे इंग्रजी भाषेतले शब्द पाहिले चिणाटा 
(पितर), गा०णाहा (मातर), 501 (सूनु), ठवाष्टणालि (दुहितर), छाल्पाटा 
(म्रातर्‌), &डाटा (स्वसर्‌) तर त्यांनी आपली मावशी-आजी जी संस्कृत 
तिच्याशी प्रत्येक हब्दात आणि प्रत्येक अक्षरात आपले नाते (स्पेलिंगपुरते) अजून 
टिकवून ठेवले आहे. 
सळ प्रकादन : इंग्रजी ' घरात ' राहणारा मराठी माणूस, रविवार सकाळ (पुणे) 
१९८९, ०६, रट पु. ६. 


- 


मराठी माणसाचे इंग्रजी वर / २७ 


अनुक्रमणिका 


मराठी परभाषा म्हणून दिकवताना 


जयंत 'घुपकर 


रमेश घोंगडे, उषा रानडे, अपर्णा झा यांचे मराठी दिका आमच्या संस्थानाच्या 
ग्रंथालयात येऊन बरेच दिवस झाले. ते नजरेला पडताच परीक्षण लिहायच्या 
विचाराने मो ते वाचायला घेतले. पण माझ्या हातून काही पृस्तकपरीक्षण लिहिन 
व्हायच्या आधीच इरीना ग्लुश्‍्कोव्हा यांचे पुस्तकपरीक्षण भाषा आणि जीवनमध्ये 
प्रकाशित झाले, एकाच पुस्तकाची दोन परीक्षणे एकाच नियतकालिकात प्रसिद्ध 
करण्याची प्रथा नसावी, मग ती परीक्षणे वेगवेगळ्या दृष्टिकोणांतून लिहिलेली 
असली, तरी, या विचाराने मराठी शिका चे दुसरे परीक्षण संपूर्णपणे पाठवण्या- 
ऐवजी केवळ त्यातील प्रमुख मुद्दे जे टीकात्मक आहेत -ते मी इथे मांडत माहे. 
"पुस्तकाला नकारात्मक दृष्टिकोणातून पाहण्याचा माझा विचार नाही, हे प्रथमच 
सांगणे मला आवश्यक वाटते आणि त्या दृष्टिकोणातून माझे आणि ग्लु्कोव्हांचे 
पूणपणे एकमत असेल. | 
(१) अभ्यास २९ च्या शेवटी “ सर्वच क्रियापदांपासून सवंच संदर्भांत अशी 
विज्षेषणे होत नाहीत', ही जी तळटीप आहे, तिला अनुसरून परिशिष्ट 'ख ' मध्ये 
क्रियापदांच्या यादीत ज्या क्रियापदांपासून तशी विशेषणे बनतात, त्यांना तारांकित 
करणे योग्य होईल. 
(२) पुस्तकातील अभ्यासांची सूचना ' शिक्षकाचा प्रश्‍त आणि विद्यार्थ्याचे 
“उत्तर ' अशो आहे. ( भाषा शिकवण्याच्या क्षेत्रात याला डपपरटापा02] 9011110500 
म्हणतात). तथापि, भाषा हो प्रयोगशील असते आणि प्रश्‍नोत्तराच्या साच्यात 
बसतेच, असे नाही. मराठी शिका तील अभ्याससामग्री या साच्यात बसवण्याचा 
प्रयत्न केल्याने, अनवधानानेच, अम्यास १६ त गमतीशीर प्रसंग उद्भवला आहे. 
या अभ्यासात ' आज्ञार्थ ' शिकवला आहे, त्यामुळे शिक्षकांनी ' तुमचा हात दाखवा 
अश्यी आज्ञा करावी आणि विद्यार्थ्याने ' हा माझा हात ' असे उत्तर द्यावे, अश्ली 
सुचना अभ्यासाच्या सुरुवातीला आहे. 
तथापि, वास्तविकदृष्ट्या ' तुमचा हात दाखवा ! या आज्ञेला हात दाखवणे ही 
क्रियाच उत्तर ठरेल, ' हा माझा हात ' हे केवळ वाक्य ठरणार नाही. शिवाय खरे 
तर आज्ञेला ' उत्तर ' म्हणून दिले जात नाही, ती आज्ञा पाळली जातें किंवा मोडली 
जाते, झ॒गारली जातें. 
(२) भाषेचे हे प्रयोगशीलत्व मराठी शिका या पुस्तकात जास्त आणायला 
पाहिजे, नाही तर पुस्तकामाफेत शिकवली जाणारी भाषा सपक बनण्याची शक्‍यता 


१८ / भाषा भाणि जीवन ७: २ / उन्हाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


असते. याची एक-दोन उदाहरणे पुस्तकातून देतो. 

अभ्यास ४४ -“' मीं अकरा वाजता जेवतो. मी पोळी खातो, मी भात खातो. 
मी तूप खातो. मी वरण खातो. ' व्यवहारात * मी पोळी, भात, तूप, वरण खातो 
अशी वाक्यरचना होईल. 

अभ्यास ७७-“ मी परत साडेपाचची गाडी पकडते. सहा वाजता मी घरी 
येते. मूले वाट पाहतात. मी त्यांना चहा देते व. ' यात “' मुले वाट पाहतात हे 
कितपत योग्य आहे ? माझ्य़ा मते ' मुले वाट पाहत असतात * म्हटले जाईल. 

आमच्या संस्थानातील इतर मराठी-भाषकांबरोबर मी या संदर्भात चर्चा केली. 
मतेक्‍्य झाले नाही. 


फ़रेंच भाषा विभाग, केंद्रीय इंग्रजी आणि विदेशो भाषा संस्थान, हेदराबाद ५००००७ 


शंका आणि समाधात 


मुले वाट पाहतात, की मुले वाट पहात असतात ? 


प्रा. जयंत धुपकर यांच्या टिपणाच्या छेदक ३ मध्ये उपस्थित केलेल्या शंकेबद्दल 
थोडेसे. ' वाट पाहतात ' आणि “* वाट पहात असतात * या दोन्ही पदबंधांचा उप- 
योग वर्तमानकाळची रीत दाखवायला होऊ शकतो, हे खरे. पण अभ्यास ७७ मधील 
संदर्भात याचबरोबर घटनांच्या क्रमाचे कथनही केलेले आहे. यामुळे “ वाट पाह- 
तात ' म्हटले, तर ' मी घरी येते, नंतर मुले वाट पाहतात ', असा मनाला न पटणारा 
अथे निघतो आणि म्हणून ते वाक्य त्या संदर्भात धृपकरांना खटकले, ते स्वाभाविक 
आहे. त्या जागी ' वाट पाहृत असतात ', अशी शब्दयोजना योग्य वाटते. कारण 
त्यामुळे ' मी घरी येतें. त्या वेळी मुले वाट पाहत आहेत, अशी स्थिती असते ' असा 
मनाला पटणारा अथे निघतो. ' मुले वाट पाहत असतात ! या वाक्याने घटनांचे 
क्रमवार कथन तात्पुरते स्थगित केले जाते आणि “मी घरी येते! या मागच्या घट- 
नेला मिळणाऱ्या पाश्‍वेभूमीचे स्थिरचित्र टिपले जाते. ' चहा देते ' म्हटले, कौ 
घटसांचे चलच्चित्र पुढे चालू होते. माझ्या मराठी भाषेचा आथिक संसार ( ओरंगा- 
बाद १९७७ ) या पुस्तकाच्या प्रकरण २मध्ये या विषयाची चर्चा आली आहे. 
क्रियापदांचे काळ आणि उपकाळ ( पूर्ण, अपूर्ण, रीति सारख्या भेदांना काळाचे 
उपभेद मानण्यापेक्षा क्रियाव्याप्तीचे भेद मानणे अधिक योग्य ठरेल ) यांच्या आधु- 
निक अथविचाराचा कथा-कादंबऱ्यांच्या तंत्राच्या विद्लेषणासाठी किती उपयोग 
होऊ शकेल, हे या ठिकाणी जाणवावे. 

अशोक रा. केळकर, पुणे 


मराठी परभाषा म्हणून रिकवताना / ३९ 


अनुक्रमणिका 


इंग्लिश व्याकरणातील एक चकवा : भत्रिष्यकाळ 


मिलिंद स. मालदो 


पक 


इंग्लिश भाषेचे व्याकरण शिकता-शिकवताना ' काळ ' (९या582) ही एक 
महत्त्वाची कल्पना आपण वापरतो. * काळा'च्या दृष्टीने इंग्लिशमध्ये तीन धातुरूपे 
आहेत, असे मानून प्रत्येक क्रियापद तीन काळांमध्ये चालवून दाखविण्याचा प्रघात 
आहे. काळे यांचे इंग्रजी भाषांतरपाठ" पाहिल्यास त्यात इंग्रजी व मराठो काळ- 
रूपांचा तुलनात्मक तक्ता आढळतो. त्यात बतंमान, भूत, व भविष्य या तीन 
काळांचो रूपे दिलेली आहेत : 

(१) साधा वतमान : ए०७८85. तो खातों. 

(२) साधा भूत: प 8. त्याने खाल्ले. 

(३) साधा भविष्य : ए० ७111 881. तो खाईल. 

नेसफील्ड किंवा रेन व माटिन२ या लेखकांनी लिहिलेल्या लोकप्रिय ज्ञालोप- 
योगी व्याकरणांमध्ये सुद्धा याच प्रकारची उदाहरणे दिलेली आहेत. 

इंग्लिशच्या व्याकरणाची मांडणी पारंपरिक धर्तीने करणाऱ्या पुस्तकांमध्ये 
आणखी एंक महत्त्वाचा मुद्या मांडलेला आढळतो. तो म्हृणजे काळांची धातुरूपे 
आणि कालनिदेशन यांमध्ये एक निश्चित संबंध असतो, असे येथे मानलेले असते. 
वर्तमानकाळाची धातुरूपे क्रिया वततंमानात घडते, असे दाखवतात; भूतकाळाची 
रूपे क्रिया बोलण्याच्या क्षणाच्या आधी घडली, असा अथ व्यक्‍त करतात; तर 
भविष्यकाळाची रूपे क्रिया बोलण्याच्या क्षणाच्यानंतर म्हणजे भविष्यात घडेल, 
असा अभिप्राय व्यक्‍त करतात - या स्वरूपाचे विवेचन या व्याकरणांमध्ये सापडते. 
नेस्‌फील्डची उदाहरणे पुढीलप्रमाणे आहेत : 

(१) एप 5665 8 ४क्चा. 

(२) ९ 53७8 ळा. 

(३) एप फ्रा]! 50९0 8 डवा. 

रेन व माटिन यांनी ७2 व 100० अशी दोन क्रियापदे याच प्रकारे चालवन 
दाखविलेली आहेत. नेस्‌फील्ड यांनीं काढलेला निष्कषे प्रातिनिधिक स्वरूपाचा 
आहे : 

& ४९७, (061, 135 1126 11811 (11105 01 (61505, ५2. (1९0 765611, [16 
७३४, ज्वात (1९ ॥१॥[॥106.3 


४० / भाषा आणि जीवन ७ : २ / उन्हाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


तेंव्हा क्रियापदांची रूपे व त्यांचा काळाशी संबंधित अर्थ (कालनि्देशन) यांच्यांत 
एकास-एक असे नाते असते, किंबहुना रूपे व अथे एकच असतात, असा या सर्वे 
व्याकरणकारांचा अभिप्राय दिसतो. परंतु खरें पाहता परिस्थिती जास्त गुंतागुंतीची 
आहे. ही गुंतागुंत थोडी अधिक नीटपणे समजून घेण्याचा प्रयत्न पुढील विवेचनात 


केला आहे. 
दोन 


अगदी वरवर पाहून तुलना केली, तरी सुद्धा मराठीआणि इंग्लिश धातुरूपांतील 
एक फरक सहज दिसतो. मराठीमध्ये *खा या धातूची “खातो, 'खाते', 
“खाल्ले ', ' खाईल ' अशी रूपे “साध्या ' काळांमध्ये होतात. ( दामल्यांच्या 
व्याकरणामध्ये या रूपांना ताख्यात, लाख्यात, आणि ईलाख्यात अशी नावे प्रत्यया- 
नुसार दिलेली आहेत.४) इंग्लिशमध्ये साध्या वतं॑मानकाळात ९81. व 885 अशी 
आख्यातरूपे होतात, तर साध्या भतकाळात 86 असे रूप होतें. मात्र साध्या 
भविष्यकाळाचे रूप म्हणून मानली जाणारी रचना ४]! ९9: अशी आहे. ही रचना 
88 चे रूप म्हणता येईल का ? खरे म्हणज ४७॥1॥ या सहायक क्रियापदाबरोबर 
९81 या धातूचे प्रत्ययहीन म्हणजेच शन्यप्रत्ययी रूप या रचनेमध्ये आहे, असे 
म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. तेव्हा इंग्लिशमध्ये भविष्यकाळी मानल्या गेलेल्या 
रूपाचा प्रकार थोडा वेगळा, इतर दोन काळांच्या रूपांशी न जुळणारा आहे, एवढे 
येथे नोंदवून ठेवू. 

इंग्लिशमध्ये ७111 आणि 5181 या दोन सहायक क्रियापदांची जोड प्रमुख 
धातूंना देऊन भविष्यकाळाची रूपे साधली जातात, असे तरी म्हणता येईल का? 
तशी भूमिका स्वीकारण्यात काही अडचणी आहेत. एक म्हणजे ७111 85. आणि 
591811 68 यांना भविष्यकाळी खूपे वा रचना मानले, तर ७४००११ &8 आणि 
91071 28. यांचा काळ कोणता म्हणायचा, हा प्रश्‍न उभा राहतो. ' भविष्य- 
काळातील भूतकाळ ' वगेरे थातूरमातूर उत्तर देऊन प्रश्‍न सुटणार नाही. ७०1१ 
व 510116 ही अनक्रमे ७111 व 5181 यांची भूतकाळी रूपे आहेत, हे उघड आहे. 
याच धर्तीवर टळा-००पत, 11890-0॥1,2 अश्या वतंमानकाळी-भूतकाळी रूपांच्या 
जोड्या इतर सहायक क्रिप्रापदांच्या बाबतीतही दाखविता येतात. या सवंच 
सहायक क्रियापदांमध्ये काही ठळक साम्यस्थळे दिसतात. उदाहरणाथ, यांच्याबरोबर 
प्रमुख धातूंची शून्य प्रत्ययी रूपेच येऊ शकतात : 


१. (अ) ७11] १. (आ) %०पा0 
२. (अ) 9181 २. (आ) झआाठपात 
३. (अ) ठच ३. (आ) 0०016 
डड, (अ) 11189४ ड़. (आ) ॥॥श. 


इंग्लिश व्याकरणातील एक चकवा ; भविष्यकाळ / ४१ 


अनुक्रमणिका 


तसेच या सहायक धातूंना -आष्ट व ह्या यांनी साधणारी धातुसाधित रूपे नसतात; 
आणि त्यांना (० 88, (0 ७४] या धर्तीवर होणारें इनफिनिटिव्हचे रूपही नसते. 

या सवे चर्चेमधून निघणारा थोडासा व्यापक स्वरूपाचा मुद्या आता नोंदवायला 
हुवा : इंग्लिशमध्ये साध्या काळाची (5110160 (8150) व्याकरणिक रूपे दोनच 
प्रकारची असतात; सोयीसाठी एकाला वर्तमानकाळी रूप, तर दुसर्‍याला भूतकाळी 
रूप म्हणता येईल. हेच तत्त्व प्रमुख धातूंबरोबर सहायक धातूंनाही लागू पडते. 
(मात्र त्यांना - 5 प्रत्यय लागत नाही.) 


साध्या वर्तमानकाळाचो साध्या भतकाळाची 
रूपे: रूपे: 
१. (अ) ९81. व 885 १. (आ) दा2 
२. (अ) ७४] व | 5 २. (आ) ४११]॥८८१ 
३. (अ) छा ३. (आ) ४०] 
४. (अ) 5181 ४. (आ) 51010 
५. (अ) टा ५. (आ) ७०पात 
६. (अ) 1180 ६. (आ) गां 


एका सहायक धातूच्या बाबतीत तर ही दोन्ही रूपे सारखीच असतात, तो 
म्हणजे 1151 धातू. 
तेव्हा व्याकरणिक रूपाच्या दृष्टीनें विचार केला, तर इंग्लिशमध्ये भविष्य- 
काळाची स्वतंत्र धातुरूपे वा आख्यातरूपे नाहीत, असे म्हणायला हवे. 


तीन 

क्रियापदाची व्याकरणिक रूपे (किवा दामल्यांच्या भाषेत बोलायचे, तर आख्यात- 
रूपे) आणि त्यांचा वाक्यरचनांमधील विनियोग या दृष्टीनें विचार केला, तर 
इंग्लिशमध्ये मुख्य धातूंची (1181/1071081 ४९0) पूढील पाच प्रकारची रूपे 
वेगळी काढता येतात: 

(१) “ शून्यप्रत्ययी ” रूप 1 € / ७४91८ / छ्या. 

(वतेमानकाळी रूप : तृतीय पुरुष एकवचनाखेरीज इतर सवंत्र प्रयोग) ; 

(२) “ -5 ” रूप : पढ ह्या / ७१1७5 / ढ्पा5 

(वर्तमानकाळी रूप : फक्त तृतीय पुरुष एकवचनाबरोबर प्रयोग) ; 

१ २ ) “-€१ ” रूप : आट / ४९ / एत / टप! 

(भूतकाळी रूप : सवे पुरुष सर्वे वचनांत प्रयोग) 
(४) “८ “ रूप : ९ 185 €९1 / ७११॥० / ल्या 
(५) * ग्रा “ रूप 50९15 हाय / फव / व्याप 


४२ / भाषा आणि जीवन ७: २ / उन्हाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


या मांडणीमध्ये ७2 या धातूवर आपण अन्याय केला आहे, कारण या 
धातूची आठ रूपे आहेत : 96, 811, ९, 15, ७१5७, ४१९९, 02, 0९९0, 
मात्र हा धातू सोडल्यास बाको सर्वे मुख्य धातू या “ पंचरूपी ” व्यवस्थेत 
बसतात. 
नोंदवण्यासारखी आणखी एक गोष्ट म्हणजे (१), (२) व (३) या रूपांनी 
सहायक धातूच्या मदतीशिवायच पूर्ण वाक्य सिद्ध होते. म्हणून या रूपांना आख्यात- 
रूप ( 111112 1001) ) म्हणून वेगळी काढतात. याउलट (४) व (५) या रूपांना 
18४९ व 08 या सहायक धातूंची मदत घेतल्याशिवाय पूर्ण वाक्य सिद्ध करता येत 
नाही व म्हणून त्यांना आख्यातेतर ( ॥य-तीा८) रूपे वा धातुसाधित रूपे 
म्हणतात. 
या आख्यातेतर रूपांना वा घातुसाधितांना जी पारंपरिक नावे आहेत, ती 
थोडीशी घोटाळ्यात टाकणारी भाहेत. -1४८ रूपाला 165९1 18 व 
-९1] रूपाला [351 0811011012 म्हणण्याचा प्रघात आहे. * परंतु वस्तुत: ही नावे 
दिशाभूल करणारी आहेत, कारण ही दोन्ही धातुसाधिते वर्तमानकाळी, तसेच 
भूतकाळी अशा दोन्ही व्याकरणिक रचनांमध्ये वापरता येतात : उदा. 


(४) ( अ ) ा. 18९06 हवाय. ( वतमान : 119४९0 ) 
(आ) ग. ॥8त.. हवाला. ( भूत: 1१0 ) 
(५ ) (अ) ग. ज्या. हा पाट. ( वतमान : त्या ) 
( आ ) 1. ७9७ €वाा0१्ट. ( भ्‌त : ४४85 ) 


येथे वाक्याचा काळ ठरतो तो -ताष्ट किवा -ह्या यांच्यावरून ठरत नसून ७8 व 
19906 या सहायक धातूंच्या रूपांवरून ठरतो, हे सहज लक्षात येईल. 


चार 

भविष्यकाळ या कल्पनेकडे आता पुन्हा वळू. वर मांडलेल्या पंचरूपी व्यवस्थेत 
* भविष्यकाळी ' आख्यात रूप वा रचना दाखविता येत नाही. ७] व 5181] या 
सहायक धातूंच्या मदतीने सिद्ध झालेल्या रचनांना भविष्यकाळ असे व्याकरण- 
दृष्ट्या का म्हणता येणार नाही, हे आपण आधी पाहिलेच आहे. व्याकरणिक 
घडणीच्या दृष्टीने 1 5191 ४० किंवा ९ ७ा] इ० ही रचना वतंमानकाळी, तर 
1 आण्य]ठ ४० किवा 8 ७०५1१ ४० ही भूतकाळी असे म्हणणेच सयुक्तिक ठरेल. 
८811-00010, 1189-0१ष्टा( या जोड्यांच्या बाबतीतही हाच नियम लागू पडतो. 

यावर एक आक्षेप सहजपणे घेता येईल. तो असा, कौ 1 51811 ४० या वाक्यातून 
भविष्यात क्रिया घडणार आहे, असा अथच व्यक्‍त होतो; आणि हे खरे असेल, तर 
त्याला भविष्यकाळी रचता म्हणायला काय हरकत आहे? या आक्षेपाला उत्तर 


इंग्लिश व्याकरणातील एक चकवा : भविष्यकाळ / ०9३ 


अनुक्रमणिका 


द्यायचे, तर आपला पूर्वीचाच महा पुन्हा मांडावा लागेल : व्याकरणिक काळरूप 
आणि कालनिदेशनात्मक अथ यांच्यामध्ये एकास एक नाते असते, असे मानणे 
चुकीचे आहे. पुढील उदाहरणे पुरावा म्हणन देता येतील : 


(१) 1281. ही रचना व्याकरणदृष्ट्या व्तमानकाळी असली, तरी तिच्यातून 
नियमितपणे वा वारंवार घडणार्‍या क्रियेचाच ( ॥801(॥8] 8०071 ) अथे 
बहुतेक वेळा व्यक्‍त होतो. 

(२) 1 800 [९8९या5४7्ट (0000700. ही रचना व्याकरणदृष्ट्या अपूर्ण वतंमान- 
काळी (७1९5९11 ७1085891४8 ) असूनही भविष्यातील क्रिप्रेचा अथं 
व्यक्‍त करण्यासाठी वापरली जाते. 

(३ ) (अ ) 1 छा 10 380 ४०१ 501९000112. आणि 
(आ) 1] ७१8९ (0 88 50ण१॥ा ह १3)_२1 02. 
या रचनांचा व्याकरणिक काळ अनुक्रमे वर्तमान व भूत असला, तरी 
अर्थाच्या दृष्टीने कालनिदशनातील भेंदापेक्षा आदबश्ीरपणातील भेद 
अधिक महत्त्वाचा आहे; (आ) ही रचना (अ) पेक्षा अधिक भादबशीर 
मानली जाते. 

(४) (अ) गाट गावाला ७01] ७९ ०९९ 59 ॥0७/. 

(आ) "८ गावाला 51000 58 0एश १ ॥0%/. 
या दोन्ही रचनांचे व्याकरणिक काळ वेगवेगळे असले, तरी अर्थाच्या दृष्टीने 
दोन्हींतून भविष्यसूचनच होते, असे म्हणायला हवे. 

(५) (अ) 1 आ] ह". आणि 

(आ) 1 ठया ४0. 
या रचनांचे व्याकरणिक काळ अन॒क्रमे वतमान व भूतकाळ, असे असले, तरी 
अर्थाच्या दष्टीने या रचना खपच भिन्न आहेत (अ) मधून हेतू किंवा बेत 
( 1ग्राशा101 ) व्यक्‍त होतो, तर (आ) मधून जायलाच हवे आहे, अशा 
स्वरूपाची इष्टता सुचित होते. 

काळ ही व्याकरणिक संकल्पना आणि कालनिर्देशन हे आशयतत्त्व या अर्थघटक 


यांच्यामध्ये कोणतेही एकास-एक नाते नाहो. असे अशा प्रकारच्या उदाहरणांवरून 
लक्षात येते. 


पाच 


या सर्व विवेचनामधून दोन महत्त्वाचे निष्कषं आपल्याला काढता येतील. 
पहिला निष्कषे असा, की इंग्लिशमध्ये व्याकरणिक रूपाच्या दृष्टीने भविष्यकाळ 
ही कोटी अस्तित्वात नाही; व्याकरणकारांनी निर्माण केलेला तो एक चकवा आहे. 


४४ / भाषा आगि जीवन ७ : २ | उन्हाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


लॅटिन भाषेला लागू पडणाऱ्या कोटी इंग्लिशवर लादल्यामुळे हा चकवा निर्माण 
झाला, असे म्हणता येईल. कारण काही असो; चकवा आहे, हे निश्चित. 
व्याकरणाकडे परंपरावादी दृष्टीने पाहणाऱ्यांना हा निष्कषे अर्थातच धक्कादायक 
वाटेल. पण तो स्वीकारण्याशिवाय गत्यंतर नाही, अशी परिस्थिती इंग्लिश भाषेच्या 
बाबतीत आहे. 

दुसरा निष्कषं जास्त व्यापक स्वरूपाचा आहे, व आपण त्याची मांडणी आधीच 
केलेली आहे. हा निष्कर्ष म्हणजे व्याकरणिक काळरूपे व कालनिर्देशनात्मक अथ 
यांच्यांतील नाते गंतागुंतीचे असते; वर्तमानकाळी रूपे वा रचना यांतून वर्तमान- 
काळाचेच निर्देशन होईलच, असे नव्हे; तसेच व्याकरणिक भूतकाळ व भूतकाळात 
क्रिया घडली, असा अथं, यात एकास एक नाते असेलच, असे नव्हे. यां निष्कर्षामधून 
निघणारा आणखी एक महत्त्वाचा मृह्या येथे शेवटी मांडायला हवा. इंग्लिशमध्ये 
व्याकरणाच्या दृष्टीनें भविष्यकाळ अस्तित्वात नसला, तरी भविष्यात होणाऱ्या 
क्रियांचे निर्देशन इंग्लिशमध्ये होऊ शकत नाही, असा त्याच्यातून अथे काढणे योग्य 
होणार नाही. 

काहीशी वेगळी उदाहरणे घेऊन हा मुद्दा स्पष्ट करता येईल. संस्कृतमध्ये 
नामांची तीन संख्यावचनरूपे आहेत : एकवचन, ह्िवचन आणि बहुवचन. याउलट, 
मराठीमध्ये एकवचन आणि बहुवचन अशी दोनच संख्यावचनरूपे आहेत. परंतु 
त्यांवरून मराठी भाषेत दोन वस्तूंविषयी वा व्यक्‍तींविषयी बोलणेच शक्‍य होत 
नाही, असे आपण म्हणू का? किवा हिदी भाषेत नामांची, सवेनामांची व 
विशेषणांची लिंगव्यवस्था दोनच लिंगरूपे दाखविते; मराठीप्रमाणे पुल्लिंग, 
स्त्रीलिंग, व नपुंसकलिंग अशी त्रिविध व्यवस्था हिंदीत नाही, तर (पुल्लिंग व 
स्त्रीलिंग अशी द्विविध व्यवस्था आहे. परंतु याचा संवंध लिंगविषयक अर्थाशी 
काही नाही, ही गोष्ट उघड आहे. मराठीतही तो पंखा, ती खुर्ची, ते टेबल, या 
विविध व्याकरणिक व्यवस्थेचा नामांच्या अर्थाशी काहीही संबंध नाही. तेव्हा - 
“वचन व * लिंग ' यांच्याप्रमाणेच ' काळ  होसुद्धा एक व्याकरणिक रूपव्यवस्था 
आहे असे मानणे भाग आहे. 

ही रूपव्यवस्था अथे कोणत्याप्रकारे व्यक्‍त करतें, हा मृद्दा अर्थातच महत्त्वाचा 
आहे. इंग्लिशच्या संदर्भात विचार केल्यास भविष्याचे निर्देशन पुढील रूपांच्या व 
रचनांच्या साहाय्याने होते, असे दाखवता येईल. 
(१) साध्या वर्तमातकाळाची रचना : 

७॥61 8065 (16 णावाला 08९७४ (011017170७ ? 
(२) ०८९ ए०्या्ट (ची रचना: 
य ९815 ९०१४10 १611001 9 1९०2 10110110%/. 


इंग्लिश व्याकरणातील एक चक्रवा : भविष्यकांळ / ४५ 


अनुक्रमणिका 


(३) (00९ची रचना: 


(इ) 


215 (0 0९07001 3 12ल 02 5001, 


अपुर्ण वत॑मानकाळाची रचना : 


९ 18 700102 (0 एए९ 1831 1100111, 


(५) छा] व आ] या सहायक धातूंच्या वर्तमानकाळी रूपांच्या मदतीने सिद्ध 


होणार्‍या रचना : 


प€ ५1] ९0०१6 [.०ए॥०॥॥०%. 
1 51811 601. 1651 ४७€९€%. 


वरील उदाहरणांमध्ये (10१0110%, 5001, 1९5. ४/९९६, 1९71. 110111 यांसारखे 
भविष्यवाचक अर्थ व्यक्‍त करणारे क्रियाविशेषणात्मक प्रयोग आलेले आहेत व 
त्यामुळे केवळ धातुरूपांतून भविष्यकाळाचा अथे व्यक्‍त होतों, असे म्हणता येणार 
नाही. यावरून बोध घ्यायचा तो असा, की भाषेची व्याकरणिक ख्पव्यवस्था व 
विशिष्ट आशय वा अथे व्यक्‍त करण्यासाठी त्यांचा होणारा उपयोग, हा प्रांत 
बराच गुंतागुंतीचा आहे. भाषाचें नीट आकलन व्हायला हवे असेल, तर ही 
गुंतागुंत उलगडण्याचा प्रयत्न करीत राहण्याखेरीज दुसरा मार्गे नाही. 


ष्‌ ह 


संदर्भ 
1816, (. ३२. 1,855075 11 12151 11811518101, ॥॥901111111 & (0, 
1307110989, 1945, ?. 12 
पहा : (१) ऐव्ञी&]त. उ. €. "तात्या, खाद्याणया)द्ा त 8911165818 
७॥1801111181, (81०१18, 1961 
(२) फाया, 0. (6. छात प. एककात "पाया इलाल्ग 712151 
(खा 8ा1१1ा१ वा 10 (0110511101 ', 5 (लाद्मात & (0.. ऐप" 128101 
1987 (120 ॥॥ 60. 16५1560 59 प. 1). ४. 08959 1२४० ) 
]२७७8610, [1त101158..., ?. 59 
दामले मोरो केशव, शास्त्रीय मराठी व्याकरण (संपा. कृ. श्री. अर्जुनवाडकर ) 
रा. ज. देशमुख, पुणे १९७० ३७२-८८ 
पाहा : |४९ओी6८]6, 1610115, 71-73 


मानव्यविद्या व सामाजिक विज्ञान विभाग, इंडियन इन्स्टटयट भव्ह टेक्नांलजी 
मुंबई ४०००७६ 


४६ / भाषा आणि जीवन ७ : २ / उन्हाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


पुस्तक परीक्षणं 
पारिभाषिक संज्ञांचे घरकूल 


संहितासमीक्षा आणि पारिभाषिक संज्ञा. लेखक : वसंत दावतर, मुंबई 
महाराष्ट्र साहित्य-संस्कृती मंडळ, १९८७. ४; चार; १६१ पृष्ठे; 
६३ रपये. 


परीक्षणलेखक । अशोक रा. केळकर 


महाराष्ट्र सरकारतर्फे मराठी भाषेत पारिभाषिक तंज्ञा बनवून त्यांचे कोश 
प्रसिद्ध करण्याचे कार्ये मुख्यतः भाषा-संचालन कार्यालयामाफेत चालू आहे. 
(उदाहरणाथं, या कार्यालयाने १९८७ मधे प्रकाशित केलेला इंग्रजी-मराठी, मराठी 
इंग्रजी अद्या दुहेरी साहित्यसमीक्षा परिभाषा कोझु ) या प्रतिशब्दकोशांपेक्षा 
प्र्तुत प्रयत्नाचा उगम व स्वरूप बरेच वेगळे आहे. (या प्रयत्नाची तुलना करा- 
चीच तर राजेंद्र व्होरा, सुहास पळशीकर यांच्या राज्यज्ञास्त्र शब्दकोडा, पूणे : 
दास्ताने, १९८७ या स-विवरण प्रतिशब्दकोशयाशी होऊ शकेल. सुहास पळशी- 
करांच्या ' मराठोतून राज्यशास्त्र : दोन प्रयत्न , भाषा आणि जीवन ६: १ 
हिवाळा १९८८, हा लेख या संदर्भात पाहावा.) 
प्रा. वसंत दावतरांनी १९७७ मध्ये मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयात प्रियोळकरांच्या 
स्मृत्यर्थ ' संहितासमीक्षेची परिभाषा ' यावर व्याख्यान देऊन विषय-प्रवेश केला. 
नंतर त्याचा चिकाटीने परिश्रमपूर्वक पाठपुरावा केला. पुस्तकात नसलेली अनुक्रम- 
णिका (का कुणास ठाऊक? ) तयार करायची तर ती अशी दिसेल. 
० विवेचनाची बैठक १-८ 
१ संहितेचे सामाजिक अभिसरण आणि संहितासमीक्षा ९-२६ 
२ संहितासमीक्षा : स्वरूप आणि यंत्रणा २७-४३ 
३ संहितासमीक्षा : संकल्पना आणि संज्ञा ४४-१२३१ 
संज्ञा-सूची : मराठी-इंग्रजी, इंग्रजी-मराठी १३२-४० 
संदर्भ-टोपा : १४१-९ 
विषय-सूची, ग्रंथकारनाम-सूची, ग्रंथनाम-सुची १५०-९ 
विचारात घेतलेले संदर्भ-साहित्य १६०-१ 
प्रकरण ० मध्ये ऐतिहासिक संचिताचा अभाव (एकनाथांनी ' प्रतिशुद्ध ' केलेली 
ज्ञानेश्‍वरी समोर आहे, पण ती कोंणत्या पद्धतीने केली, हे ठाऊक नाही, ठाऊक 


>“ 


पारिभाषिक संज्ञांचे घरकूल / ४७ 


अनुक्रमणिका 


होण्याचा मार्गही आज दिसत नाही ), अर्वाचीन प्रयत्नांचा तोकडेपणा (इंग्रजी- 
मधल्या एकचतुर्यांश शब्दांनाच मराठी प्रतिशब्द बनवण्याचा तोकडेपणा झालेला 
दिसतो, वंकटेशशास्त्री जोशी यांनी संस्कृतज्ज्ञासाठी बनवलेले शब्द मराठीत नेहमीच 
ग्राह्य वाटतील, असे नाही), आणि संकल्पनाकोशाची जरुरी यांचे प्रतिपादन आहे. 
प्रकरण १ मध्ये (क) पाठभेद उत्पन्न होण्यामध्ये ग्रंथकर्त्यांचा, प्रती बनवणाराचा, 
आणि ग्रंथप्रसारकाचा काय काय वाटा असतो आणि (ख) भिन्न पाठांमधला मूळ 
ग्रंथकाराला अभिप्रेत पाठ हुडकून काढताना विविध प्रतींचे तोलनिक परीक्षण 
व तसेच ग्रंथनिमिती आणि ग्रंथाचा भाषिक-सामाजिक परिवेश यांची जाण यांचा 
कसा उपयोग होतो या दोन अंगांनी विवेचन केले आहे. (जाता जाता ' खरा पाठ, 
की बरा पाठ ' या वादाचा दावतर निरास करू पाहतात.) प्रकरण २ मध्ये 
(क) संशोधक पाठचिकित्सेला का प्रवृत्त होतो (अथे लागत नाही किवा लागतो, 
तो शंकास्पद वाटतो) आणि (ख) तो कोणकोणत्या पायऱ्या ओलांडून मूळ 
ग्रंथाच्या जास्तीत जास्त जवळ जाऊन पोचतो (इतर प्रती मिळाल्या, तर त्यांचीं 
बारकाईने तुलना करणे, प्रत बनवताना शिरलेले दोष ओळखणे, अजून उरलेल्या 
पाठभंदांची ग्रंथाची छाननी ग्रंथामागच्या व ग्रंथाभोवतालच्या घटितांच्या मदतीने 
करणे, या त्या पायऱ्या.) या दोन प्रश्‍नांची चर्चा आहे. प्रकरण ३ म्हणजे या 
पुस्तकाचा गाभाच- त्यात १५३ छेदक असून प्रत्येक छेंदकात इंग्रजी संज्ञा, ग्राह्य 

वाटलेला मराठी प्रतिशब्द, संकल्पनाविवरण, निवडलेल्या प्रतिशब्दांचे समथन 

असा क्रम आहे. छेदकांचा क्रम अकारविल्हे नसून विचारांना अनुसरणारा आहे. 

मुद्रित ग्रंथांच्या पाठचिकित्सेचा विचार या पुस्तकात फारसा केलेला नाही. हस्त- 

लिखित ग्रंथाचाच मुख्यत: विचार केलेला आहे. 


पुस्तकाची श्री. शांताराम पवार यांनी केलेली मांडणी व मुंबईच्या नावाजलेल्या 
चर्नीरोडच्या शासकोय मुद्रणालयाची छपाई देखणी आहे. पुस्तकाचा उभट आकार 
मात्र (२९% १५ सेंटिमीटर) जरा गैरसोयीचा आणि अनाकषेक वाटतो. 

पारिभाषिक संज्ञांची निवड, विशेषत: परभाषेतल्या संज्ञांना प्रतिशब्द निवडणे 
हे पुष्कळदा वादग्रस्त ठरते. हे वाद तोडण्यासाठी काही मार्गदर्शक सूत्रे सांगता 
येतात. (मी तशी ती अन्यत्र विचाराथे मांडली आहेतच - ' परिभाषेची परिभाषा ', 
बखरी, मुंबई १९८३.) पण यामुळे मतभेद फार तर कमी शिल्लक राहतील, 
संपणार नाहीत. मराठीत हे सवच क्षेत्र दावतरांच्या शब्दांत  प्रयोगावस्थेत ' 
असल्यामुळे परिभाषा स्थिर झालेली नाही, तोवर ती निर्दोष करायला अधिक वाव 
आहे, एवढे मात्र खरे. ( भाषासंचालनालयाने नेमलेल्या भाषाविज्ञान परिभाषा 
उपसमितीने भाषाविज्ञान परिभाषेबरोबर वाडमयविद्यापरिभाषाही सिद्ध केलेली 
आहे. तिच्यात हा विषय आलेला आहे. दोन्हीं कोश सरकारकडून प्रकाशित होतील, 


४८ / भाषा भाणि जीवन ७ : २ उन्हाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


अशी आश्या मी बाळगून आहे.) मला जाणवलेल्या त्रुटी आणि ' चित्य ' स्थळे 
यांच्यापैकी काहींची नोंद इथे करता येईल. (कंसातील आकडे पुष्ठांचे नसून प्रकरण 
३ मधल्या छेदकांचे आहेत.) 

ग'&. संहिता (२४) : योग्य शब्द पाठ्य. संहिता व पाठ्य या दोन्ही संज्ञा 
सुचवण्यामागचे एक धोरण समान आहे - भारतीय परंपरेत या संकल्पनेसाठी, 
पुर्वीपासुन शब्द असलाच, तर त्तवीन शब्द घडवत बसण्यापेक्षा हा जुना शब्दच 
बरा. ' संहिता ' ही संज्ञा * पाठ ' शब्दाशी संबद्ध आहे. ' पाठ ' शब्दाचा एक अथं 
वेदाचे पठन केल्यावर कानांवर जे पडते, ते पदे तोडून पठन केले, तर होतो तो 
' पदपाठ ', पदे सांधून पठनकेले, तर होतो, तो ' संहितापाठ '. क्रग्वेदाचा संहिता- 
पाठ याबद्दल संक्षेपाने ' क्रग्वेदसंहिता ' असेही म्हणतात. ' पदपाठ ' याचा संक्षेपही 
* पद ' असा होऊ शकतो. * पद (पाठ) ' आणि ' संहिता (पाठ) ' यांचे नेमके नाते 
काय, हे सांगण्यासाठी एक वचन तयार झाले (यास्काचे निरुक्त १ : १७, क्रग्वेदाचे 
प्रातिशाख्य २: १) ते म्हणज - 

पदप्रकृतिःसंहिता 

(अर्थ : संहितापाठ पदवाठावर आधारलेला आहे.) या वचनाचा * पदे जोडून 
बनते, ती संहिता म्हणजे टेक्स्ट ' असा चूकीचा अ्थं लावल्यामुळे संहिता शब्दाला 
हा " टेक्ट ' हा नसलेला अथे आज चिकटलेला दिसतो. ' टेक्स्ट ! या अर्थी भरताचे 
नाटयक्ात्र आणि अन्यत्र * पाठ्य * हा शब्द आहे. दुसरे म्हणजे पाठचिकित्सेच्या 
संदर्भात 20115 0 (8913 या पारिभाषिक संज्ञेची गरज लागते. पदे सांधून 
* संहितापाठ ' तयार होतो. त्या धरतीवर पाठ्य जोंडून होणाऱ्या पाठ्यसमुच्च- 
याला * पाठ्यसंहिता ' म्हणता येईल. दावतरांच्या सूचीत ०015 ही संज्ञा आढळत 
नाही. संस्कृतमध्ये * संहिता ' शब्दाला हा अथंदेखील आहे. ' टेक्स्ट ' साठी 
* संहिता " वापरण्याचा प्रघात चालू ठेवला, तर * कॉर्पेस साठी नवा शब्द घडवावा 
लागेल. तरी ' टेक्स्ट ! या अर्थी ' पाठ्य ' शब्द वापरावा, ही दावतरांनाच नव्हे, तर 
सर्वानाच कळकळीची विज्ञापना ! 

शटाडांखा पाठांतर (२५), एळ्यांचणा ववताषश््र पाठभेद (६३) पाठभेद म्हणजे 
पाठांमधला फरक, निरनिराळे पाठ; पाठांतर म्हणजे अन्य पाठ; पाठांतरे म्हणजे 
निरनिराळे पाठ. दोन्ही शब्दांत फारसा फरक नाही. जेव्हा वेगवेगळया प्रतींमध्ये 
पाठभेद खूपच होतात, तेंव्हा ती एकाच पाठ्याचो वेगवेगळी रूपेच वाटू लागतात, 
तेंव्हा ' व्ह्झन ' या संज्ञेची गरज भासते. तिला ' ग्रंथरूप ' किवा 'पाठयरूप ही 
संज्ञा ठीक राहील; एका ग्रंथाची वेगवेगळी पाठ्य होतात, असे सुचवायचे असेल, 
तर पाठभेद म्हणावे. ' व्हेरियंट रीडिंग'साठी ' पाठभेद ' आहेच. ' पाठांतर ' शब्द 
मराठीतल्या रूढ अर्थापुरताच (' मेमरायझिंग !) ठेंवावा, पारिभाषिक वापरात तो 


पारिभाषिक संज्ञांचे घरकूल / ७९ 


अनुक्रमणिका 


' पाठभेद ' शब्दाचाच पर्याय ठरेल. 

८०1०701 पुष्पिका (४४). ' कॉलोफॉन'साठी ग्रंथसमाप्ती सुचवणारे शब्द 
टाळावे, हे सांगताना दावतर म्हणतात, “ आधुनिक काळात ... लेखकाबरोबर 
संपादक, मुद्रक, प्रकाशक, सजावटकार, इत्यादींची माहिती देण्याची प्रथा पडली 
आहे. हो मजकूर सामान्यतः मुद्रित पुस्तकाच्या आरंभीच्या पानावर येतो. या 
मजकुराची गणनाही ०010101 मध्ये केली जाते. '' आधारासाठी पृ. १४५ वरील 
टीप ४१ मध्ये इंग्रजी कोशयातली जी व्याख्या देतात, तिच्यात मात्र “ ३ खात ठी 
016००९5 01 1141150115” असे स्पष्टच म्हटले आहें. आधूनिक पुस्तकात 
कधीकधो शेवटी पुस्तकात वापरलेला टाइप, कागद, इत्यादींची माहिती देतात. 
त्यालाच ' कॉलोफॉन “ म्हणतात. सुरवातीच्या मजकुराला फालाययपावा७ए णातीटा', 
ग01-108॥81 असे दुसरे शब्द आहेत; €010107॥ शब्द त्यासाठी वापरत नाहीत. 
तेव्हा ' कॉलोफॉन'साठी ' पृष्पिका शब्दापेक्षा वेंकटेशशास्त्री जोशी यांनी सुचव- 
लेला ' इतिकथन ! हा शब्द अधिक अन्व्थक वाटतो. 

(€ळा]ुंधल.पा९अंत:स्फुरण (११७), तांशा10/ता शा 100 अंत:स्फू्त अनुमान 
(११८). या “ दोहोंतील सीमारेषा ... सुस्पष्टपणे दाखवणे ... काहीसे कठीण 
जाईल ” अश्ली कबली दावतर देतात. खरी गोष्ट अश्ली आहे ' डिव्हिनेशन ' शब्दाला 
* शकुन सांगणे ' हा अथे चिकटल्यामुळे * कंजेक्चर ! हा पर्यायी शब्द वापरला 
जाऊ लागला. तेव्हा नसलेली सौमारेषा कशी दाखवणार ? दुसरे म्हणज * अंत:- 
स्फुरण ' हा शब्द दिश्याभूल करणारा आहे. स्वतः दावतरच प्रा. म. वा. घोंडांचा 
प्रतिवाद करताना अन्यत्र (पृ. २०) म्हणतात, की धोंड म्हणतात, त्याप्रमाणे 
“ ज्ञानयोग्यासारखी सरळ मूळ पाठाकडे झेप घेणारी ” हो पद्धती नाही - तर 
केवळ पाठभेदांच्या तुलनेपलीकडें जाऊन त्या कृतीचा कर्ता, तिचे मूळ, तिचा 
उत्तरकालीन इतिहास, अर्थनिदचय, इत्यादी गोष्टींच्या समग्र आकलनावर आधार- 
लेले अनुमान तारतम्य वापरून काढणारी ती पद्धती आहे. दावतरांचे हे विवेचन 
योग्यच आहे, पण ' अंत:स्फुरण ' हा शब्द मात्र त्याला न्याय देणारा नाही, तो 
घोंडाच्या अवतरणातला अथ सुचवणारा, आणि म्हणून दिशाभूल करणारा आहे. 
वास्तविक कुलमूलपद्धती ९९189]021081 1161110 ही दुसरी पद्धतीही अगदी गणितो 
प्रकारची आहे, अशातला भाग नाही. अनुमानामध्ये निर्चितपणा कमीजास्त असतो, 
इतकेच. “ कंजेकक्‍्चरल 'साठी ' य्‌क्तिसंभाव्य ' संज्ञा ठीक होईल, * कंजेक्चर 'साठी 
* संभाव्य अनुमान ' वापरता येईल. अनुमान अधिक पकक्‍्कें असले, तर ' युक्तिग्राह्य ' 

म्हणता येईल. 

 पिक्कवर 1880012101 अनन्याथंबोधक शब्द | एकदा अथंप्रदानी शब्द (१४६) 

संदर्भानुसार वापरावयाचे हे पर्याय आहेत. यांपैकी ' विशिष्ट कृतीत किंवा पाठय- 


५० / भाषा भाणि ज्ञीवन ७: २ | उन्हाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


१० ४" र" ० 


संहितेमध्ये, कॉर्पसंमध्ये एकदाच वापरला गेलेला शब्द ' एवढाच म्हणजे क्रमांक 
दोनचा अथे या संज्ञेला आहे. क्रमांक एकचा अर्थ (* कायम एकाच अर्थाने वाप- 
रला गेलेला शब्द ' ) या संज्ञेसाठी दावतरांनी कुठून शोधून काडला, तें समजत 
नाही. दुसऱ्या क्रमांकाचा अर्थच योग्य आहे, त्यासाठी ' सकृत्‌-प्रयुक्‍्त शब्द ' किवा 
: अनावृत्त शब्द ' असा काहो पर्याय ' एकदा अथंप्रदानी शब्द ' पेक्षा अधिक बरा 
वाटावा. 

अर्थात अज्ा त्रटींमुळे किवा मतभेददशंनामुळे या पुस्तकाचे महत्त्व कमी होत 
नाही. वाडू्मयविद्या (11101०९9) या ज्ञानह्याखेचे जे ग्रंथावर लक्ष केंद्रित करून 
त्याच्यावर प्रकाश टाकणारे ग्रंथानुग्रामी अंग आहे, त्याच्या पाच ज्ञाखा आहेत- 
(१) पाठचिकित्सा ]ठक्ला टा 0018111 

( दावतर याला संहितासमीक्षा म्हणतात ) 
(२) पाठलक्षी टौका वायाठाचिठया 
(३) सांख्यिकीय परीक्षण 5811511०08] ७1एत४ 
(४) ग्रंथनिमितीची चिकित्सा याला लाला, 9009 9 (९३. ४०९118815 
(५) ग्रंथसंक्रमण व ग्रंथप्रसती यांची चिकित्सा ॥पत9 0 ॥811811159071 द्या 
१15581111]13[101 01 8 [लटका 

यांपैकी क्रमांक १, २, ४ च्या शाखांना उद्देशून, विशेषतः क्रमांक १ च्या शाखेला 
उद्देशून ' टेक्स्चुअल क्रिटिसिझम ' हा शब्द लावला जातो. मराठीमध्ये या पद्धतींची 
व्हावी तशी संद्धांतिक चिकित्सा झालेंली नाही, हे कट्सत्य आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष 
ग्रंथांचा जो अभ्यास होतो, तोही नीट होत नाही, आणि या पद्धती नीटपणे 
शिकवल्या जात नाहोत. अश्या स्थितीत दावतरांनी हे पुस्तक लिहून मोठीच काम- 
गिरी बजावलेली आहे. ' प्रायोगिक अवस्थे ' मधून बाहेर पडण्यासाठी टाकलेले 
पहिले पाऊल म्हणून त्याच्याकडे पाहायला हवे. या पुस्तकात कमतरता आहे, ती 
भरपूर उदाहरणांचीो. ती कमतरता भरून काढणारे दुसरे पाऊल टाकणारा कुणी 
निघणार का? 

अश्या संकल्पना-कोश्याच्या एका जून्या नमुन्याकडे या निमित्ताने मला विशेष 
लक्ष वेधावेसे वाटते. 

सखाराम विनायक आपटे, ' सभाकार्येविषयक परिभाषा ', महाराष्ट्र-साहित्य- 
पत्रिका एप्रिल १९४२. पुनर्मुद्रण : म. वि. आपटे, मा. पु. जोशी (संपादक); 
शास्त्रीय परिमाषा-कोडा, पूणे : महाराष्ट्र-साहित्य परिपद; १९६२. 

आपटे, व्होरा आणि पळशीकर, दावतर यांनी वेगवेगळ्या प्रकारे आपापल्या 
संकल्पना-कोशांची मांडणी केली आहे. (आपट्यांची मांडणी अधिक सरस आहे. 
व्होरा-पळझ्यीकरांची संज्ञांची निवड अधिक सरस आहे, दावतरांनी केलेला पर्यायी 


पारिभाषिक संज्ञांचे घरकूल / ५१ 


अनुक्रमणिका 


संज्ञांचा ऊहापोह अधिक सरस आहे, ' ऊहापोह ' म्हणजे ८०॥][९०.0782 आणि 


एशी0(8101 ! ) असे विविध ज्ञानक्षेत्रांसाठी अजून कोश निघायला पाहिजेत-या 
तिघांचे गुण एकवटून. 


कानी पडलेला संवाद 


स्थळ : नेपाळच्या सीमेवरील तराई प्रदेशातील एक बिहास्चे गाव. 

पात्रे : एक पत्रकार महिला मूळची त्याच भागातळी आणि एक पंचविशीतला 'चार 
मुलांचा बाप आणि त्याचा म्हातारा बाप असे दोघे खेडूत. ती त्या तरुणाला विचारत 
आहे. 

: तुम्हाला बिकाऊ नावानं का पुकारतात १२ ( बिकाऊ म्हणजे विकाऊ. ) 

५ माझ्या बापानी माझं नाव मोती ठेवलंबतं १, तो पडक्या चेहऱ्यानं सांगनो. “ पण 
वरच्या जातीच्या आणि माल्दार लोकांनी त्याला ठोकून काढलं अन्‌ म्हटलं, अरे चमारा, 
मुलाचं नाव मोती ठेवायची मजाल ! मोती म्हणे ! तो तर तुझ्यासारवा झाडलोटीचं काम 
करणार एक दिवस. कुणीही त्याला विकत ध्यावं-द्यावं. तेव्हापासून मळा बिकाऊच 
म्हणतात. ? 

: पंचायतराज विधेयकाबद्दल तुम्हाला काय वाटतं, बिकाऊ £? 

: कुठलं विधेयक ? 

: लोकांच्या हाती सत्ता देणारं विधेयक. * 

: कुठले लोक? ? 

: पंचायतीचे लोक, पंचांच्या हाती. * 

: पण ते तर लोक कुठले १ पंच मायबाप. 

मग ती बिकाऊच्या वापा'च॑ मत वि'ारते. 

: माझ्या म्हातारपणच्या पेन्शानबद्दळ काही करा ना, तो प्रश्न ऐकला न ऐकलासं 
करून म्हणतो. ' दोन वषे झाली मी मिश्रजी मुखियांना मेटून सांगितलं. त्यांनी मागणी 
केली. ? ( मुखिया म्हणजे पाटील, त्याला म्हणायचंय सरपँच. ) तो पुढं बोलतो, ' मग मी 
माझा लोटा-थाळी अडतीस रुपयाला विकली अन त्यांना आलेले पैसे दिले. पेन्शनची 
अजून पत्ताच नाही. पण मळा आता पत्रावळींवर जेवायला लागते. * 


नलिनी सिंह, ' ए बिळ्‌ दु किळू , इंडियन एक्स्प्रेस १९८९-०६-१८ 


५२ / भाषा आणि जीवन ७ : २ / उन्हाळा १९८९ 


अनुक्रमणिका 


पैसे भरण्याबद्दल सूचना 


पैसे रोख दिल्यास आठवगीने पावती ध्यावी. चेक ' मराठी अभ्यास परिषद * या नावाने 
काढावा. मनीऑर्डर कूपनवर किंवा चेकसोबतच्या चिठ्ठीवर पेसे पाठवणाराचे नाव, पत्ता 
रकम, आणि ती कशापोटी पाठवडी ते अवश्य लिहावे. नमुना अंक मिळाला असल्यास 
कोणता मिळाला याचा उल्लेख करावा. चेक बँकेच्या पुण्याबाहेरच्या शाखेचचा असल्यास 
रकमेत २ रुपये वटणावळ म्हणून भर घालावी. पावती मागाहून पाठविली जाईल. 


पत्रिकेची वगणी 


पत्रिकेची वार्षिक वर्गणी भरताना पत्रिकेचे वर्ष जानेवारी ते डिसेंबर असेच राहील हे 
लक्षात ध्यावे. पत्रिकेचे वर्षात चार अंक निघतात. मात्र १९८३ मध्ये केवळ दोनच अंक 
निघाले आहेत. पत्रिकेचे चालू वर्षाव्यतिरिक्तचे अंक हवे असल्यास मिळू रकतीळ. सध्या- 
तरी त्यांची आकारणी वर्गणीच्याच दरात कण्यात येते. ती पुढीलप्रमाणे 

चाळू वर्गणी परिषदेच्या सामान्य सभासदांसाठी ( सभासद वर्गणी धरून ) वर्षाला 
२१० रु. 

चाळू वर्गणी संस्था आणि सभासद नसलेल्या व्यक्‍ती यांसाठी वर्षाला ४० रु. 

सुट्या अंकाला ( मग तो चालू वर्षाचा असो की मागील वर्षांपैकी असो) १० रु. 

मागील अंक मागवताना वर्ष १ ( १९८३) मध्ये फक्त दोन अंक निघाले, वर्ष २ 
( १९८४) पासून मात्र दर वर्षाला चारु अंक निघाले हे लक्षात घ्यावे. 


परिषदेची वगणी 


सामान्य सभासदाची वार्षिक वर्गणी वर दिलीच आहे. एका घरात एकापेक्षा अधिक 
सामान्य समासद असले आणि त्यांपैकी . एकाच्याच नावावर पत्रिकेचा अंक हवा असला 
तर इतर सभासदांनी केवळ १५ २. भरायचे आहेत. उदाहरणार्थ, एका घरात दोन सभासद 
आणि एक अंक अशी स्थिती असल्यास वर्षाला ३० रु. -- १५ रु. भरावे लागतील. 
आजीव सभासदत्वासाठी २०० रु. ( परदेशी अंक पाठवायचा असल्यास शिवाय 
१०० रु. ); देणगीदारासाठी ५०० २. किंवा जास्त; आश्रयदात्यासाठी १००० रु. किंवा 
जास्त. ( आजीव, देणगीदार, आश्रयदाता सभासदांना पत्रिकेची वेगळी वर्गणी नाही. ) 
परिषदेचे सभासदत्व व्यक्तीला मिळेल, संस्थेला नाही. 


जाहिरातीसाठी दर 


पूण पान ७५० ₹., अर्धे पान ४०० रु., पाब पान २५० र., शुभेच्छासूचना 
१०० रु., आवरणपृष्ठ 'चार १००० र., आवरणपष्ठ दोन / तीन ८०० २. जाहिरात हिंदीत 
वा इंग्रजीत असल्यास चालेल, मराठीत असल्यास उत्तम, 


अनुक्रमणिका 


नोंदणी फ्रमांक : 040048/83 


महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संप्कृती मंडळ 


लढलितकलाविषयक प्रकाशने 
प्रकारानाचे नाव लेखक किंमत रु. 

१. लय-ताल-विंचार डॉ. शह. वि. गोखले ८० 

२. तंजावूर नृत्य प्रबंध श्री. पार्वतीकुमार १६५ 

३. माझा संगीत व्यासंग श्री. गोविंदराव टेंबे २८ 

४. संगीत-दर्पण श्री. गोविंदराव टेंबे १५ 

७५. संगीत रतनाकर भाग १ प्रा. ग. ह. तारळेकर २९ 

६. संगीत रत्नाकर भाग २ प्रा. ग. ह..तारळेकर ३० 

७. नास्यमंडप डॉ. र. पु. कुलकर्णी . १५ 
[भरतसुनिप्रणी त नाट्यमंडपम्‌चा | 
अनुवाद] । 

८. कार्यपरिल्प डॉ. र. पु. कुलकर्णी ६० 
[“' काऱ्यपशिल्पम्‌ ” या संस्कृत अ. 
ग्रंथाचा अनुवाद] 

९५ ॥॥०८१७॥॥/.॥॥20,, ५१७१० ५.३५ १०० 
[ केकी मूस यांच्या छायाचित्रांचा संग्रह ] व १२५ 

१०. प्रकाराचित्रण : एक कलामाध्यम श्री. के. बा. गोडबोले २१० 
११. शांकर पळशीकर [चित्रसंग्रह] १५७, १1000. 
१२. च्ित्रचिरंतन [श्री ुभराय महाराज (५20180 ४० 


यांच्या चित्रांचं संग्रह ] 


साहित्य आणिं संस्कृती मंडळाची प्रकाशने खाळील केन्द्ांवर मिळतील 


१. प्रकादान व्यवस्थापक, शासन मुद्रण व लेखन सामस्री विभाग 
्वर्नी रोड मुंबई ४०० ००४ 


२. व्यवस्थापक, शासन ठेखन सामग्री आणि ग्रंथागार, शहार्गंज, गांधी चौक, 
औरंगाबाद ४३१ ००१ 

३८ _ व्यवस्थापक, शासंकींय ग्रंथागार, बडवे बिट्डिंग, पी. वाय्‌. सी. जिमखाना, 
पुणे ४११ ००४ 

४. व्यबस्थापक, शासन मुद्रण व ग्रंथागार, सिव्हिल लाईन्स, 
नागपूर ४४० ००2 “ 


अनुक्रमणिका 


